४७४ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक १७ 


वायोतत्वाचे ॥ १९ ॥ श्रोत्र त्वचा चक्षु जिव्हा प्राण । हे पांचही तेजाचे गुण । 
आतां आप सावधान । होऊन ऐका ॥ २०॥ वाचा पाणी पाद गोख गद । हे 
आपाचे गुण प्रसिद्ध । आतां प्रथ्वी विशद । निरूपिलळी ॥ २१ ॥ शाब्द स्पर्श 
रूप रस गंध । हे पृथ्वीचे गुण विशद । ऐस हे पेचवीस तत्वभेद । सूक्ष्मदेहाचे 
॥ २२॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे तनुचतुष्टयनाम समास नवम ॥ ९॥ 


॥ श्रीराम ॥ आवरणोदकीं हटकेश्वर । त्यासी घडे नमस्कार ! महिमा 
अत्यंतचि थोर । तया पाताळलिंगाचा ॥ १ ॥ परंतु तेथें जाववेना । शरीरं 
दर्हन घडेना । विवेकें आणावें अनुमाना । तया ईश्वरासी ॥ २॥ सातां 
समुद्रांचे वेढे । उदंड भूमि पेठीकडे । सेवटी तुटले कडे । भूमंडळाचे ॥ ३॥ 
सात समुद्र वोलांडावे । तेथें जाणें कैसें फावे । म्हणोन विवेकी असावे । 
साधुजन ॥ ४ ॥ जें आपणांस नव्हे ठावें । तें जाणतयास पुसावें । मनोवेगें 
तने फिरावे । हें तों घडेना ॥ ५ ॥ जें चमंदष्टीस नव्हे ठावें । ते ज्ञानदष्टीने 
पाहावें । ज्रह्मांड विवरोन राहावें । समाधानें ॥ ६ ॥ मध्यें आहे भूमिचें 
चडळ । म्हणोनी आकाद आणी पाताळ । चडळ नस्तां अंतराळ । चहूंकडे 
॥ ७॥ तयासी परत्रह्म म्हणावें । जें उपार्धवेगळें स्वभावें । जेथें टशयमायेच्या 
नांवें । शून्याकार ॥ ८॥ दृष्टीचे देखणें टश्य । मनाचे देखणें भास । 
मनातीत निराभास । विवेकें जाणावें ॥ ९॥ दृश्य भास अवघा विघडे । 
विवेक तेथें पवाडे । भूमंडळीं ज्ञाते थोडे । सूक्ष्मदृष्टीचे ॥ १०॥ 


पूर्ण निरसावे व आपला बरह्मानुभाव घ्यावा ( १9-११ ). स्थूळ व सूक्ष्म देहांची तरव जीं मागीळ समासांत सांगितली 
आहेत तीं नीट समजून घ्यावीं, शोधून विवरावीं व मोकळें व्हावे ( १२-२२). [ द० १७, स० ९] 


जंबुद्दीपादि सप्त डीप मिळून एथ्वी. एथ्वोळा क्षीर ( दुधाचा ) समुद्र, तसेच सुरा, घृत, द्घि, इक, क्षार 
( खाऱ्या पाण्याचा ) व शुद्धजलळ अशा सप्त ससुद्रांची आवरणे आहेत. त्यांमध्ये हाटकेशवर नांवार्च शंकराचे पाताळालिंग 
आहे. त्यास येथूनच नमस्कार केला म्हणजे पोंचतो. त्याचा महिमा फार थोर आहे. पण तेर्थे जाववत नाहों, देहाने त्याचें 
दर्शन घडत नाहीं, त्या ईधराला विवेकाने ध्यानांत आणावे. सल्तसमुद्रांच्या आवरणांच्या ( वेढे ) पळोकडे हो अफाट 
भूमि आहे, तेर्थे भूमंडळाचे कडे तुटळेळे आहेत, सप्तसमुद्रांच्या पार जाव तेव्हां तेथे जाणे व्हावयाचे. पण ते शक्य नाहीं 
म्हणून विवेकी पुरुषांची संगत करावी. जे आपणास ठाऊक नाहीं त्याबद्दल जाणत्याळा पुसावे, मनाच्या वेगार्ने देहासकट 
तर फिरतां येत नाहीं. म्हणून बसल्याजागींच ब्रह्मांड ध्यानीं आणून समाधानाने राहावे; कांकी जे चमेचक्षुळा दिसत नाहीं 
तें श्ञानचक्षूनेंच पाहिळे पाहिजे. मध्ये भूमीची चडळ ( तुकढा ) आहे म्हणून वर आकाश आणि खाळीं पाताळ असे भेद 
केळे आहेत, ती चडळ नाहीं अशी कल्पना केल्यास सववत्र एक अंतराळ ( आकाश ) भरलेले आहे ( १-७ ). त॑आकाशच 
( त्याची उपाधि वूर करून पाहिलें म्हणजे ) परब्रह्म होय, हइय़ सृष्टीचा तेथे कांहीं एक ळाग नाहीं. दृष्टीने पाहावे तें इश्य 
ब मनाने पाहावे तो भास; ते परब्रह्म इड्यभासातीत आहे -इंद्रिये व मन यांहून ते पळीकडे आहे. 
तेथ विवेकाने जावे, पण सूक्ष्मदष्टीनं आकाशयापळीकडील केवळ ब्रह्माला पाहणारे असे ज्ञाते विरळाच असतात. बाच्यांश 


समास १०] सार्थ श्रीदासबोध ४७५ 


बाच्यांशा वाचेने बोलावा । न बोलतां लक्ष्यांह जाणावा । निर्युण 
अनुभवास आणावा । गुणाचेन योगें ॥ ११ ॥ नाना गुणांस आहे 
नाद । निर्गुण तें अविनाश । ढोबळ्याहून विठोष । सूक्ष्म देखणे 
॥ १२॥ जें दृष्टीस न पडे ठावें । ते ऐकोन जाणावें । श्रवणमनर्ने पडे 
ठावें । सकळ कांही ॥ १३ ॥ अष्धेचे जिनस नाना । उदंड पाहातां 
कळेना । अवघें सगट पिटावेना । कोणीयेकें ॥ १४ ॥ सगट सारिखी 
स्थिती जाली । तेथें परीक्षाच बुडाली । चविनटानें कालविलीं । नाना अन्ने 
॥ १५ ॥ टोणपा नव्हे गुणग्राहक । मूखांस कळेना विवेक । विवेक आणी 
अविवेक । येकचि म्हणती ॥ १६ ॥ उंच नीच कळेना ज्याला । तेर्थे 
अभ्यासचि बुडाला । नाना अभ्यासें प्राणियांला । सुटका केंची ॥ १७॥ वेड 
लागोन जालें वोंगळ । त्यासी सारिखेंचि वाटे सकळ । तें जाणार्वे बाष्कळ । 
विवेकी नव्हती ॥ १८ ॥ ज्यासी अखंड होतो नाश । त्यासीच म्हणती 
अविनाश । बहुचकीच्या लोकांस । काय म्हणावें ॥ १९ ॥ इईश्वरें नाना भेद 
केले । भेदे सकळ संष्टी चाले । आंधळे परीक्षवंत मिळाले । तेथें परीक्षा 
केंची ॥ २०॥ जेथें परीक्षेचा अभाव । तो टोणपा समुदाव । गुणचि नाहीं 
गोरव । येईल केचें ॥ २१॥ खरें खोटें येकचि जालें । विवेकाने काय केलें। असार 
सांडून सार घेतलें । साधुजनीं ॥ २२ ॥ उत्तम वस्तूची परीक्षा । केसी घडे 
नतद्रक्षा । दीक्षाहीनापासी दीक्षा । येईल केंची ॥ २२ ॥ आपलेन वोंगळपणें । 
दिशा करून शोच्य नेणे । वेद शास्त्रे पुराणें । त्यास काय करिती ॥ २४ ॥ 





आहे तो वाचेने बोलतां येतो, लक्ष्यांश न बोलतां जाणून घ्यावा, निर्गुण सगुणाच्या ( मुळमायेच्या ) आधारे जाणावें; गुण 
नाशवंत व निगुण अविनाश, स्थूलापेक्षां सूक्ष्मदृष्टीने पाहण विशेष आहे. ज॑ चमेचक्षृका दिसत नाहीं ते श्रवणमननाने जाणावे. 
अष्टधा प्रकृतीपासून ही नानाजिनसी सृष्टि झाली पण ही सारी पाहणार कशी ? पण सारे जित्स खारखेच समजूं नयेत. सार 
सारखें सपाट समजणे हॅ परीक्षावंतांचं काम नाहीं. ज्याच्या जिभेला चव नाहीं तो साऱ्या अन्नाचा ( पदार्थांचा) काळा करितो 
९८-१५ ). मूखटोणपा आहे त्याला वमे कळत नाहीं - त्याला विवेकाने सार वेगळें निवडारबे हे समजत नाहीं. तो विवेक 
आणि अबिवेक सारे एकच समजतो. उंच नीच ( सार असार ) कळत नाहीं हॅ अभ्यास नसल्याचे क्षण होय. नाना अम्यासे 
म्ह० वहुघाजानार्ने ( एकाचा अम्यास न करील तर) प्राण्याला सुटकेचा मागे कोठून सांपडेळ ? जे वेडांत सोरे सगट काला 
करितात ते बाष्कळ होत, विवेकी नघ्हत. ज्याचा नित्यनाश होत आहे त्याळा अविनाश म्हणतात अशा एकंकार करणाऱ्या 
( सर्वबह्मवादी ) बहुचकीच्या ळोकांस ( बोहोचकांस, गोंधळ्यांस, सारासारझून्य मुखखौस ) काय म्हणाके ? इेश्वराने नाना भेद 
केळे आहेत. स्हष्टि भेदासुळे चाळळी आहे, पण परीक्षक आंघळे मिळाले तर काय उपयोग? जेथे परीक्षा ( सारासारविवेक ) 
नाहीं अशा टोणप्यांचा ( मृर्खांचा ) समुदाय मिळाला तर त्यांजपाशीं गुण कोठून सापडायचे व गुणांबाचून गारव कसा 
व्हावयाचा ? टोणपे खरे खोटें एक करूं लागले तर तेर्थे विवेक कोणचा असणार ? म्हणून संत असार टाकून सार घेतात. करंठ्याळा 
(नतद्रष्ट ) उष्तम वस्तूची परीक्षा कशी व्हावी ? स्वतः जो दीक्षाहीन आहे त्यापासून दुसऱ्याला दोक्षा ( संप्रदायपरंपरेचा 
उपदेश ) कशी मिळावी ? स्वतःच्या घाणेरडेपणारने ज्याळा शुद्धि कशी करावी, घुचिभूंत करस व्हावे हे कळत नाहीं, त्याळा 


४७६ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक १७ 


आधीं राखावा आचार । मग पाहावा विचार । आचारविचार पेलपार । 
पाविजेती ॥ २५ ॥ जें नेमकास न कळे । तें बाष्कळास केबी कळे । डोळस 
ठकती आंधळे । कोण्या कामाचे ॥ २६॥ पापपुण्य स्वर्गनरक । अवघेच 
मानिलें येक । विवेक आणी अविवेक । काय मानावें ॥ २७ ॥ अग्रृत विष 
येक म्हणती । परी विष घेतां प्राण जाती । कुकर्मे होते फजिती । सत्कर्म 
कीर्ति वाढे ॥ २८ ॥ इहलोक आणि परलोक । जेथें नाहीं साकल्य विवेक । 
तेथें अवघेंच निरर्थक । सकळ कांहीं ॥ २९ ॥ म्हणोनी सत्संगेंचि जावें । 
सच्छास्रचि श्रवण करावें । उत्तम गुणास अभ्यासावे । नाना प्रयत्ने ॥ ३०॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे टोणपसिद्धलक्षणनाम समास दराम ॥ १० ॥ 








वेद, शास्त्र, पुराणें काय करितीळ ? म्हणून आ्धो. आचार पाळावा, मग निमळ होऊन विचार पाहावा, आचार व विचार 
दोन्ही असतीळ तरच परतीर गांठतां येहेळ. नियमाने चाळणारास ( नेमक ) जे कळणें दुर्घट तें नियमबाह्य वागणारांस 
( बाष्कळ ) कसं कळेळ ? डोळस अडखळतात तेथे आंधळे काय कामाचे ? पुण्य पाप, स्वर्ग नरक, विवेक अविवेक, एक कले 
होतील ! असत विष प॒क कसे मानावे ? विषाने प्राण जातात हें स्पष्ट आहे. कुकर्मानें फजिती होते, सस्कर्माने कोति 
वाढते. इहळोक व परळोक या दोहींकडे विवेक नसेळ तर सारे व्यर्थ होय, म्हणून सत्संग धरावा, सच्छारत श्रवण करावें 
व नानाप्रयत्नेंकरून उत्तम गुणांचा अभ्यास करावा ( १९-४० ). [ द० १७, स« १० ] 


(० 


॥ जय जय खुवीर समर्थ ॥ 


॥सा्थ श्रीदासबोध॥ 


---::>/ा्टार२२2-2< ०० 


॥ दरक अष्टादश बहुजिनसी ॥ १८॥ 


॥ श्रीराम ॥ तुज नमूं गजवदना । तुझा महिमाचि कळेना । विद्या बुद्धि 
देसी जनां । लहानथोरांसी ॥ १॥ तुज नमूं सरस्वती । चारी वाचा तुझेन 
स्फर्ती । तुझें निजरूप जाणती । ऐसे थोडे ॥ २॥ धन्य धन्य चतुरानना । 
त्वां केली सृश्टिरचना । वेद शास्त्रे भेद नाना । प्रगट केळे ॥ ३ ॥ धन्य विष्णु 
पाळण करिसी । येकांशेों सकळ जीवांसी । वाढविसी वर्तविसी । जाणजाणों 
॥ ४ ॥ धन्य धन्य भोळादांकर । जयाच्या देण्यास नाहीं पार । रामनाम 
निरंतर । जपत आहे ॥ ५ ॥ धन्य धन्य इंद्रदेव । सकळ देवांचाहि देव । 
इंद्रलोकींचें वेभव । काय म्हणोनी सांगावें ॥ ६॥ धन्य धन्य यमधर्म । सकळ 
जाणती धर्माधर्म । प्राणिमात्रांचें वर्म । ठाई पाडिती ॥ ७ ॥ व्यंकटेसी माटिमा 
किती । भले उभ्यां अन्न खाती । वडे धिरडी स्वाद घेती । अतळस आपालांचा 
॥ ८॥ धन्य तूं वो बनदांकरी । उदंड शाखांचिया हारी । विवरविवरों भोजन 
करी । ऐसा केंचा ॥ ९ ॥ धन्य भीम गोलांगुळा । कोरवड्यांच्या उदंड 
माळा । दहिंवडे खातां सकळां । समाधान होय ॥ १० ॥ धन्य तूं गा 
खंडेराया । भंडारे होय पिंवळी काया । कांदे भरीन रोटगे खाया । सिद्ध 
होती ॥ ११ ॥ धन्य तुळजाभवानी । भक्तां प्रसन्न होते जनीं । गुणवेभवास 


खुद्धिदाता गजानन व परादिवाचांना स्फूर्ति देणारी शारदा यांना वंदन करून या समासांत अनक उपास्य देवतांचे धन्यवाद 
गायिले आहेत. धन्य तो चतुसुख अह्या कॉ ज्याने सष्टिर्वना केळी व भिक्चभिन्ञ प्रकारे वदशा्स््रे प्रगट केळी. एकांशाने 
जगताचे पाळण करणारा व जाणीव रूपाने सर्व जीवांना वाढविणारा विष्णु धन्य होय. भोळा, वदान्यवर रामनामजप 
अखंड करणारा शकर धन्य होय. इंद्र व यम धन्य होत. यमघमे घमोधमं यथार्थ जाणतात व प्राणिसात्रांचे वर्स प्रगट 
करितात. गिरीवर मोठमोठे लोक उभ्यानेच प्रसाद भक्षण करितात, वड्याधिरढ्यांचा स्वाद बेतात व सर्वत्र घमघमाट 
व परिमळ पसरणाऱ्या ( अतळस ) अशा स्वादिष्ट पक्काज्ञांचे ( आपालांचा ) सेवन करितात, तो व्यंकटेश धन्य होय. 
शाखाहारी बनशंकरी धन्य होय. कोरवड्यांच्या ( उडदाच्या पिठाचे बडे करितात त्यांच्या ) माळा गळ्यांत घालणारा 
ब दहींवड्यांचा प्रसाद सेबकांस दणारा वानर ( गोळांगुळ ) मारुति धन्य होय, पाळीचा किंवा जेजुरीचा खंडेराय घन्य 
होय. भंडारा उघळल्यार्ने त्याच्या भक्तांचे देह पिंवळे होतात व कांदे, भरीत ब रोडगे भक्तगण मोठ्या आनंदाने खातात 
ब अमयोद गुणवेभव भोगणारी ब भक्तांना देणारी तुळजा भवानी धन्य होय. धन्य तो पंढरपूरनिवासी पांडुरंग कीं 


४७८ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक १८ 


गणी । ऐसा केंचा ॥ १२ ॥ धन्य धन्य पांडुरंग । अखंड कथेचा होतो 
थिंग । तानमानें रागरंग । नानाप्रकारी ॥ १२ ॥ धन्य तूं गा क्षेत्रपाळा । 
उदंड जना लाविला चाळा । भावें भक्ति करितां फळा । वेळ नाहीं ॥ १४ ॥ 
रामकृष्णादि अवतार । त्यांचा माहिमा अपार । उपासनेस बहुत नर । तत्पर 
जाले ॥ १५॥ सकळ देवांचे मूळ । तो हा अंतरात्माचि केवळ । भूमंडळीं 
भोग सकळ । त्यासीच घडे ॥ १६ ॥ नाना देव होऊन बेसला । नाना 
ठाक्तिरूपें जाला । भोक्ता सकळ वेभवाला । तोचि येक ॥ १७ ॥ याचा 
पाहावा विचार । उदंड लांबला जोजार । होती जाती देव नर । किती 
म्हणोनी ॥ १८ ॥ कीत आणि अपकीरति । उदंड निंदा उदंड स्तुती । 
सर्वत्रांची भोगप्राप्ती । अंतरात्म्यासीच घडे ॥ १९ ॥ कोण देहीं काय करितो । 
कोण देहीं काय भोगितो । भोगी त्यागी वीतरागी तो । येकाचे आत्मा 
॥ २०॥ प्राणी साभिमानें भुलले । देहाकडे पाहात गेले । मुख्य अंतरात्म्यास 
चुकले । अंतरीं असोनी ॥ २१ ॥ अरे या आतलययाची चळवळ पाहे । ऐसा 
भूमंडळीं कोण आहे । अगाध पुण्यें अनुसंधान राहे । कांहीं येक ॥ २२॥ 
त्या अनुसंधानासरिसें । जळोनी जाईजे किल्मिषें । अंतरनिष्ठ ज्ञानी ऐसे । 
विवरोन पाहाती ॥ २३ ॥ अंतरनिष्ट तितुके तरले । अंतरभ्रट तितुके 
बुडाले । बाह्याकार॑ भरंगळले । लोकाचार ॥ २४ ॥ इति श्रीदासबोधे 
गुरुशिष्यसंवादे बहुदेवस्थानानेरूपणनाम समास प्रथम ॥ १ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ नेणपणें जालें तें जालें । जालें तें होऊन गेलें । 
जाणतेपणें वर्तलें । पाहिजे नेमस्त ॥ १ ॥ जाणत्याची संगती धरावी । 


ज्याच्यापाद्यी नाना प्रकारच्या तानमानवाद्यांसह हरिकथेचा रंग अखंड भरून राहिळेला असतो. क्षेत्रफळ ( सैरव ) हा 
अनेकींना आपल्या भजनों ळावणारा आहे. रामकृष्णादिकांचा महिमा तर अपार असून त्यांच्या उपासनॅत छाखों जन 
तत्पर आहेत ( 9१-१५) . भरतखंडांत अश्या नानाविध उपासना चालू आहेत, पण या सवे उपास्यांचा मुळपुरुष अंतरात्माच 
असून पूजादि सवे भोग त्याळाच पावतात. सर्व देव व त्यांच्या शक्ति यांना मूळ अधिष्ठान अंतरात्मा असून सकळ 
वैभवांचा भोक्ता वोच आहे. देव आणि भक्त पुष्कळ झाळे व आहेत त्यांचा विस्तार कोठवर करावा, पण स्तुतिनिंदा, 
कोविअपकीर्ति, सर्वे भोगांची प्रात्ति अंतरात्म्याळा घडते. कांहों देहांत तो कायकता होतो, कांहो देहांत भोगभोक्ता होतो, 
भोगी व त्यागी सर्वे कांहो तो आहे. प्राणी देहाकडे पाहतात व देहाभिमानी होतात. पण सुख्य चाळक देव अंतरात्मा 
अंतरीं असून त्याळा विसरतात हें नवळ आहे. या अंतरात्म्याची सारी चळवळ पाहणारा कोण आहे १ अगाध पुण्य पदरी 
असेळ तर'च त्यारचे अनुसंधान राहतें. इं आत्मानुसंधान सवे पापांचा नाश करिते म्हणून अंतर्निष्ठ शञानी पुरुष त्याळाच 
विवरून पाहतात. अंतनिष्ठ तेवढे तरतात व अंतभ्रेष्ट ( बहिसुरख ) हे बाह्य ढोकोपचारांतच गुरफटून वाहतात ( १६-२४), 
[ द० १८, ख० १ ] 

नेणतेपणें आजवर झालें ते झाळे, आतां यापुढें तरी जाणतेपणानें शिस्तवार वागण्याचा निश्चय करा, जाणत्याची 





समास २] सार्थ श्रीदासबोध ४७९ 


जाणत्याची सेवा करावी । जाणत्याची सद्दुद्धि घ्यावी । हळुहळू ॥२॥ 
जाणत्यापासीं लेहों सिकारवें । जाणत्यापासीं वाचू सिकावें । जाणत्यापासी 
पुसावे । सकळ कांहीं ॥ ३ ॥ जाणत्यास करावा उपकार । जाणत्यास झिजवावें 
शारीर । जाणत्याचा पाहावा विचार । कैसा आहे ॥ ४९॥ जाणत्याचे 
संगतीने भजावे । जाणत्याचे संगतीने झिजावें । जाणत्याचे संगतीने 
रिझावें । विवरविवरों ॥ ५ ॥ जाणत्यापासीं गार्वे गाणें । जाणत्यासी 
वाजवणें । नांना आळाप सिकणें । जाणत्यापासी ॥ ६ ॥ जाणत्यांचे कांसे 
लागावें । जाणत्याचें ओषध घ्यावें । जाणता सांगेल तें करावें । पथ्य आधीं 
॥ ७ ॥ जाणत्यापासी परीक्षा सिकणें । जाणत्यापासीं तालिम करणें । 
जाणत्यापासी पोहणें । अभ्यासावे ॥ ८ ॥ जाणता बोलेल तेसें बोलावें । 
जाणता सांगेल तेसें चालावे । जाणत्याचें ध्यान ध्यावे । नाना प्रकारी 
॥ ९ ॥ जाणत्याच्या कथा सिकाव्या । जाणत्याच्या युक्ति समजाव्या । 
जाणत्याच्या गोष्टी विवराव्या । सकळ कांही ॥ १० ॥ जाणत्याचे पेंच 
जाणावे । जाणत्याचे पीळ उकलावे । जाणता राखेल तेसे राखावे । लोक 
राजी ॥ ११ ॥ जाणत्याचे जाणावे प्रसंग । जाणत्याचे घ्यावे रंग । 
जाणत्याचे स्फृतीचे तरंग । अभ्यासावे ॥ १२ ॥ जाणत्याचा साक्षेप घ्यावा । 
जाणत्याचा तर्क जाणावा । जाणत्याचा उठेख समजावा । न बोलतांचि 
॥ १३ ॥ जाणत्याचें धू्तपण । जाणत्याचें राजकारण । जाणत्याचें निरूपण । 
ऐकत जार्वे ॥ १४ ॥ जाणत्याचीं कवित्वे सिकावीं । गर्दे परथे वोळखावीं । 
माधुर्यवचनें समजावी । अंतयांमी ॥ १५ ॥ जाणत्याचे पाहावे प्रबंद । 
जाणत्याचे वचनभेद । जाणत्याचे नाना संवाद । बरे शोधावे ॥ १९६ ॥ 
जाणत्याची तीक्ष्णता । जाणत्याची सहिष्णुता । जाणत्याची उदारता । 
समजोन घ्यावी ॥ १७ ॥ जाणत्याची नाना कल्पना । जाणत्याची दीर्घ 
सूचना । जाणत्याची विवंचना । समजोन घ्यावी ॥ १८ ॥ जाणत्याचा 
काळ सार्थक । जाणत्याचा अध्यात्माविवेक । जाणत्याचे गुण अनेक । 





संगती 'घरळो म्हणजे जाणतेपणाचे सवें गुण अनायास प्रात होतात. जाणत्याची सेवा करावी, त्याची सदूवुद्धि प्रिकावी, 
त्यापा्शीं लिहिणेवाचणे शिकावे, त्याला सर्वकाही विचारून शंकासमाधान करून ध्यावे. जाणत्याच्या संगतींत कष्ट करायळा 
ब आनंदाने वर्तायळा शिकावे. त्याची कांस घरावी, त्याच्या राहणीप्रमाणे वागावे, त्याच्या कथा, गोष्टी, युक्ति, बोळणे, 
वाळणे, सर्ब शिकार्वे, तो ळोकांचे पीळपॅच कले उकळतो, ळोकांना राजी कर्ते राखतो, त॑ सवं पाहार्वे, त्याचे स्फूर्तीचे 


४८० सा्थे'श्रीदासबोध [ दददाक १८ 


अवघेच घ्यावे ॥ १९ ॥ जाणत्याचा भक्तिमार्ग । जाणत्याचा वेराग्ययोग । 
जाणत्याचा अवघा प्रसंग । समजोन घ्यावा ॥ २० ॥ जाणत्याचें पाहावें 
ज्ञान । जाणत्याचें सिकावें ध्यान । जाणत्याचें सूक्ष्म चिन्ह । समजोन 
घ्यावें ॥ २१ ॥ जाणत्याचें अलिप्तपण । जाणत्याचें विदेहलक्षण । जाणत्याचें 
त्रह्षविवरण । समजोन घ्यावें ॥ २२॥ जाणता येक अंतरात्मा । त्याचा 
काय सांगावा महिमा । विद्याकळागुणसीमा । कोणें करावी ॥ २३ ॥ 
परमेश्वराचे गुणानुवाद । अखंड करावा संवाद । तेणेंकरितां आनंद । उदंड 
होतो ॥ २४॥ परमेश्वरें निर्मिले त॑ । अखंड दृष्टीस पडतें । विवरविवरों 
समजावें तें । विवेकी जनीं ॥ २५ ॥ जितुकें कांहीं निमाण जालें । तितुके 
जगदेश्वरें नि्मिठें । निर्माण वेगळें केलें । पाहिजे आधीं ॥ ९९॥ तो 
निर्माण करितो जना । परी पाहों जातां दिसेना । विवेकबळें अनुमाना । 
आणीत जावा ॥ २७ ॥ त्याचें अखंड लागतां ध्यान । कृपाळुपणें देतो 
अठरान । सर्वकाळ संभाषण । तदंरोंचि करावें ॥ २८ ॥ ध्यान धरीना तो 
अभक्त । ध्यान धरील तो भक्त । संसारापासुनी मुक्त । भक्तांस करी 
॥ २९ ॥ उपासनेचे सेवटीं । देवां भक्तां अखंड भेटी । अनुभवी जाणेल 
गोष्टी । प्रत्ययाची ॥ ३० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सर्वक्ञसंग- 
निरूपणनाम समास द्वितीय ॥२॥ 


॥ श्रीराम ॥ दुलंभ शरीरीं दुठंभ आयुष्य । याचा करूं नये नास । 
दास म्हणे सावकास । विवेक पाहावा ॥ १॥ न पाहातां उत्तम विवेक । 
अवघा होतो आअविवेक । अविकेकें प्राणी रंक । ऐसा दिसे ॥२॥ हें आपलें 
आपण केलें । आळसें उदास नागविलें । वाईट संगतीने बुडविठें । देखत- 
देखतां ॥ ३ ॥ मूखपणाचा अभ्यास जाला । बाष्कळपणें घातला घाला । 





प्रसंग, त्याचा साक्षेप, त्याचें घेयं, त्याचे नानाविध रंग सवे समजून घ्यावे. त्यांचं पाठपाठांतर, त्याचें कवित्व, त्याचीं मधुर 
वचनें, त्याचे नाना कोकांशीं होणारे संवाद, त्याची तीक्ष्ण बुद्धि, त्याची सहिष्णुता, त्याचा दूरदर्शीपणा ( दीघ सूचना ), 
त्याचा अध्यात्मविवेक, त्याचो भक्ति, योग, ज्ञान, ध्यान, अलिप्तपण, वैरगय-त्याचे सर्वे गुण घ्यावेत ( १-२२ ). जाणता 
एक अंतरात्मा आहे, त्याचे गुणासुवाद गावेत. त्या जगदीश्वराने जे जे निमाण केळे त॑ विवरून त्याहून त्याचें वेगळेपण पाहावे. 
तो सवे सांभाळतो, त्याचें ध्यान धरील तो भक्त; तो जगदुद्धार करितो ( २२-३० ). [स० १८, द० २] 


नरदेह दुलंभ व त्याचें आयुष्य दुळंभ - म्हणून त्यांचा नाश करूं भये, तें व्यथे दवडूं नये, मुख्य निवेक पाहिजे. 
विंबेकावांचून प्राणी दैन्यवाणा होय. आळसाने व कुसंगतीनें आपळा आपण नाश करून घेतो. मूखेपणाचा अभ्यास, 


समास १] साथ श्रीदासबोध झेट१ 


काम चांडाळ उठिला । तरुणपणी ॥ ४॥ मूर्ख आळसी आणी तरुणा । 
सर्वांविषीं देन्यवाणा । कांहीं मिळेना कोणा । काय. म्हणावे ॥५॥. जें जे 
पाहिजे तें ते नाहीं । अन्नवस्र तेंही नाहीं । उत्तम गुण कांहींच नाही । 
अंतर्यामी ॥ ६ ॥ बोलतां येना बेसतां येना । प्रसंग कांहींच कळेना । शरीर 
मन हें वळेना । अभ्यासाकडे ॥ ७ ॥ लिहिणें नाहीं वाचणें नाहीं । पुसणे 
नाहीं सांगणें नाहीं । नेमस्तपणाचा अभ्यास नाहीं । बाष्कळपर्णे ॥८॥ 
आपणास कांहींच येना । आणी सिकविलेंही मानेना । आपण वेडा आणी 
सजना । बोल ठेवी ॥ ९ ॥ अंतरीं येक बाहेर येक । ऐसा जयाचा विवेक । 
परलोकाचें सार्थक । केसें घडे ॥ १० ॥ आपला संसार नासला । मनामध्ये 
प्रस्तावला । तरी मग अभ्यास केला । पाहिजे विवेकाचा ॥ ११ ॥ येकाग्र 
करूनियां मन । बळेंचि धरावें साघन । यत्नी आळसाचें दर्शन । होऊंच 
नये ॥ १२ ॥ अवगुण अवघेचि सांडावे । उत्तम गुण अभ्यासावे । प्रबंद 
याठ करीत जावे । जाड अर्थ ॥ १३ ॥ पदप्रबंद ठोकप्रबंद । नाना घाटी 
मुद्रा छंद । प्रसंगज्ञानेंचे आनंद । होत असे ॥ १४९ ॥ कोणे प्रसंगीं 
काय म्हणावें । ऐसें समजोन जाणावें । उगेंचि वाउगें सिणावें । 
कासयासी ॥ १५ ॥ दुसऱ्याचें अंतर जाणावें । आदर देखोन म्हणावे । 
जें आठवेल तें गावें । हें मूर्खपण ॥ १६॥ ज्याची जेसी उपासना । 
तेंचि गावे चुकावेना । रागज्ञाना ताळक्ञाना । अभ्यासावे ॥ १७॥ साहित्य 
संगीत प्रसंग मानें । करावीं कथेची घमशानें । अर्थातर श्रवणमननें । 
काढीत जावें ॥ १८ ॥ पाठ उदंडचि असावें । सर्वकाळ उजळीत जावें । 


बाष्कळपणाची वागणूक, अविवेकी तरुणपणा याचा परिणाम दैन्यांत होतो. जे जे पाहिजे तें ते न मिळणे यार्चे नांव 
दैन्य. अन्नवरा नाहीं, उत्तम गुण नाहीं, बोलतां बसतां येत नाहीं, प्रसंग वेळ तकंत नाहीं, शरीर व मन अम्यासाकडे 
वळत नाहीं, लिहिणेंवाचर्णे किंवा सां गर्णेपुसणे नाहीं, नियमितपणाचा अभ्यास नसून सारंच वागणे बाष्कळपणार्चं आहे. 
येत नाहीं आणि शिकत नाहीं, स्ववः वेडा असून सजनांना नांवें ठेवतो. आंत एक व बाहेर एक असा ज्याचा विवेक 
त्याला परळोकॉर्च साथेक कर्से घडावे? ( ५१-१० ). असो. अशा प्रकार आपळा संसार नासल्यावर एखाद्याळा पश्चाताप 
झाळा त? ।ग्रानें बिबेकाचा अभ्यास केला पाहिजे. मन एकाम्न करून बळेच ( हहदाने, लक्ष प्रथम ळागत नसळें तरी ) 
साधन करावें ब यत्न करीत असतांना आळस डोळ्यांसमोर येऊं देऊं नये. दुर्गुण सोडावा व सदुणांचा अस्यास करावा, 
प्रबंध पाठ करावे, जाड ( खोळ, महन ) अर्थाचे मनन करावें. अनेक लक्षणांचे, वृत्तांतळे अनक शछोक, परदे वरेरे पाठ 
करावींत, त्यांच्या प्रसंगांचे ज्ञान झाल्याने चित्ताला आनंद होत असतो. कोणत्या प्रसंगी काय म्हणावें हॅ तारतम्य ठेवावे, 
उगाच शिणूं नये. दुसऱ्याचे अंतःकरण जाणावें ब श्रवणाचा आदर दिसला तरव म्हणावे, आठवेळ तेंच गात सुर्य हे 
मुखेत्व होय. ज्याऊा ज्या उपासनेची आवड आहे, त्याचेच गुणानुवाद त्यापुढे गावे, यांत चुकू नये, ताळ राग यांचा 
अस्यास करावा. साहित्य, संगीत, प्रसंगमान यांच्या बळावर कीर्तनांत प्रेमसुखाची ळयरूट ( घमशाने - घमस्याने, घमंडे 
द० १९, स० ७-१ पाहा) करावी. भ्रवण्मननाने अथोतर ( अर्थाचे अंतर म्ह० रहस्य किंवा भिन्नमिस्त अर्थ ) काढीत 
दा. २१ 


४८२ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक १८ 


सांगितले गोष्टीचें असावें । स्मरण अंतरीं ॥ १९ ॥ अखंड येकांत सेवावा । 
ग्रन्थमात्र धांडोळावा । प्रचीति येईल तो घ्यावा । अर्थ मनीं ॥ २० ॥ इति 
श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे निस्पृहसिकवणनिरूपणनाम समास तृतीय ॥ ३॥ 


॥ श्रीराम ॥ देहाकारेतां गणेशपूजन । देहाकरितां शारदावंदन । 
देहाकरितां गुरु सजन । संत श्रोते ॥ १ ॥ देहाकरितां कवित्बें चालती । 
देहाकरितां अध्ययने करिती । देहाकरितां अभ्यासिती । नाना विद्या 
॥ २॥ देहाकारितां ग्रंथलेखन । नाना ठिपीवोळखण । नाना पदार्थशोधन । 
देहाकारेतां ॥ ३ ॥ देहाकरितां महाक्षानी । सिद्ध साधु कषी मुनी । 
देहाकरितां तीर्थाटणीं । फिरती प्राणी ॥ ४ ॥ देहाकरितां श्रवण घडे । 
देहाकारेतां मननीं पवाडे । देहाकारितां देही आतुडे । मुख्य परमात्मा 
॥ ५ ॥ देहाकरितां कर्ममार्ग । देहाकरितां उपासनामार्ग । देहाकरितां 
ब्नानमार्ग । भूमंडळीं ॥ ६ ॥ योगी वीतरागी तापसी । देहाकरितां नाना 
सायासी । देहाकरितां आत्मयासी । प्रगटणे घडे ॥ ७ ॥ इहलोक आणी 
परलोक । देहाकरितां सकळ सार्थक । देहेंबिण निरर्थक । सकळ कांही ॥८॥ 
पुरश्वरणं अनुष्टानें । गोरांजनें धुम्रपान । सीतोष्ण पंचामी साधणें । 
देहाकरितां ॥ ९ ॥ देहाकरितां पुण्यसीळ । देहाकरितां पापी केवळ । 
देहाकरितां अनर्गळ । शुचिष्मंत ॥ १०॥ देहाकरितां अवतारी । देहाकरितां 
वेषधारी । नाना बंडें पाषांडें करी । देहाकरितां ॥ ११ ॥ देहाकरितां 
विषयभोग । देहाकारेतां सकळ त्याग । होती जाती नाना रोग । देहाकरितां 
॥ १२॥ देहाकरितां नवविधा भक्ती । देहाकरितां चतुर्विधा मुक्ती । देहाकरितां 
नाना युक्ती । नाना मतें ॥ १३॥ देहाकरितां दानधमे । देहाकरितां नाना 
वर्म । देहाकरितां पूर्व कर्म । म्हणती जनीं ॥ १४९ ॥ देहाकरितां नाना 
स्वार्थ । देहाकारेतां नाना अथ । देहाकारितां होइजे व्यर्थ । आणी धन्य ॥ १५॥ 
देहाकरितां नाना कळा । देहाकारेतां उणा आगळा । देहाकारितां जिव्हाळा 


जावें, पाठांतर पुष्कळ असारबे, उजळणी करून तार्जे ठेवावे. सांगितळेल्या गोष्टी किंवा अर्थ चित्तांत ठेवावेत, निरंतर अनंत 
ग्रंथ चाळीत असावेत व प्रचीती येहळ तो अर्थ ध्यानीं धरावा ( ११-२० ). [ द० १८, स०४ ] 
देहाकरितां, ( देह आहे म्हणून ) मनुष्याचे प्रपंचांतीळ अथवा परमार्थांतीळ यच्याबत ब्यापार चाळळेळे असतात 


गणेवाशारदावंदन, नाना कवित्वे, अध्ययन, प्ंथळेस्खन, सत्संग, तीर्थाटन, श्रवण, मनन, कर्मशानडपासनादि मार्ग, इहळोक 
पर्छोक, नाना साधने, पुण्यशीळ अ पापी, सन्मागे ब असन्सार्ग, भोग, रोग, त्याग, भक्ति, सुक्ति, युक्ति, नाना विद्या व 


समास ४ ] सार्थ श्रीदासबोध ४८३ 


भक्तिमार्गाचा ॥ १९ ॥ नाना सन्मार्गसाधनें । देहाकरितां तुटती बंधनें । 
देहाकरितां निवेदने । मोक्ष लाभे ॥ १७ ॥ देह सकळांमध्यें उत्तम । देही 
राहिला पुरुषोत्तम । सकळां घटीं आत्माराम । विवेकी जाणती ॥ १८ ॥ 
देहाकरितां नाना कीती । अथवा नाना अपकीती । देहाकरितां होती जाती । 
अवतारमाळिका ॥ १९ ॥ देहाकरितां नाना भ्रम । देहाकरितां नाना संभ्रम । 
देहाचेन उत्तमोत्तम । भोगिती पदें ॥ २० ॥ देहाकरितां सकळ कांहीं । 
देहाविण कांहीं नाहीं । आत्मा विरे ठाई ठाई । नव्हताच जेसा ॥ २१॥ 
देह परलोकींचें तारूं । नाना गुणांचा गुणागरु । नाना रत्नांचा विचारु । 
देहाचेनी ॥ २२ ॥ देहाचेन गायनकळा । देहाचेन संगरीतकळा । देहाचेन 
अंतकळा । ठाई पडे ॥ २३ ॥ देव जह्यांडाचें फळ । देह दुळेभचि 
केवळ । परी या देहास निवळ । उमजवावें ॥ २४ ॥ देहाकरितां 
लहानथोर । करिती आपुलाले व्यापार । त्याहीमध्यें लहानथोर । किती- 
येक ॥ २५॥ जे जे देह धरुनी आले । ते ते कांही करून गेठे । 
हरिभजनें पावन जाले । कि्तायेक ॥ २६ ॥ अष्टधा प्रकृतीचे मूळ । 
संकल्परूपचि केवळ । नाना संकल्पें देहफळ । घेऊन आलें ॥ २७॥ 
हरिसंकल्प मूळीं होता । तोचि फळीं पाहावा आतां । नाना देहांतरी 
तत्वता । शोधितां कळे ॥ २८ ॥ वेलाचे मूळीं बीज । उदकरूप वेली 
समज । पुढें फळामध्ये बीज । मूळींच्या अंरों ॥ २९॥ मूळाकरितां फळ 
येतें । फळाकरितां मूळ होतें । येणेंकरितां होत जातें । भूमंडळ ॥ ३० ॥ 
असो कांहीं येक करणें । केसें घडे देहाविणें । देह सार्थकी लावणें । म्हणिजे 
बरें ॥ ३१॥ आल्म्याकरितां देह जाला । देहाकरितां आत्मा तगला । 
उभययोगें उदंड चालिला । कार्यभाग ॥ ३२ ॥ चोरून गुप्रूपें करावे । तें 
आत्मयासी होतें ठावें । कर्तृत्व याचेन स्वभावें । सकळ कांहीं ॥ ३३॥ 
देहामध्यें आत्मा असतो । देह पूजितां आत्मा तोषतो । देह पीडितां 





कळा ; तात्पर्य “ देहाकरिर्ता सकळ कांहीं । देहाविण कांहीं नाही ' ( १-२३४ ), देह हॅ ब्रह्मांडवूक्षाचे फळ आहे. हरिसंकल्प 
जो सूळांत ( मूळमार्येत ) होता तोच फळांत ( देहांत ) पाहाबा ! वेळाचें मूळ बीज व फळांतही बीज, मध्ये उदकरूप वेक 
असते. मूळापासून फळ व पुन्हां फळापासून सूळ अक्षी ही सृष्टि चाळळी आहे. असो. देहावांचून कांहीं होत नाहीं म्हणून 
देह साकी छावावा. आत्म्यासुळे देह व देडासुळे आत्मा असा उभय योगानें सष्टीचा कारभार चाळळा आहे. आल्न्याका 
'ोरून गुत रूपात कांहींएक करितां येत नाहीं, कारण कतृंप्व खारे आत्म्याचे आहे. देहांत आत्मा असतो, देहाची पूजा केळी 


४८४ सार्थ श्रीदासबोध [ दरक १८ 


आत्मा क्षोभतो । प्रत्यक्ष आतां ॥ ३४ ॥ देहावेगळी पूजा पावेना । 
देहाविण पूजा फावेना । जनीं जनार्दन म्हणोनी जना । संतुष्ट करांवें 
॥ ३५ ॥ उदंड प्रगटला विचार । धर्मस्थापना तदनंतर । तेथेंच पूजेस 
अधिकार । पुण्यशरीरीं ॥ ३६ ॥ सगट भजन करूं येतें । तरी मूर्खपण 
आंगीं लागतें । गाढवासी पूजिता कळतें । काय त्याला ॥ ३७॥ पूज्य 
पूजेसी अधिकार । उगेचि तोषवावे इतर । दुखवूं नये कोणाचें अंतर । 
म्हणिजे बरें ॥ ३८ ॥ सकळ जगदंतरींचा देव । क्षोभतां राहावया कोठे 
ठाव । जनावेगळा जनास उपाव । आणीक नाहीं ॥ २९॥ परमेश्वराचे 
अनंत गुण । मनुष्ये काय सांगावी खूण । परंतु अध्यात्मग्रंथश्रवण । होतां 
उमजे ॥ ४० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे देहदुळभनिरूपणनांम 
समास चतुर्थ ॥४॥ 


॥ श्रीराम ॥ धान्य उदंड मोजिलें । परी त्या मापें नाहीं भहिठें । 
विवरल्याविण तेसें जालें । प्राणिमात्रासी ॥ १ ॥ पाठ म्हणतां आवरेना । 
पुसतां कांहींच कळेना । अनुभव पाहातां अनुमाना-। मध्यें पडे ॥२॥ 
शब्दरत्नें परीक्षावी । प्रत्ययाचीं पाहोन घ्यावी । येर तीं अवघीं सांडावीं । 
येकीकडे ॥ ३ ॥ नांवरूप आवघें सांडावे । मग अनुभवास मांडावें । सार 
असार येकचि करावें । हें मूखंपण ॥ ४९ ॥ लेखकें कुळ समजवावे । किंवा 
उगेच वाचावें । येणें दृष्टांतें समजावें । कोणीतरी ॥ ५ ॥ जेथें नाही 


कीं आतमा संतोष पावतो व देहाला पीडा विळी कीं आत्मा दुःस्र पावतो. देहावांचून पूजा करितां येत नाहीं व देहावांचून तिचा 
स्वीकार होत नाहीं, म्हणून “ जनीं जनादन ' ह्या भावनेने प्राणिमात्रांस संतुष्ट करावे. पुण्यशील सत्पुरुषापासून प्राणिमात्रांस 
विचार कळतो, अनेकांना तो विचार पटतो व याप्रमाणे घर्मस्थापनेचे महत्काये होते, म्हणून पूजेचा मुख्याधिकार अशा 
संतांचाच आहे. जनीं जनादेन म्हणून सर्वास संतोष द्यावा पण सरसकट सवीचीच पूजा करूं म्हटळें तर मूर्खत्व अगीं येत. 
गाढवाची पूजा केली तर त्या गाढवाला काय कळेल ? पूज्य पुरूषांचीच पूजा करावी ब इतर जीवांस संतोष द्यावा. कोणाचेही 
अंतर दुखवू नये हे वम सांभाळळें पाहिजे, सवे जगाच्या अंतरींचा देव जर आपण क्षोभविला तर आपल्याळा राहायला 
जागा कोठे उरेळ ! जनांवाचून जनास दुसरा आश्रय नाहीं. परमेश्वराचे गुण अनंत आहेत, ते मनुष्याला वाचेने काय 
सांगतां येणार ! परंतु अध्यात्मग्रंथ श्रवण करावेत म्हणजे ते कळूं लागतात (२४-४० ). [द० १८, स० ४] 

एखाद्या पागळीरने खंडोगणती धान्य मोजळे जाते, पण त्यांतळे 'चार दाणे कांहीं पायछी स्वतः खात नाहीं- अगदीं 
असा'च प्रकार शॅकडों अंथ वाचून ब हजारों 'छोक वगेरेंच पाठांतर करून त्यांचे विवरण ( मनन ) न करणाराचा होतो (१), 
सगे, अध्याय, स्तबक कांहीं म्हणायळा सांगा, एकदां म्हणागळा लागळा कीं थांबत नाहीं - पण त्यांतल्या कांहीं 'छोकांचा 
अथे विचारायळा जा कीं याला कांहों कळत नाहीं हें समजून येतें; अनुभव कसचा -- अनुमानिक ( शझाढिदक ) ज्ञानांतच 
डुबून जातो, सरसकट पाठ करणें हें वेडेपण होय. शब्दरस्न परीक्षून घ्यावी; प्रत्यय देणारीं तेवढी लक्षांत ठेवावी, 
बाकीची जिथल्या तेर्थे ठेवून द्यावी. नामरूप टाकून देऊन अनुभव घ्यावा, सार ब असार एकच करणे मसूर्खपणार्चे होय, 
ळेखकार्ने लिहिलेल्या गोष्टींचा अर्थ समजून द्यावा, उगोच अथेून्य वाचण्यांत कांहीं अर्थ नाहो. स्वच्छ समजावून 


समास ४ ] सार्थ श्रीदासबोध इट 


समजावीस । तेथें आवधी कुसमुस । पुर्सा जातां वसवस । वक्ता करी 
॥ ६ ॥ नाना शाब्द येकवटिले । प्रचीतीवीण उपाव केले । परी 
ते अवघेचि व्यर्थ गेले । फडप्रसंगीं ॥ ७ ॥ पसेवरी वैरण घातलें । 
तांतडीनें जातें वोढिलें । तेणें पीठ बारिक आलें । हे तों घडेना 
॥ ८॥ घांसामागे घांस घातला । अवकाश नाहीं चावायाला । 
अवघा बोकणा भरिला । पुढें केसें ॥ ९ ॥ ऐका फडनिरसीर्चे लक्षण । 
विरंग जाऊं नेदी क्षण । समस्तांचें अंतःकरण । सांभाळीत जावें ॥ १०॥ 
सूक्ष्म नामें सुखें घ्यावी । तितुकीं रूपें वोळखावी । वोळखोन समजवावी । 
श्रातयांसी ॥ ११ ॥ समस्या पुरतां सुखी होती । श्रोते अवघे आनंदती । 
अवघे क्षणक्षणा वंदिती । गोसावियासी ॥ १२ ॥ समस्या पुरतां वंदिती । 
समस्या न पुरतां निंदिती । गोसांवी चिण चिण करिती । कोण्या 
हिरोबें ॥ १३ ॥ शुद्ध सोनें पाहोन घ्यावें । कसीं लावुनी तावावें । श्रवण- 
मनरने जाणावें । प्रत्ययासी ॥ १४ ॥ वैद्याची प्रचीत येना । न्यथा परती 
होयेना । आणी रागेजावें जना । कोण्या हिठोबें ॥ १५ ॥ खोटें कोठेंचि 
चालेना । खोटें कोणास मानेना । याकारणें अनुमाना । खरें आणार्वे ॥ १६॥ 
लिहिणे न येतां न्यापार केला । कांही येक दिवस चालिला । पुसतां सुर- 
नीस भेटला । तेव्हां खोटें ॥ १७ ॥ सर्वे अवघें हिहोबीं ठावें । प्रत्यय 
साक्षीनें बोलावें । मग सुरनीर्से काय करावें । सांगाना कां ॥ १८ ॥ 
स्वयें आपणचि गुंते । समजावीस केसी होते । नेणतां कोणीयेक ते । आपदों 
लागती ॥ १९ ॥ बळेंविण युद्धास गेला । तो सर्वस्वें नागवला । राब्द 


देतां येत नाहीं तेथें सारा असंतोष असतो, वक्त्याळा कोणीं अथ विचारळा तर तो वसकन्‌ अंग्रावर थेतो. पुष्कळ शब्द 
घोकळे पण प्रचीतीवांचून त्यांचा उपयोग काय ? आपत्काळीं किंवा सभाप्रसंगीं ( फड ) ते व्यर्थ जातात. जात्यांत पसाभर 
बेरण घालून घाईने जातें फिरवळें तर भरड पीठ पडेळ, बारीक येणार नाहीं, दांतांखाळीं नीट न 'चावतां. थोकणे भरीत 
कोणी आधाशी बसला तर त्या जेवण्याचा कांहीं एक उपयोग नाहीं. एक क्षणही स्वानंदाशिवाय ( विरंग ) जाऊं देत नाही, 
सवार्थी अंतःकरणे राजी राखतो तो फडणीस ( फडा-सभा ) किंबा सभानायक खरा. अध्यात्मझ्ञास्रांत सूदम शब्द वारंबार 
येतात, त्यांचा बिनचूक अथ ध्यानांत आणून तो श्रोत्यांच्या गळीं उतरवावा. शंका-( समस्या ) समाधान झाल्यानें ओोत्यांचीं 
मने प्रसन्न होतात व क्क्स्यांचे क्षणोक्षणी ते धन्यवाद गातात; नाहीं तर निंदिवात व वक्ता फणफण करितो. ( २-१३ ), 
सोनें छुद्ध पाहून घ्यावे, कली ळावून तापवार्वे, त्स त्रवणममनाने अनुभवरूप व्हावे. वद्याची प्रचीति आळी नाहीं, रोग 
गोळा नाहीं तर सग कोणत्या आधारावर त्यानं रागवांव ? ह्या जगांत खोटे कोठ्य चाळत नाहीं, खोटं कोणाळाही मानवत 
नाहीं, म्हणून खरे समजवावे. स्वतः ळिहितां येत नसूस ब्यापार केळा तर कांडी दिवस निमेळ. पण हिझ्षेब तपासनीस 
भेटल्याबरोबर साऱ्या चुका बाहेर येतीळ. हिशेब करितांना चुका बाहेर आल्या, ळेलांचा पुरावा ( प्रत्यय ) व साक्षीही 
( ळेखक वगेरे ) बोलं लागले ( सत्य सांगू छागले ), मग सुरनीस दोष ठेविक्याशिवाय कसा राहीळ ? स्वतःच वुकवा 


४८६ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक १८ 


ठेवावा कोणाला । कोणें कैसा ॥ २० ॥ जें प्रचीतीस आलें खरें । तेंचि 
घ्यावें अत्यादरें । अनुभवेंविण जीं उत्तरें । तीं फलकटें जाणावी ॥ २१ ॥ 
सिकवृं जातां राग चढे । परंतु पुढें आदळ घडे । खोटा निश्चय तात्काळ 
उडे । लोकांमध्यें ॥ २२ ॥ खरें सांडुनी खोटें घेणें । भकाघेसं काय उणें । 
त्रिभुवनी नारायणें । न्याय केला ॥ २३॥ तो न्याय सांडितां सेवट । 
अवर्धें जगचि लागे पाठीं । जनीं भांडभांडो हिंपुटी । किती व्हावें जधी ॥ २४९ ॥ 
अन्यायें बहुतांस पुरवले । हे देखिळें ना ऐकिलें । वेडें उगेचि भरीं भरलें । 
असत्याचे ॥ २५ ॥ असत्य म्हणिजे तेंचि पाप । सत्य जाणावें स्वरूप । 
दोटींमध्यें साक्षेप । कोणाचा करावा ॥ २६ ॥ मायेमध्यें बोलणें चालणें 
साचें । माया नस्तां बोलणें केंचें । याकारणें निशाब्दाचें । मूळ शोधावे 
॥ २७ ॥ वाच्यांदा& जाणोनी सांडावा । लक्ष्यांठा विवरोन घ्यावा । 
याकारणें निशब्द मूळचा गोवा । आडळेना ॥ २८ ॥ अशध्धा प्रकृती 
पूर्वपक्ष । सांडून अलक्षां लावावे लक्ष । मननसीळ परम दक्ष । तोचि हें जाणे 
॥ २९ ॥ नाना भूस आणि कण । येकचि म्हणणें अप्रमाण । रस सांडूनी 
चोवाडिया कोण । शाहाणा सेवी ॥ ३० ॥ पिंडी नित्यानित्यविवेक । 
ब्रह्मांडी सारासार अनेक । सकळ शोधूनियां येक । सार घ्यावें ॥ ११ ॥ 
मायेकरितां कोणीयेक । अन्वय आणि न्यतिरेक । ते माया नस्तां विवेक । 
केसा करावा ॥ ३२ ॥ तत्रें तत्व सर्वे शोधावे । महावाक्‍यीं प्रवेश्यावें । 
आत्मनिवेदनें पावावे । समाधान ॥ ३३ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य- 
संवादे करंटपरीक्षानिरूपणनाम समास पंचम ॥ ५॥ 


गुंतून राहिळा तर त्याची समजूत कोणीं पाडावी ? व ती पडळी नाहीं म्हणजे कष्टी होतो. फोजफांटा नसतां कोणी युद्धाळा 
गेळा तर फजीत पावणारच, त्यांत दोष दुसऱ्याचा नाहीं. ज॑ प्रत्ययाळा येत तें अत्यंत आदराने ध्यावे, अनुभवावीण बोळ 
कोळ होत. कोणी शिकवायळा ळागळें तर राग येतो, पण न शिकले तर पुढे अहळ घडते, खोड्या गोष्टी लोकांत तात्काळ 
उघडकीस येतात, खरें टाकून कोणी बळेच खोटें घेऊ छागळा व हवें तें बहकूं लागला तरी सृष्टींत न्याय करायला परमेश्वर 
यसळाच आहे ना? न्याय सोडल्यास सारं जग पाठीं लागून भंडावून सोडीळ, मग ळोकांशीं भांडभांडून याला झीण मात्र 
होईळ. अन्याय बहुजनसमाजास खपतो अर्से क्ती ऐकण्यांत किंवा पाहण्यांत नाहीं. वेडे कोक खोठ्याचा पक्ष घेऊन 
उगाच भांडतात ( १४-२५ ). असत्य म्हणजेच पाप, सत्य ते ब्रह्मस्वरूप होय, दोहोंमर्ध्ये कोणाचा पक्ष धरावा तें पाहार्वे. 
बोळणें चालणे सारे मार्येतळलें आहें, मायेच्या पळीकडे बोलणे कसचे ? म्हणून निःशब्दाचे मूळ ( परबह्म ) शोधार्वे - वाच्यांश 
जाणून टाकावा, लक्ष्यांश विवरून घ्यावा, म्हणजे निःशब्दाचा संशय, भ्रम ( गोवा ) राहणार नाहीं. अष्टघाप्रकृति हा पू्घेपक्ष - 
तो बिवेकार्ने सांडून अलक्ष्य बह्माच्या ठिकाणीं लक्ष लावावे. जो अखंड सावध व मनन करील त्याळा'य हे कळेल. भूख 
व कण एकच हे म्हणणे वेडेपण होय, रस सोडून चिपारडे कोणता शहाणा घेईल ? नित्यानित्यविवेकारने पिंड व सारासार- 
विचाराने ब्रह्मांड याप्रमाणे पिंडब्रह्मांड हे|असार टाकून सार ( परत्रह्म ) घ्यावे. मायच्या निरसनासाठीं अन्वय व ब्यतिरेक 
पाहायचा, मायानिरास झाल्याबर मग या विवेकार्च कारण उरत नाहीं. तर्वानें तत्वाचा झाडा करून महावाक्यांत ( तत्वमसि ) 
प्रवे्यावें ब आत्मनिवेदनभक्तीने परम समाधान पावार्वे ( २६-१३), [ द० १८, स« ५ ] 


समास ६ ] साथ श्रीदासबोध फॅट७ 


॥ श्रीराम ॥ नाना वस्रे नाना भूषणें । येणें शरीर रंगारणें । विवेके 
विचारें राजकारणें । अंतर शुंगारीजे ॥ १ ॥ शरीर सुंदर सतेज । वें 
भूषर्णे केलें सज । अंतरीं नस्तां चातुर्यबीज । कदापी शोभा न पवे ॥२॥ 
तुंड हेंकाड कठोरवचनी । अखंड तोले साभिमानी । न्याय नीति 
अंतःकरणीं । घेणार नाहीं ॥ ३ ॥ तऱ्हे सीप्रकोपी सदा । कदापि न धरी 
मर्यादा । राजकारणाच्या संवादा । मिळोंचि नेणे ॥ ४ ॥ ऐसे लोंद 
बेइमानी । कदापि सत्य नाहीं वचनीं । पापी अपस्मार जनीं । राक्षस, 
जाणांवे ॥ ५ ॥ समयासारिखा समयो येना । नेम सहसा चालेना । नेम 
धरितां राजकारणा । अंतर पडे ॥ ६ ॥ आति सर्वत्र वजावें । प्रसंग पाहोन 
चालावे । हटनिग्रही न पडावे । विवेकी पुरुष ॥ ७ ॥ बहुतचि करितां हट । 
तेथें येऊन पडिले तट । कोणीयेकाचा सेवट । जाला पाहिजे ॥८॥ बरें 
इश्वर आहे सामिमानी । विदोष तुळजाभवानी । परंतु विचार पाहोनी । 
कार्य करणें ॥ ९ ॥ अखंडचि सावधाना । बहुत काय करावी सूचना । 
परंतु कांहीं येक अनुमाना । आणिलें पाहिजे ॥ १० ॥ समर्थापासीं बहुत 
जन । राहिला पाहिजे साभिमान । निश्चळ करूनियां मन । ठोक असती 
॥ ११ ॥ म्लेंच्छ दुजेन उदंड । बहुतां दिवसाचें माजळें बंड । 
याकारणें अखंड । सावधान असावें ॥ १२॥ सकळकर्ता तो इश्वरु । 
तेणें केला अंगिकारु । तया पुरुषाचा विचारु । विरळा जाणे ॥ १३ ॥ 
न्यायनीति  विवेकविचार । नाना प्रसंगप्रकार । परीक्षणे परांतर । देणें 


( अफझुळखानाचा वघ करून शिवाजीमहाराज श्रीसमर्थांच्या दशेनास आळे असतां हा समास सांगितला. ) 

वरालंकारांनी शरोर भूषवितात त्स विवेक, विचार व राजकारण यांनीं अंतर शुंगारावे. झरोर सुंदर, सतेज व 
चरभूषणांनी शोभविळेकं असलें तरी अंतरीं 'वातुर्य नसेळ तर त्याळा कांहों शोभा येत नाहीं ( १-२ ). तोंडाळ, कट 
५( हद्द्वादी ), कठोर बोलणारा, अहंकाराच्या डोळांत राहणारा, न्यायनीतीळा न जुमानणारा, तऱ्हेवाईक, झटदिशीं रागाबणारा, 
'राजकारणाच्या कामांत इतरांशी मिळून न जाणारा, लबाड ( लोंद ), बेइमानी, खोटा, पापी, परपोीडाकारक ( अपस्मार ) 
असा मनुष्य राक्षस्य समजावा (व त्याळा वाऱ्याशी उर्भे राहु देऊं नये ). प्रसंगासारखा प्रसंग येत नाहीं म्ह० नित्यं मवे 
नवे प्रसंग उभे राहतात, नित्यनेम 'चाळत नाहींत, नियमांच्या बंधांत फार राहु. लागल्यास राजकारणांत व्यत्यय येतात. 
अति सवंत्र वरजोवे, प्रसंगाप्रमाणे 'अळारवे; विवेकी कार्येकत्या पुरुषाने हटनिग्रहांत पढूं नये. हट्ट घरिळे की तट उभे राहिछेच 
व ते उभे राहिळे तर कोणतीच गोष्ट तडीस लागत नाहीं ( ३-८ ). असो. हेर तुमचा केवारी आहे व विद्योषत; तुळजा- 
भयानीच्या प्रेसांतळे तुम्हीं आहांत, तथापि बिचारानेंच कार्य करावें. निरंतर सावधान असार्वे ( गाफीलपणा करूं नये ),' 
अधिक काय सांगायर्ये आहे म्हणा, तथापि कांहीं निश्चय ठेवला पाहिजे. थोरांपा्शी अनेक कोक असतात. त्यांच्याविषयी 
आपलेपणा राखळा पाहिजे म्हणजे तेहि चंचळपणा सोडून कायमचे टिकून राहतात. हे म्लेंच्छ अतिझय दुष्ट असून त्यांचें फार 
दिवसांचे थंढ माजे आहे, म्हणून अत्यंत सावध असावे. हेश्रर सवेकती असून त्याने ज्याचा अगीकार केला म्ह. पक्ष 
खेतळा त्या पुरुषाचा विचार फार थोड्या लोकांस कळतो ( ९-१४ ). थशकीर्तिप्रताप आपल्या कतृत्वाचं फळ आहे. अस 


ट्ट सार्थ भ्रीदासबोध [दशक १८ 
का दी 


ईश्वराचे ॥ १४ ॥ महायत्न सावधपणें । समई धारिष्ट धरणें । अद्गुतचि कार्य 
करणें । देणें ईश्वराचे ॥ १५ ॥ यदा कीर्ती प्रताप महिमा । उत्तम गुणांसी 
नाहीं सीमा । नाहीं दुसरी उपमा । देणें ईश्वराचे ॥ १६ ॥ देव जाह्मण 
आचार विचार । कितेक जनांसी आधार । सदा घडे परोपकार । देणें 
ईश्वराचें ॥ १७ ॥ येहलोक परलोक पाहणें । सावधानपणें राहणें । बहुत 
जनांचें साहणें । देणें ईश्वराचे ॥ १८ ॥ देवाचा केपक्ष घेणें । जाह्मणाची 
चिंता वाहणें । बहु जनांसी पाळणें । देणें ईश्वराचे ॥ १९ ॥ घधर्मस्थापनेचे 
नर । ते ईश्वराचे अवतार । जाले आहेत पुढें होणार । देणें ईश्वराचे 
॥ २०॥ उत्तम गुणांचा ग्राहक । तर्क तीक्ष्ण विवेक । घर्मवासना पुण्यश्लोक । 
देणें ३श्वराचें ॥ २१ ॥ सकळ गुणांमध्ये सार । तजविजा विवेक विचार । 
जेणें पाविजे पेलवार । अरत्रपरत्रींचा ॥ २२ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुरिष्य- 
संवादे उत्तमपुरुषनिरूपणनाम समास पष्ट ॥६॥ 


॥ श्रीराम ॥ जनाचा लालची स्वभाव । आरंभींच म्हणती देव । म्हणिजे 
मला कांहीं देव । ऐसी वासना ॥ १ ॥ कांहींच भक्ती केली नस्तां । आणी 
इच्छिती प्रसन्नता । जैसें कांहींच सेवा न कारितां । स्वामीस मागती ॥२॥ 
कृष्टेंवीण फळ नाहीं । केंवीण राज्य नाहीं । केल्यावीण होत नाहीं । साध्य जनीं 
॥३॥ आळसे काम नासतें । हें तो प्रत्ययास येतें । कष्टाकडे चुकावितें । हीन 
जन ॥ ४॥ आधी कष्टाचे दुःखं सोसिती । ते पुढें सुखाचे फळ भोगिती । 


मनांत न आणतां हें * इेश्वराचे देणे ' आहे असे समजणे योग्य आहे - न्यायनीतीची आवड असणे, विवेकविचचयार जागृत 
असर्णे, प्रसंगानुसार बागतां येणं, परांतरपरीक्षा असणें हें * ईश्वराचे देणें ' आहे. सावधपणाने महायत्न ( मोठाळीं पराक्रमाचा 
कृत्यें ) करणें, प्रसंगी धारिष्ट धरणे, लोकोत्तर कार्य अंग्रावर घेऊन पार पाडणे हे ' इंश्वराचे देणे ' आहे. यश्चकीतिमप्रतापमहिमा 
अळोकिक असणें, निरुपम सहुण अंगीं असणे, देवआह्मण व आचारविचार यांविषयी प्रेमादर वाटणे, अनेक जनांस आधार 
होणे, सर्वकाळ परोपकारांत निमभ असणे, प्रपंचपरमाथांचा विचार पाहणे, अखंड सावध राहणे, बहुत जनांची उपाधि 
सोसणे, देवव्राह्मणांचा पक्ष उचचळणे, बहुजनांस पाळणे - हें सवे * इंश्वराचें देणे ' आहे. घर्मस्थापना करणारे पुरुष ईश्वराचे 
अवतार होत; असे अवतार मार्गे झाळे, आतां आहेत व पुढेंही होतीळ, तथापि असे महात्मे जन्मास येणें हॅ ' ईश्वराचे देणें 
आहे. युणग्राहकता, तीक्ष्ण तकेंबुद्धि, स्वच्छ विवेक व जाज्वल्य घमेबुद्धि हे पुण्यशोकाच्या अंगचे गुण आहेत, ही 
देवाचीच देणगी आहे. ( इहळोकींच्या व्यवहाराच्या ) तजविजी नित्यानित्यविवेक व सारासारविषयार यांच्या योगाने 
इहलोक व परलोक ( प्रपंच व परमार्थ ) दोन्ही यथार्थ साधणे -हा सव गुणांत सारभूत गुण होय ( १४-२२), 
[द० १८, स ६] 

माणसांचा स्वभाव ठाळची ( छोभो ) असतो, ते प्रथमच * देव ? म्हणतात तेव्हां मळा कांडी ' देव ' म्ह० द्यावे 
अशी पोटांत वासना असते. धन्याची सेवा न करितां त्यानें जसे पगार मागणे तर्सेच देवाची भक्ति न करितां त्याचा प्रसाद 
मागणे वेडेपणाचे होय. कष्ट केल्यावांचून फळ मिळत नाहीं, कष्टावांचून राज्य नाहीं, केल्यावांचून कांहोंच साध्य होत नाहीं. 
आळलार्ने कार्येभाग नासून जातो हा तर प्रत्यक्ष अनुभव आहे. कष्टाचे दुःख लोसल्यावरच सुखाचें फळ मिळतें, जे आर्धी 


समास ७] साथे श्रीदासबोध ४८९ 


आधीं आळसें सुखावती । त्यां पुढें दुःख ॥ ५॥ येहलोक अथवा परलोक । 
दोहींकडे सारिखाचि विवेक । दीर्घसूचनेचें कोतुक । कळलें पाहिजे ॥६॥ 
मेळविती तितुर्के भक्षिती । ते कठीण काळीं मरोन जाती । दी्घसूचनेनें 
वर्तती । तेचि भळे ॥ ७ ॥ येहलोकींचा संचितार्थ । परलोकींचा परमार्थ । 
संचितेंवीण व्यर्थ । जीतचि मेले ॥ ८॥ येकदां मेल्यानें सुटेना । पुन्शं 
जन्मोजन्मी यातना । आपणास मारी वांचविना । तो आत्महत्यारा ॥ ९ ॥ 
प्रतिजन्मी आत्मघात । कोणें करावें गणीत । याकारणें जन्मस्रृत्य । 
केवी चुके ॥ १०॥ देव सकळ कांही करितो । ऐस प्राणिमात्र बोलतो । 
त्याचे भेटीचा लाभ तो । अकस्मात जाला ॥ ११ ॥ विवेकाचा लाभ घडे । 
जेणें परमात्मा ठाई पडे । विवेक पाहतां सांपडे । विवेक जनीं ॥ १२॥ 
देव पाहतां आहे येक । परंतु करितो अनेक । त्या अनेकास येक । म्हणों 
नये कीं ॥ १३ ॥ देवाचें कर्तृत्व आणि देव । कळला पाहिजे अभिप्राव । 
कळल्याविण कितेक जीव । उगेच बोलती ॥ १४ ॥ उगेच बोलती मूर्खपणें । 
शाहाणपण वाढायाकारणें । तृपिलागीं उपाव करणें । ऐसें जाळे ॥ १५ ॥ 
जेहीं उदंड क्ट केले । ते भाग्य भोगून ठेले । येर ते बोलतचि राहिले । 
करंटे जन ॥ १६॥ करं्याचें करंट लक्षण । समजोन जाती विचक्षण । भल्याचें 
उत्तम लक्षण । करंट्यास कळेना ॥ १७ ॥ त्याची पेसावली कुबुद्धि । तेथें 
केची असेल शुद्धी । कुबुद्धि तेचि सुबुद्धी । ऐसी वाटे ॥ १८ ॥ मनुष्य 
शुद्धीस सांडावे । त्याचें काय खरें मानावे । जेथ विचाराच्या नांवें । 
सुन्याकार ॥ १९ ॥ विचारें यहलोक परलोक । विचारें होतसे सार्थक । 


आळसार्ने सुखावतात त्यांना पुढे दुःखच भोगावे लागतें. प्रपंचांत अथवा परमार्थात दोहींकडे विवेक पाहिजे, दीर्घसूचना 
( पुढें होणारे आधींच समजणे) पाहिजे. मिळवितात तितके खाऊन ठाकतात त्यांना बिकट प्रसंगीं मरायची पाळी येते 
म्हणून जे दोघेसूचनेनें वारातात तेच शहाणे खरे. इहलोकी घनादि संचय पाहिजे, परळोकांसाठी परमाथे जोडला 
पाहिजे, संत्रितावांचून मनुष्य जिवंत असून मेल्यासारखाच होय. एकदां मरून भागत नाहो, जन्ममरणाच्या 
यातना सुटत नाहींत; जो आपणास मारतो - वांचवोत नाहीं तो आत्मघातकी होय. प्रत्येक जन्मी आत्मघात करितो 
त्याळा काय म्हणावे ! म्हणून जन्स्मरणाच्या यातना कशा 'चुकतीळ याचा विचार कराबा, सवे कांहीं देव करितो असं सव 
बोळतात, पण त्या देवाचा काभ जोडळा पाहिजे. विवेकाच्या योगाने परमात्मा जोडतो. देव आहे एक व त्या एकापासून 
अनेक होतात, पण अनेक म्हणजेच एक नव्हे, पक ओळखला पाहिजे. देव (अंतरात्मा ) व देवाचे कतृंत्व याचा नीट विचार 
केळा पाहिजे, देव कळल्याशिवाय लोक देवाबद्दळ उगोच बोळत असतात. ते सूखपणाने शहाणपण मिरविण्यासाठीं बोळतात, 
पण तृप्तीसाठी उपाय (कष्ट) केळे पाहिजेत हें उघड आहे. कष्ट करणारे भाग्य भोगून जातात ब करंटे ओोळतच राहतात. 
करंठ्याचे करंटपण कशांत आहे हें शहाणे ओळखतात, शहाण्याचें शद्ाणपण कोठें आहे हॅ मात्र करंख्यास कळत नाहीं. 
करंक्याची दुर्बुद्धि असते व तीच त्याळा सदुद्धि आहे अर्से वाटत असले, बुबुंद्धि वाढल्यावर शुद्धि कोठून असणार ! ज्या 


४९० साथ श्रीदासबोध [ दशक १८ 


विचारें नित्यानित्यविवेक । पाहिला पाहिजे ॥ २० ॥ इति श्रीदासबोषे 
गुरुशिष्यसंवादे जनस्वभावनिरूपणनाम समास सप्तम ॥ ७ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ जह्म निराकार निश्चळ । आत्मा सविकार चंचळ । तयास 
म्हणती सकळ । देव ऐसें ॥ १ ॥ देवाचा ठावाचे लागेना । येक देव नेमस्त 
कळेना । बहुत देवीं अनुमानेना । येक देव ॥ २॥ म्हणोनी विचार असावा । 
विचारें देव शोधावा । बहुत देवांचा गोंवा । पडोचि नये ॥ ३ ॥ देव क्षेत्री 
पाहिला । त्यासारिखा धातूचा केला । एश्‍्वीमध्यें दंडक चालिला । येणें रीती 
॥ ४॥ नाना प्रतिमादेवांचें मूळ । तो हा क्षेत्रदेवचि केवळ । नाना क्षेत्रे 
भूमंडळ । शोधून पाहावें ॥ ५ ॥ क्षेत्रदेव पाषाणाचा । विचार पाहातां 
तयाचा । तंतु लागला मूळाचा । अवताराकडे ॥ ६ ॥ अवतारी देव संपढठे । 
देह धरुनी वर्तोन गेले । त्याहून थोर अनुमानळे । बह्मा विष्णु महेश ॥ ७॥ 
त्या तिही देवांस ज्याची सत्ता । तो अंतरात्माचि पाहातां । कर्ता भोक्ता 
तत्वता । प्रत्यक्ष आहे ॥ ८॥ युगानयुगें तिन्ही लोक । येकचि चालवी अनेक । 
हा निश्चयाचा विवेक । वेदशास्त्रीं पाहावा ॥ ९ ॥ आत्मा वतेवितो शरीर । 
तोचि देव उत्तरोत्तर । जाणीवरूपें कळिवर । विवेकें वर्तवी ॥ १०॥ तो अंतर्देव 
चुकती । धांवा घेऊन तीर्था जाती । प्राणी बापुडे कष्टती । देवास नेणतां 
| “यो ११॥ मग विचारिती अंतःकरणी । जेथें तेथें धोंडा पाणी । उगेंचि वणवण 
हिंडोनी । काय होतें ॥ १२ ॥ ऐसा ज्यासी विचार कळला । तेथें सत्संग 


मजुष्याची शुद्धि गेळी त्याचे काय खरं मानावे ? विचाराचं तेर्थे पूज्यच पड असते ! विचाराने इहळोक व परल्येक 
साधतात, विचारार्ने नित्यानित्यविवक पाहावा ( ५१-२० ). [द० १८, स० ७] 


ब्रह्म निर्विकार व निश्चळ, आत्मा ( अंतरात्मा ) सविकार व चंचळ. आत्म्यासच सवेजण देव म्हणतात. देवाचा निश्चय 
होत नाहो, देव एकच ( भंतरात्मा ) आहे हॅ कळत नाहीं, बहुत देवांत मुख्य देव अनुमानत नाहीं; म्हणून विचाराने 
सुख्यदेवाचा शोध घ्यावा - बहुत देवांच्या गोंधळांत पडूं नये ( ९-३ ). क्षेत्रांत देव पाहून त्यासारखा देव करून त्याची 
पूजाअचो करितात अझ्यी ळोकरीति आहे. प्रतिमादेवाचे मूळ म्ह” क्षेत्रदेव ( देहरूप क्षेत्रांतला आत्मा ) आहे म्हणून 
भूमंडळावरण्या नाना क्षेत्रांत ( अनेक देहांत ) तो अंतरात्मा शोधावा, पाषाणमूर्तीचा विचार पाहतां त्या मूर्तर्चि मूळ 
कोणत्या तरी अवताराकडे अस्ते. अवतारी देव देह घरून वेळे, कार्य होतांच मूळरूपांत रेळे, त्यापेक्षां ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश थोर. ह्या तीनही देवांळा चाळविणारा अंतरास्माच खरोखरी कतो भोक्ता आहे. युगानुयुगे हा एकलाच त्रेळोक्‍्य 
चालवीत आहे. असाच वेदशास्त्रांनींही निश्चय करून ठेविछा आहे. जाणीवरूप विवेकाने शरीर वर्तेविणारा अंतरात्मा हा 
देव होय. हा अंतर्देव न जाणतां देव पाहावा म्हणून तीर्थक्षेत्रांकडे वापढे कोक घांवत असतात ! याचा करून करून मागले 
म्हणजे मग मनाशीं विचार करितात, ' खरेच, हरएक तीथोक्षेत्रांच्या डिकाणी घोंडा आणि पाणी यांशिवाय काय आहे ! 
उगाच बणवण हिंडून काय लाभ !' असा विचार करून मग ते सत्संग घरितात आणि सत्संगाने बहुत जनांस देव सांपढळा 


समास ९ ] सव्थ श्रीदासबोध ४९१ 


घरिंला । सत्संगें देव सांपडला । बहुत जनांसी ॥ १३॥ ऐसीं हीं विवेकाची 
कामें । विवेकी. जाणतील नेर्मे । आविवेकी भुलले भ्रमें । त्यांस हें कळेना 
॥ १४ ॥ अंतरवेधी अंतर जाणे । बाहेरमुद्रा कांहींच नेणे । म्हणोन विवेकी 
शाहाणे । अंतर शोधिती ॥ १५ ॥ बिवेकॅविण जो भाव । तो भावचि 
अभाव । मूखंस्य प्रतिमा देव । ऐसें वचन ॥ १६॥ पाहात समजत सेवटा 
गेला । तोचि. विवेकी भला । तते सांडुनी पावला । निरंजनीं ॥ १७ ॥ 
अरे जें आकारासी येतें । तें अवघेंच नासोन जातें । मग गलबल्यावेगळें 
तें । परजह्म जाणावें ॥ १८ ॥ चंचळ देव निश्चळ अक्ष । परजक्षी नाही 
भ्रम । प्रत्ययक्ञाने निर्भ्रम । होइजेतें ॥ १९ ॥ प्रचीतीवीण जें केलें तै तें 
अवघें व्यर्थ गेलें । प्राणी कष्टकष्टोंचि मेले । कर्मकचाटें ॥ २० ॥ करमविगळे 
न व्हावें । तरी देवास कासया भजावें । विवेकी जाणती स्वभावें । मूर्ख 
नेणे ॥ २१॥ कांहीं अनुमानलें विचारें । देव आहे जगदंतरें । सगुणाकरितां 
निघोरें । निर्गुण पाविजे ॥ २२ ॥ सगुण पाहातां मुळास गेला । सहजचि 
निर्गुण पावला । संगत्यागें मोकळा जाला । वस्तुरूप ॥ २३ ॥ परमेश्वरी 
अनुसंधान । लावितां होइजे पावन । मुख्य ज्ञानेंचि विज्ञान । पाविजेतें 
॥ २४॥ ऐसीं हीं विवेकाची विवरणें । पाहावी सुचित अंतःकरणें । नित्यानित्य- 
विवेकश्रवणें । जगदुद्धार ॥ २५॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 
अंतरदेवनिरूपणनाम समास अष््म ॥८॥ 


॥ श्रीराम ॥ वंदनियां आदिपुरुष । बोलो निद्रेचा विळास । निद्रा 


आलिया सावकास । जाणार नाहीं ॥ १ ॥ निद्रेनें व्यापिळी काया । आळस 


आहे. डी विवेकाची कार्मे विवेकी जाणतात, मूढ भ्रमांतच घोटाळतात. अंतर्मुख पुरुष अंतर जाणतात, ते बहिसुख मूढास 
काय कळणार आहे ? म्हणून सूज्ञ माणसे अंतर ( अंतःकरण ) शोधितात. विवेकावांचून असळेळा भाव तो अभावच 
समजावा, * प्रतिमापूजा मूरखोसाठीं ' असें वचन प्रसिद्धच आहे. प्रतिमेपासून आरंभ करून विवेकार्ने पाहतां पाहतां मूळ 
पुर्षापर्यंत जातो तोच विवेकी होय, तो मायिक तरवांचा त्याग करून मार्यपळीकडचें जे ब्रह्म तेथें जाऊन पावतो. आकारास 
येणारें सर्व नाझ पावरत म्हणून परब्रह्म नामरूपादिकांच्या गलबल्यापळीकडे आहे. अंतरात्मा देव चंचळ आहे, ब्रह्म निव्वळ 
आहे, नित्नेम आहे म्हणून प्रत्यय घेत घेत भ्रमाच्या पार व्हावे. ब्रह्मस्थितीचा अनुभव पाहिजे, त्यावांचून कछेळीं सर्व कमे 
ब्यर्थ होत, कर्मकचाटांत सांपडून प्राणी ब्यर्थ कष्ट कर कर करीत राहतात, कमोवेगळे व्हायचे नाही. तर मग देवाच्या 
उपासनेचे कमें कशाळा करायचे ? विचाराने कांहोर्स कळळें कॉ. देव जगाच्या अंतरीं आहे, याप्रमाणे जगदंतरींचा देव 
( चंचळ अंतरात्मा ) याच्या योगानें निव्वळ ब्रह्मपद पावतां येते. रागुण पाहतां पाहतां निर्गुणपद प्रास होते, सयुणाचाही 
संग सोडून निर्युणपद पाहतां येतें. अंतरात्म्यारच अनुसंधान हेंच शान याचे विज्ञान ( निगुणपद ) होतें, शांत मनाने हें 
पाहावें. नित्यानित्य विवेकाने जगदुद्धार होतो ( ४९-२५ ). [द० १८, स० ८] 

आदिपुरुषार्चे वदन करून त्यापासून झालेल्या मायानिठ्रेचा विळास वणन करूं. निद्रा आल्यावर सहसा उढत नाहीं 
९ पुढीळ निदरेर्चे वणन सुलभ आहे ). हुडकाचे ( एका प्रकारच्या वाद्याचे ) तुकडे झाळे तरी झोपेतल्या मनुष्यास झुदि 





४९२ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक १८ 


आंग मोडे जांभया । तेणेंकरितां बैसावया । धीर नाहीं ॥२॥ कडकडां 
जांभया येती । चटचटां चटक्या वाजती । डकडकां डुकल्या देति । सावकास 
॥ ३ ॥ येकाचे डोळे झांकती । येकाचे डोळे लागती । येक ते वघकोन 
पाहाती । चहूंकडे ॥ ४ ॥ येक उलथोन पडिले । तेही बह्मविणे फोडिले । 
हुडकाचे टुकडे जाले । शुद्धी नाहीं ॥ ५॥ येक टॅकोन बेसले । तेथेंचि 
घोरों लागले । येक उताणे पसरले । सावकास ॥ ६॥ कोणी मुर्कुडी 
घालिती । कोणी कानवर्डे निजती । कोणी चक्री फिरती । चहूंकडे ॥७॥ 
येक हात हालविती । येक पाय हालविती । येक दांत खाती । कर्कराटें 
॥ ८॥ येकाचीं वस्त्रे निघोन गेलीं । तीं नागवींच लोळों लागली । येकाची 
मुंडासीं गडबडिलीं । चहूंकडे ॥ ९॥ येक निजेलीं अब्यावस्तें । येक दिसती 
जेसी प्रेते । दांत पसठुनी जेसी भूतें । वाईट दिसती ॥ १०॥ येक 
वोसणताचे उठिळे । येक अंधारी फिरो लागले । येक जाऊन निजेले । 
उकरड्यावरी ॥ ११ ॥ येक मडकीं उतरिती । येक भोई चांचपती । येक 
उठोन वाटा लागती । भलतीकडे ॥ १२॥ येक प्राणी वोसणती । येक 
फुंदफुंदो रडती । येक खदखदां हांसती । सावकास ॥ १३२ ॥ येक हाका 
मारूं लागले । येक बोंबलित उठिले । येक वचकोन राहिले । आपुले ठाई 
॥ १४ ॥ येक क्षणक्षणा खुरडती । येक डोई खाजविती । येक कढां 
लागती । सावकास ॥ १५ ॥ येकाच्या लाळा गळाल्या । येकाच्या पिका 
सांडल्या । येकी लघुरांका केल्या । सावकार ॥ १६ ॥ येक राउत सोडिती । 
येक कर्पट ढेकर देती । येक खांकरुनी थुंकिती । भलतीकडे ॥ १७ ॥ 
येक हागती येक वोकिती । येक खाकिती येक सिकिती । येक ते पाणी 
मागती । निदसुऱ्या स्वरें ॥ १८ ॥ येक दुस्वशरें निजुंजले । येक सुस्पमे 
संतोषले । येक ते गाढमुढीं पडिले । सुषुभिमध्यें ॥ १९ ॥ इकडे उजेडाया 
जालें । कोणीं पढणें आरंभिले । कोणीं प्रातःस्मरामि मांडिलें । हरिकीर्तन 
॥ २०॥ कोणीं आठविल्या ध्यानमू्ते । कोणी येकांती जप करिती । 
कोणी पाठांतर उजळिती । नाना प्रकारें ॥ २१॥ नाना विद्या नाना कळा । 
आपलाल्या सिकती सकळा । तानमानें गायनकळा । येक गाती ॥ २२॥ 


राहात नाहीं. जांभया, डुकल्या 'बुटक्या यांची रेळचेळ उडते. मुकुडी घालतात म्ह० पायांत डोकें घालून बसतात; कुशीवर 
( कानबडें ) निजतात ; कोणी बरळत ( वोसणत ) उठवतात, कण्हू छागवात > कण्हतात; राउतअपान वायु कोणी खोडवात 


समास १० ] सार्थ श्रीदासबोध ४९३ 


मार्गे निद्रा संपली । पुढें जागृति प्राप जाली । वैवसाई बुद्धि आपुली । 
प्रेरिते जाळे ॥ २३॥ ज्ञाता तले सांडून पळाला । तुर्येपेलीकडे गेला । 


आत्मनिवेदनें जाला । जह्मरूप ॥ २९ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 
निद्रानिरूपणनाम समास नवम ॥ ९ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ कोणीयेका कार्याचा साक्षेप । कांहीं तरा घडे विक्षेप । 
काळ साहे ते. आपआप । होत जातें ॥ १॥ कार्यभाग होत चालिला । 
तेणें प्राणी शोक जाला । विचारहि सुर्चा लागला । दिवसेंदिवस ॥ २॥ 
कोणीयेक प्राणी जन्मासी येतो । कांही तऱ्हीं काळ साहे होतो । दुःखा- 
केटी अ ख देतो । देव कृपाळूपणें ॥ ३ ॥ अवघाचि काळ जरी सजे । तरी 

होती राजे । कांहीं सजे कांहीं न सजे । ऐसें आहे॥४॥ 
येहलोक अथवा परलोक । साधतां कोणीयेक विवेक । अद्गुत होय 
स्वाभाविक । देणें ईश्वराचे ॥ ५ ॥ ऐकिल्याविण कळलें । शिकविल्याविण 
शाहाणपण आलें । देखिले ना ऐकिले । भूमंडळीं ॥ ६॥ सकळ कांहीं 
ऐकतां कळे । कळतां कळतां वात्ते निवळे । नेमस्त मनामध्ये आकळे । 
सारासार ॥ ७ ॥ श्रवण म्हणजे ऐकावे । मनन म्हणजे मनीं धरावें । येणें 
उपाये स्वभावें । त्रेलोक्य चाठे ॥ ८॥ श्रवणाआड विक्षेप येती । नाना 
जिनस सांगों किती । सावध असतां प्रत्यय येती । सकळ कांहीं ॥ ९ ॥ 
श्रवणी लोक बेसले । बोलतां बोलतां येकग्रा जाले । त्याउपरी जे नूतन 
आले । ते येकाग्र नव्हेती ॥ १० ॥ मनुष्य बाहेर हिंडोन आलें । नाना 


(१-२२ ). पूर्वीची निद्रा संपली, पुढें जाग्रती आळी ज आपापल्या उद्योगांत निमभ्न झाळे - मायची निद्रा संपून स्वरूपी 
जागा झाळळा साध्कडी साघनमार्गात निरत झाळा ( २३ ). तत्त्वांचा विचार करून व तर्वांहून आपलें वेगळेपण ओळखून 
जाता तुर्यावस्थेच्या पळीकडे गेळा, परेहून परता झाळा च आत्मनिवेदन भक्तीने बह्मरूप झाळा (२४). [द० १८, स० ९ ] 


कोणतेही काये अंगावर घेऊन मनुष्य उद्योग करूं लागला म्हणजे कांहींतरी त्याच्या आड विघ् (विक्षेप > अमनस्कता) 
येतेच, तथापि काळ अनुकूळ ( साहा ) असला कोौं तें काये अनायास होऊन जातें. कार्य यशस्वी होत चाललें कीं मनुष्य 
शोक ( विशोक : शोकरहित सुखी ; अथवा शोक म्ह० उल्हास, उत्साह) म्ह० सुखी, उत्साहभरित होतो व तेणेकरून त्या'ची 
विचारशक्तीही वाढते, कोणोही प्राणी जन्माला आला तरी त्याला कांहीं काळ अनुकूळ जातो, दयाळु देव दुःखामागून सुख 
देतोच, साराच काळ अनुकूल होईल तर सारेच राजे होतील, म्हणून कांहीं काळ अनुकूल ब कांहीं प्रतिकूल असतो. मुख्य 
विवेक जर प्रपंव्यांत आणि परमार्थात जागूत राहीळ तर हैश्वरी कृपेनें सहजगत्या कांहींतरी अद्भूत होऊन जार्ते (१-५ ), 
ऐेकल्यावांचून कळले किंवा शिकविल्यावांचून शहाणपण आलें असे भूमंडळांत कधींही पाहिलें किंबा ऐकलछेंही नाहीं, रेकतां 
ऐकतां कळत जार्ते, कळतां कळतां बृत्ति शुद्ध होत जाते व मग चित्तांत सारासारविश्वार स्फुरतो, श्रवण म्ह० ऐकर्णे व 
मनन म्ह० विचार करणें, श्रवणमननाच्या योगानें त्रेलोक्याचा कारभार चाळला आहे ( ६-८ ), आतां. श्रवणाच्या आड 
नानाविध विक्षेप येतात त्यांचा विचार सांगतों, सावघपर्णे पाहातां कळून येतील, श्रवणाळा आरंभापासून जे श्रोते येतात, 





४९४ सार्थ भ्रीदासबोध [ दशक १८ 


प्रकारींचे ऐकिलें । उदंड गलबलूं लागलें । उगे असेना ॥ ११ ॥ प्रसंग 
पाहोन चालती । ऐसे लोक थोडे असती । श्रवणीं नाना विक्षेप होती । 
ते हे ऐका ॥ १२॥ श्रवणीं बेसले ऐकाया । अडो लागलीसे काया । 
येती कडकडां जांभया । निद्राभरें ॥ १३ ॥ बेसले सुचीत करूनियां मना । 
परी ते मनचि ऐकेना । मागें होतें ऐकिले नाना । तेंचि धरुनी बेसलें 
॥ १४ ॥ तत्पर केलें शरीर । परी मनामध्ये आणीक विचार । कल्पना 
कल्पी तो विस्तार । किती म्हणोनी सांगावा ॥ १५ ॥ जें जें कांहीं श्रवणी 
पडिलें । तितुर्के समजोन विवरलें । तरीच कांहीं सार्थक जाठें । निरूपणी 
॥ १६ ॥ मन दिसतें मां धरावें । ज्याचें त्यानें आवरावे । आवरून विवेकें 
भरावे । अर्थांतरीं ॥ १७ ॥ निरूपणीं येऊन बेसला । परी तो उदंड जेऊन 
आला । बैसतांच कासाविस जाला । तृषाकांत ॥ १८ ॥ आधीं उदक 
आणविलें । घळघळां उदंड घेतलें । तेणें मळमळूं लागलें । उठोनी गेला 
॥ १९ ॥ कर्पट ढेकर गुचक्या देती । वारा सरतां मोठी फजीती । क्षणक्षणा 
उठोनी जाती । लघुदांकेसी ॥ २० ॥ दिठोनें कासावीस केला । अवर्घेचि सांडून 
धांविला । निरूपणप्रसंगीं निधोन गेला । अखंड ऐसा ॥ २१ ॥ दृष्टांत 
कांहीं अपूर्व आलें । अंतःकरण तेथेचि राहिलें । कोठवरी काय वाविलें । 
कांहीं कळेना ॥ २२ ॥ निरूंपणीं येऊन बैसला । तो विंचुवें फणकाविला । 
केचे निरूपण जाला । कासावीस ॥ २३ ॥ पोटामध्ये तिडीक उठिली । 
पाठीमध्यें करक भरली । चालक चिखल्या पुळी जाली । बैसवेना ॥ २४ ॥ 
पिसोळा चावून पळाला । तेणें प्राणी दुश्चीत जाला । कोणें नेटें गल्बला 


ते निखू्पणीं एकाग्र होतात, पण मध्येंच अनक गोष्टी ऐकून हिंडून आलळेळे असल्यामुळें त्यांच्या मनांत त्या घोळत अस्रत्तात. 
प्रसंगाप्रमा्णे वागणारे थोडे. श्रवणाचे विक्षेप ऐका (९-१२ ). श्रवणीं ऐकायला बसळे तर नीट बसायळा जागा न 
मिळाल्यामुळे कित्येकांना अडचणीच्या जागीं बसावें लागतें; निद्रेचा अंमळ होऊन जांभया येतात. मन एकाग्र करून बसळें 
तरी मन ऐकत नाहीं - पूर्वी ऐकळेळूंच घरून बर्सर्ते, व अनंत कल्पना करीत राहतें. कानांवर पडळेल्या गोष्टी समजून त्यांचे 
मनन झाळें तरच निरूपणाचा उपयोग होतो. बर, मन ही कांहीं इृर्य वस्तु नाहीं ती घरून ठेवतां येहेळ, म्हणून मन 
हं ज्यारचे त्यानेच आवरळें पाहिजे. मन आवरून विवेकार्न अथोतरी शिरकवार्वे ( १३-१७ ). यथेच्छ जेवून अरवणाला 
बसल्याने तहानेने जीव घाबरा होतो; मग हा घळघळां पाणी आणवून पितो, नंतर मळमळ सुटून निघून जातो. कर्पट 
ढेंकरा किंवा उचक्या येणे, वारा सरून फजीत पावणे, क्षणोक्षणी उठून लघवीस जाणें, शोचास जोराने ळामल्यावर सर्व 
सोडून परसाकडेस धांवर्णे इ० श्रवणापूर्वी, अत्याहार केल्याचे दुष्परिणाम प्रगट होऊन निरूपणाचा रंग भरत असतांही याळा 
निघून जावें लागते ( १८-२५ ), दृष्टांतांत कांहीं अपुर्व आळे तर तेथेच श्रोता गुंतून पडला कीं कोठवर निरूपण आळे हंडी 
तो-विसरून जातो. निरूपण चाळत असतांना कोणा श्रोत्यास विंचवार्ने फणका मारळा कीं कसचे निरूपण- तो गेळा 
मंत्रोषधी .पाहायळा. पोटांत तिडिक उठणे, पाठींत ळचक भरणे, फोड, चिखल्या, पुळ्या वगेरेचा त्रास होणे, पिस 'यावून 
गेल्यामुळे चंचळ चित्त होणे, आसपास कोठें गळबळा ऐकू आळा कॉ निरूपण सोडून तिकडेच धांवर्णे इ० अनेक अवलक्षण 





समास १० ] सार्थ श्रीदासबोध ४९५ 


केला । तेथेंचि धावे ॥ २५ ॥ विषइ लोक श्रवणीं येती । ते बायेकांकडेच 
पाहाती । चोरटे लोक चोरून जाती । पादरक्षा ॥ २९ ॥ होये नव्हे वाद- 
वेवाद । तेणें उदंड जाला खेद । सिव्या गाळी अप्रमाद । होतां चुकला ॥ २७॥ 
कोणी निरुपणीं बेसती । सावकाश गोष्टी लाविती । हरिदास ते ररे करीती । 
पोटासाठी ॥ २८॥ बहुत जाणते मिळाले । येकापुढें येक बोले । लोकांचे आदाय 
राहिले । कोण जाणे ॥ २९॥ माझें होय तुझें नव्हे । ऐसी अखंड जयास सवे । 
न्यायनीति सांडून धांवे । अन्यायपंथें ॥ ३० ॥ आपल्या थोरपणासाठीं । 
अच्यावाच्या तोंड पिटी । न्याये नाहीं ते सेवटीं । परम अन्याई ॥ ३१॥ येकेकडे 
अभिमान उठे । दुसरेकडे उदंड पेटे । ऐसे श्रोते खरे खोटे । कोण जाणे ॥३२॥ 
म्हणोन जाणते विचक्षण । ते आधींच धरिती नेणपण । मूख टोणपा आपण । 
कांहींच नाहीं ॥ ३३ ॥ आपणाहून देव थोर । ऐसा जयास कळला विचार । 
सकळ कांही जगदांतर । तेहि राखावे ॥ ३९ ॥ सभेमध्ये कळहो जाला । 
ठाब्द येतो जाणत्याला । अंतरें राखा नाहीं सिकला । केसा योगी ॥ ३५ ॥ 
वेर करितां वेरचि वाढे । आपणास दुःख भोगणें घडे । म्हणोनि शाहाण्याचे 
कुवाडे । कळों आलें ॥ ३६॥ अखंड आपणा सांभाळिती । क्षुलकपण येऊं 
नेदिती । थोर लोकांस क्षमा शांति । अगत्य करणें ॥ २७ ॥ अवयुणापासीं 
बेसला गुणी । अवगुण कळतो तत्क्षणी । विवेकी पुरुषाची करणी । विवेर्के 
होते ॥ २८ ॥ उपाय परियाय दिर्घ प्रेत्त । विवेकबळें नाना यत्न । करील 


अनेक श्रोत्यांत असतात. विषयी ळोक बायकांकडेच पाहात बसतात. 'चोरठ्या छोकांची नजर कोऱ्या जोड्यांवर असते. कोठें 
कोटें ' हा अर्थ नव्हे हा अर्थ, असें नव्हे तसें) इ० बोलाचाली श्रोत्यांत होऊन शिब्यागाळी - मारामारीपर्यंत प्रकरण चिडीस 
जातें. कांडी श्रोते पाल्हाळानें पांचट गोष्टी सांगत बसतात, व पोटभरू हरिदासही २ रें करीत असतात ( २२-२८ ), 
सभेत पुष्कळ झहाणे मिळाळे म्हणजे एकामागे एक आपापळीं मरते बोळत राहतात व शंकासमाधान न होतां श्रोत्यांचे 
मनोगत तर्सच राहून जातें याचा मात्र कोणीच विचार करीत नाहों. माझंच खरं, दुसऱ्याचें खोटे असा दुराम्रह धरणारा 
मनुष्य न्यायनीति सोडून अन्यायमार्गे धांवतो, व मोठेपणाच्या तोऱ्यांत अचावाचा बडबडत सुटतो. एक अईकारमदानें 
बडबडतो, दुसरा क्रोधाने उन्मत्त होतो; असे अनेक प्रकारचे छोक श्रोत्यांत असतात. खऱ्याखोठ्यांचा निवाडा कोणी करावा ? 
( २९-४२ ) म्हणून शाहाणे व जाणते असतात ते आधींच मूखपणा घेतात, मीच मुख टोणपा, मळा कांहींच कळत 
नाहीं, असे समजतात. आपणापेक्षां देव ( अंतरात्मा ) थोर जाणता आहे हा विशवार ज्याळा कळला त्यानें जगदंतर ( लोकांचं 
चित्त ) सुप्रसन्न ठेवळें पाहिजे. लर्भेत भांडण झाळं तर त्याचा ठपका येतो जाणत्यावर. ळोकांचीं मर्ने राखता आळी नाहींत 
तर तो जाणता कसचा ? वैराने वैरभाव वाढतो, व आपल्याळा दुःख भोगावे ळागते, हें रहस्य शाहण्यांना कळून 'चुकळेळे 
असतें. म्हणून ते स्वत:९य़ा मनोवृत्ति कह्यांत ठेववात, हळकेपणा आपणावर येऊं देत नाहींत. थोर ळोकांनीं तर क्षमादयांति 
अवश्य धरली पाहिजे. अवगुणी मनुष्याजवळ सद्ुुणी मनुष्य बसळा तर अवगुण चटकन लक्षांत येतो. विवेकी मनुष्याचे 
सर्व वर्तन विवेकपूर्वकच होतें. उपायाचे पर्याय ( नाना प्रकार ) विवेकबळार्ने व साना यस्नांनीं करणाऱ्या पुरुषाचा महिमा 
तोच ( किंवा तत्सम ) जाणू शकतो, दुजेनांनी बाद करून बेजार केछें किंवा बाष्कळ ळोकांनीं तोंडसुख घेतळें अशज्ञाही 


४९६ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक १८ 


तयाचे महिमान । तोचि जाणे ॥ ३९ ॥ दु्जनीं वेवदरून घेतला । बाष्कळ 
लोकीं घसरिळा । विंवेकापासून चेवला । विवेकी केसा ॥ ४० ॥ 
न्याय परियाय उपाय । मूखोस हें कळे काय । मूखोकरितां चिवडा होय । 
मजालसीचा ॥ ४९१ ॥ मग ते शाहाणे नीट करिती । स्वयें साहोन 
साहविती । स्वयें करून करविती । लोकांकरवीं ॥ ४२॥ पृथ्वीमध्यें 
उदेड जन । जनांमध्यें असती सजन । जयांकरितां समाधान । प्राणिमात्रांसी 
॥ ४९३ ॥ तो मनोगतांची आंगें जाणे । मान प्रसंग संमयो जाणे । 
संतप्ताला .निववूं जाणे । नानाप्रकारे ॥ ४४ ॥ ऐसा तो जाणता लोक । 
समर्थ तयाचा विवेक । त्याचें करणें कांहीं येक । जनास कळेना ॥ ४५ ॥ 
बहुत जनासी चालवी । नाना मंडळें हालवी । ऐसी हे समर्थपदवी । 
विवेकें होते ॥ ४६ ॥ विवेक येकांतीं करावा । जगदीश धारणेनें धरावा । 
लोक आपला आणी परावा । म्हणोंचि नये ॥ ४७ ॥ येकांतीं विवेक ठाई 
पडे । येकांतीं यत्न सांपडे । येकांती तक वावडे । बरह्मांडगोळीं ॥ ४८ ॥ 
येकांती स्मरण करावें । चुकलें निधान पडे ठावें । अंतराल्यासारसें फिरावें । 
कांहीं तरी ॥ ४९ ॥ जयास येकांत मानला । अवघ्याआधीं कळे त्याला । 
त्यावेगळे वडिलपणाला । ठावचि नाहीं ॥ ५० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुगिष्य- 
संवादे श्रोताअवलक्षणनिरूपणनाम समास दराम ॥ १० ॥ 


(> 
चु 


प्रसंगी विवेकापासून च्युत होहल तर तो विवेकी कसचा ! न्याय व विविध प्रकारचे उपाय हे मुखीस कसे समजावेत ? 
मूर्खांमुळे तर सभेचा चिवडा होतो, तेव्हां शाहणे सुधारून घेतात. स्वतः सहन करायळा शिकवितात, स्वतः थोर कृर्त्ये करून 
छोकांकडून महत्कार्य करवितात. एथ्वींत माणस पुष्कळ आहेत, पण सजञनांपासूनच जनांना समाधान मिळते. सजनाला 
मनोगत राखण्याचे सवे प्रकार माहीत असतात, तो काळवेळ जाणतो व तापलेल्या लोकांना शांत करायचे नाना प्रकार 
त्याला अवगत असतात. अश्या जाणत्या पुरुषाचा विवेक श्रेष्ठ असतो, त्याचे करणें सर्वांना कळत नाहीं, बहुत जनांस प्रेरणा 
देऊन अनेक मंडळे ( समुदाय ) हाळवितो, त्यालाच विवेकश्रेष्ठतेमुळे ' समर्थ-पदवी ' महत्पद प्राप्त होते. एकांती विवेक 
करावा, ध्यानधारणेरने परमात्मा वश्य करावा, स्वपरभेद न ठेवर्ता समतेने वागावे. एकांतांतच विवेक उसगतो, प्रयत्नाचे मार्ग 
सांपडतात. तकाने ब्रह्मांडगोळ आकळतां येतो. एकांतांत स्मरण करावे म्हणजे 'चुकळेला ठेवा सांपडतो, अंतरात्म्याएवढे 
विशाळ होऊन ब्रह्मांडभर फिरावे. ज्याळा एकांत आवडला त्याला सर्वच्या अगोदर कळते, याशिवाय श्रेष्ठपणा 
मिळविण्याचा दुसरा मार्गच नाहीं ( ३३-५० ). [ द० ९८, स० १० ] 


0 


॥ जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 


॥ सार्थ श्रीदासबोध ॥ 





॥ दृदाक शिकवणनाम एकोणिसावा ॥ १९ ॥ 


॥ श्रीरामं ॥ जक्षर्ण बाळबोध अक्षर । घडसून करावें सुंदर । जें 
देखतांचि चतुर । समाधान पावती ॥ १ ॥ वाटोळें सरळें मोकळे । वोतटें 
मसीचे काळें । कुळकुळीत वोळी चालिल्या ढाळें । मुक्तमाळा जेशा ॥२॥ 
अक्षरमात्र तितुर्के नीट । नेमस्त पैस काने नीट । आडव्या मात्रा त्याही 
नीट । आर्कुलीं वेलांठ्या ॥ ३ ॥ पहिलें अक्षर जें काढिले । ग्रंथ संपेतो 
पाहात गेलें । येका टांकेंचि लिहिलें । ऐसें वाटे ॥ ४ ॥ अक्षराचे काळेपण । 
टांकाचे ठोंसरपण । तेसेंचि वळण वांकण । सारिखेंची ॥ ५ ॥ वोळीस 
वोळी लागेना । आर्कुली मात्रा भेदीना । खालिले वोळीस स्पर्शेना । अथवा 
लंबाक्षर ॥ ६॥ पान शिष्यानें रेखाटावें । त्यावरी नेमकंचि ल्याहावें । दुरी 
जवळी न व्हावें । अंतर वोळीचें ॥ ७॥ कोठें शोधासी आडेना । चुकी 
पाहातां सांपडेना । गरज केली हें घडेना । लेखकापासुनी ॥ ८ ॥ ज्याचें 
वय आहे नूतन । त्यानें ल्याहावें जपोन । जनासी पडे मोहन । ऐसें करावें 
॥ ९॥ बहु बारीक तरुणपणी । कामा नये म्हातारपणी । मध्यस्थ लिहिण्याची 
करणी । केली पाहिजे ॥ १० ॥ भोंवतें स्थळ सोडून द्यावें । मध्येंचि वमचमित 
ल्याहावें । कागद झडतांहि झडावें । नलगेचि अक्षर ॥ ११॥ ऐसा ग्रंथ 


' आह्मणाने बाळबोध अक्षर वळवून असे सुंदर करावें कीं तें पाहतांच चतुरांना आनंद वाटावा. काळीभोर शाई ( मसी ) 
करून आक्षर वाटोळे, सरळ व मोकळे लिहावे. मोत्यांच्या माळासारख्या एकसारख्या ( ढाळ ) ओळी ल्िहाच्या. प्रत्येक 
अक्षर नोट असावे, मधळें अंतर सारखें व काने, आढल्या मात्रा, वेलांठ्या, आकुळी म्ह« रेफ वगेरे सर्व नीट असावेत, प्रथम 
अक्षरापासून ग्रंथ संपेतो पाहत गेळें तर एका टांकार्ने सारा ग्रंथ लिहिऊा आहे असं वाटावे. अक्षरे काळींभोर, टांक ठोसर 
( ठसरलीत), वळणवांकण सवे सारखे असावे. ओळीळा ओळ छागूं नये, रेफ व मात्रा एकमेकांच्या मार्गांत येऊं नयेत, 
खालच्या वरच्या ओळी एकमेकांस कागू नयेत. अक्षर अति लांबट असूं नये ( १-६ ), अथाची पाने आधीं शिशाने 
रेखाटाबों व नेमक रेघांवर लिहावे, ओळींचे अंतर कमजास्त नसावे. क्रचित्‌ शोध घाळावा ळागळा तर अडचण न व्हावी. 
ल्िहिण्यांत चूक न सांपडावी, ठेखकाने कसर ( गरज ) किंवा कुचराई केळी अला आक्षेप न यावा. अल्पबयी मुळांनीं तर 
अक्षर फार जपून लिहावे कीं जे पाहतांच ळोकांस मोह पडावा. तारुण्यांत फार बारोक किहिळेळे अक्षर म्हातारपणी 
चाचतां येणार नाहीं. म्हणून फार बारीक नाहीं ब फार मोठें नाहीः असं मध्यम अक्षर असावं ( ७--१० ), सभोवार जागा 
खोडून मध्ये ठखठसोत लिहावे, कागद शडळा तरी अक्षर झडूं नये, असा ग्रंथ आद्यंत जपून किहावा, म्हणजे पाहणारांस तो 

दा. ३२ 


४९८ साथ श्रीदासबोध [ दशक १९ 


जपोनी ल्याहावा । प्राणिमात्रांस उपजे हेवा । ऐसा पुरुष तो पाहावा । 
म्हणती लोक ॥ १२॥ काया बहुत कष्टवावी । उत्कट कीर्ति उरवावी । 
चटक लावुनी सोडावी । कांहीं येक ॥ १३ ॥ घव्य कागद आणावे । 
जपोन नेमस्त खळावे । लिहिण्याचे सामे असावे । नानापरी ॥ १४ ॥ 
सुऱ्या कातऱ्या जागाईत । खळी घोंटाळें तागाईत । नाना सुरंग मिश्रित । 
जाणोनि ध्यावे ॥ १५॥ नाना देशींचे बरु आणावे । घट्य बारीक सरळे 
घ्यावे । नाना रंगांचे आणावे । नांना जिनसी ॥ १६॥ नाना जिनसी 
टांकतोडणी । नानाप्रकारीं रेखाटणी । चित्रविचित्र करणी । सिसेंलोळ्या 
॥ १७ ॥ हिंगुळ संग्रही असावे । वाळले आळिते पाहोन घ्यावे । सोपें 
भिजउनी वाळवावे । संग्रह मसीचे ॥ १८॥ तगटी इति9्या कराव्या । बंदरी 
फळ्या घोटाव्या । नाना चित्री चिताराव्या । उंच चित्रें ॥ १९॥ नाना गोप नाना 
बासनें । मेणकापडें सिंदुरवर्णे । पेट्या कुलपें जपणें । पुस्तकाकारणें ॥ २० ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुरिष्यसंवादे ठेखनक्रियानिरूपणनाम समास प्रथम ॥ १॥ 


॥ श्रीराम ॥ मागां बोलिले ठेखनभेद । आतां ऐका अर्थभेद । नाना 
प्रकारींचे संवाद । समजोन घ्यावे ॥ १ ॥ शाब्दभेद अर्थभेद । मुद्राभेद 
प्रबंधभेद । नाना राब्दांचे शब्दभेद । जाणोनी पाहावे ॥ २॥ नाना 
आरडांका प्रत्युत्तरे । नानाप्रचीत साक्षात्कार । जेणेंकरितां जगदंतरें । 
चमत्कारती ॥ ३ ॥ नाना पूर्वपक्ष सिद्धांत । प्रत्ययो पाहावा नेमस्त । 


पाहतांच त्याचा हेवा वाटाबा ( भापण संप्रहावा असे वाटावे ) व असा पुरुष डोळ्यांनीं पाहावा अशी इच्छा व्हावी. देह 
कश्वावा, उत्कट कीति जोडावी, कांही तरी ळोकांस 'वटक लागेल अले गुण संपादावेत. घट्ट कागद आणून चांगळे ( तुरटीच्या 
पाण्याने ) घोंटावेत व लिहिण्याचे सर्व सामान ( सामे ) लिद्ध ठेवावें. सुऱ्या, कातऱ्या, समासफळ्या ( जागाईत ), खळ, 
घोटाळे म्ह०_कागद घोटण्याचा घोटा, ताम्नाईत म्ह० कागद चिवट करण्यास ळागणारे जिन्नस, वगेरे नानाविध 
रंगांचे असावेत. अनेक ठिकाणचे बोरु आणून त्यांतून घट्ट, बारीक व सरळ ( लेखणीसाठीं ) घ्यावेत व ते अनेक रंगांचे 
विविध असावे. अनेक प्रकारचीं टांकतोडणीं, रेखाटणीं ( रूळ वगेरे ), शिशेगोळ्या, हिंगुळ, वाळळेळे आळते हे 
संग्रहीं ठेवावेत. शाईच्या गोळ्या किंवा वड्या भिजवून वाळवून ठेवाब्यात, ग्रंथाच्या शेवटों * इतिश्री ' लिहावे, बंदरांतून 
(मळबारादि प्रांतींच्या) आणलेल्या फळ्या घोंटाब्यात, अनेक सुंदर चित्रांनी ग्रंथ चित्रित सुंदर करावा. गोफ, बासनें (वेष्टने), 
सिंदूरवणाची मेणकापडें, पेठ्या, कुळपें सवे ब्यवस्थितपर्णे मिळवून ग्रंथांना अतिशय जपावे ( 9१-२० ). [द० १९, स० १] 


बर ळेखनभेद सांगितळे, आतां अथेभेद सांगतों. सवे प्रकारचे संवाद आधीं समजून घ्यावेत. वेगवेगळे शब्द, 
भिन्न भिन्न अर्थ, निरनिराळ्या सुद्रा व नामा प्रकारचे प्रबंध - अनेक शब्दांचे भिज्ञार्थ समजून घ्यावे. अनेक 
शंका व त्यांची समाधार्मे, अनेक अनुभवाच्या आणि साक्षात्काराच्या गोष्टी _ श्रोत्यांस पटवून थाब्या कीं ज्या 
ऐकून त्यांना चमत्कार वाटावा, पूर्वपक्ष आणि सिद्धांत दोन्ही स्वच्छ सांगावेत, अनुभव पाहावा, अनुभवाचे 
ज्ञान सांगावे, बाष्कळपणार्चे शाडिदिक ज्ञान सांगूं नये, प्रपंत्नांत काय किंवा परमार्थांत काय प्रचीतीवांचून सारा अम होय. 


समास २] सार्थ श्रीदासबोध ४९९ 


अनुमानाचें खस्तवेस्त । बोलोंचि नये ॥ ४ ॥ प्रवृत्ति अथबा निवृत्ती । 
प्रचीतीविण अवघी भ्रांती । गळंग्यांमधील जगजोति । चेतेल कोठें ॥ ५॥ हेत 
समजोन उत्तर देणें । दुसऱ्याचे जीवीर्चे समजणें । मुख्य चातुर्याची लक्षणें । 
तीं हीं ऐसी ॥ ६ ॥ चातुर्येविण खटपट । ते विद्याचि फलकट । सभेमध्ये 
आटघाट । समाधान केचे ॥ ७ ॥ बहुत बोलणें ऐकावें । तेथे मोन्यचि 
धरावें । ह अल्पचिन्हें समजावें । जगदंतर ॥ ८ ॥ बाष्कळांमध्यें बेसो नये । 
उद्धटासी तंडों नये । आपणाकरितां खंडो नये । समाधान जनाचे ॥९॥ 
नेणतेंपण सोड नये । जाणपणें फुगो नये । नानाजनांचें हृदये । सदुराब्दे 
उकलावें ॥ १० ॥ प्रसंग जाणावा नेटका । बहुतांसी जाजु घेऊं नका । 
खरें असतांचि नासका । फड होतो ॥ ११ ॥ शोध घेतां आळसों नये । 
भ्रष्ट लोकीं बैसो नये । बेसलें तरी टाकू नये । मिथ्या दोष ॥ १२ ॥ अंतर 
आताचे शोधावे । प्रसंगी थोडेंचि वाचावे । चटक लावुनी सोडावें । भल्या 
मनुष्यांसी नक कळ ॥ १३॥ मजालसींत बेसा नये । समाराधनेसी जाऊं नये । जातां 
येळीलवाणें होय । जिणें आपुलें ॥ १४ ॥ उत्तम गुण प्रगटवावे । मग भलत्यासीं 
बोलतां फावे । भले पाहोन करावे । शोधून मित्र ॥ १५ ॥ उपासनेसारिखें 
बोलावें । सवे जनांसी तोषवावें । सगट बरेंपण राखावे । कोणीयेकांसी 
॥ १६ ॥ ठाई ठाई शोध घ्यावा । मग ग्रामी प्रवेश करावा । प्राणिमात्र 
बोलवावा । आपपणें ॥ १७ ॥ उंच नीच ककी म्हणों नये । सकळांचें निववावें 
हृदये । अस्तमानीं जाऊं नये । कोठें तऱही ॥ १८ ॥ जगामध्यें जगमित्र । 
झानाझि चतणार नाहीं ( १-५ ). दुसऱ्याचा हेतु समजून बोलावे, त्याच्या जीवींचें जाणावे, हे चातुयारचें मुख्य छक्षण 
होय. 'ातुर्यावांचून विद्या फोळ होय. सर्भेत आटापिट किँवा श्रम ( आटघाट ) झाळे तर समाधान कोठर्चे मिळणार. 
पुष्कळ बोळणें ऐकावे, त्यांत बोलूं नये, थोडक्यावरून लोकांचे मनोगत जाणावें. बाण्कळ लोकांत बसूं नये, उद्धटाबरोबर 
शब्दवाद करूं नये. आपल्या एकत्यासाठीं ळोकांचे समाधान मोडूं नये. नेणपण सोडूं नये, जाणपणें फुगूं नये, सदु शब्दांनी 
जनार्चे हृदय उकलावें म्ह० हातो ध्यावे. योग्य प्रसंग जाणावा, बहुतजन विरूद असतां त्यांशी कळह करूं नये, आपे 
खेर असलें तरी आग्रहाने तेच ते प्रतिपादून सभा मोडूं नये. शोध घेण्यांत आळस करूं नये. भ्रष्ट लोकांत बसूं नये ब 
बसरळे तरी कोणावरही मिथ्या दोषारोप करूं नयेत. आते म्ह ० दुःस्पीडित किंबा उत्सुक मनुष्याचे चित्त शोधावे, त्याला 
शमबायास्तव वाचून दाखवावे पण प्रसगी थोर्डेच वाचावें ( म्हणजे त्याछा विचार करायळा सवड स्रावी ), सजनांना चटक 
ळाबून सोडावी, सर्भेत मध्यभागी बसूं नये, सुक्त्रारीं भोजन करूं नये, कां कीं केल्यास आपले जिर्णे तुच्छ होतें 
( ६-१४ ). उत्तम गुण प्रगटवावेत म्हणजे इवे त्याशी बोलतां येते, मैञी मात्र सन झोपून त्यांशींच कराबी. उपासनेच्या 
शिकवणीप्रमाणे बोळावें किंवा दुसज्याची उपासनाप्रीति पाहून तदनुरूप बोलाव, सवोस संतोष यावा, सवासीं सारखे 


भलेपण राखावे. ठिकठिकाणीं शोध घेऊन मरच गावांत प्रवेश करावा, प्राणिमात्रांहा आपळेपणा वारेळ अर्से त्यांशी 
बोलावें. भरेष्ठकनिष्ठ किंवा भ्रीमेतगरीब हा भेदमाव मनांत न आणतां सर्वांचा आत्मा सुखवावा, अस्तमांनी नवीन गांवांत 


० साथ श्रीदासबोध [ दशक १९ 
क वशी 


जिव्हेपासीं आहे सूत्र । कोठें तरी सत्पात्र । शोधून काढावें ॥ १९ ॥ कथा 
होती तेथें जावें । दुरी दीनासारिखें बेसावें । तेथील सकळ हरद्र घ्यावें । 
अंतयामी ॥ २० ॥ तेथे भले आडळती । व्यापक तेही कळों येती । हळु- 
हळू मंदगती । रीग करावा ॥ २१ ॥ सकळांमध्यें विदोष श्रवण । श्रवणा- 
हुनी थोर मनन । मननें होय समाधान । बहुत जनांचें ॥ २२॥ धूर्तपणे 
सकळ जाणावें । अंतरीं अंतर बाणावें । समजल्याविण सिणावें । कासयासी 
॥ २३ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे विवरणनिरूपणनाम समास 
द्वितीय ॥२॥ 


॥ श्रीराम ॥ सुचित करून अंतःकरण । ऐका करंटलक्षण । हें त्यागितां 
सदेवलक्षण । आंगीं बाणे ॥ १ ॥ पापाकरितां दरिद्र प्राप्त । दरिठ्रें होय 
पापसंचित । ऐसेंचि हें होत जात । क्षणक्षणा ॥ २॥ याकारणें करंटलक्षणें । 
ऐकोनी त्यागाथे करणें । म्हणिजे कांहीं येक बाणे । सदेवलक्षण ॥३॥ 
करंट्यास आळस आवडे । यत्न कदापी नावडे । त्याची वासना वावडे । 
अधर्मी सदा ॥ ४॥ सदा भ्रमिष्ट निदसुरा । उगेंचि बोले सेरांवेरा । 
कोणीयेकाच्या अंतरा । मानेचिना ॥ ५ ॥ लेहों नेणे वाचू नेणे । सवदासुत 
घेऊं नेणे । टिरोब कितेब राखा नेणे । धारणा नाहीं ॥ ६ ॥ हारवी सांडी 
पाडी फोडी । विसरे चुके नाना खोडी । भल्याचे संगतीची आवडी । 
कदापी नाहीं ॥ ७॥ चाट गडी मेळविले । कुकमीं मित्र केले । खट नट 
येकरवटिले । चोरटे पापी ॥ ८॥ ज्यासीं त्यासी कळकटा । स्वयें सदाचा 
चोरटा । परघातकी धाटामोटा । वाटा पाडी ॥ ९ ॥ दीर्घसूचना सुचेचिना । 


शिरू नये. जगांत जगसित्र होण्याचे सुख्य सूत्र जिव्हेपा्शी आहे, याम्रमार्णे सर्वांचा रह जोडावा पण सजन मात्र 
झोधून काढावेत. कथा असेळ तेथें जावे पण मार्गे दीनासारखे बसावे व तेर्थे बसून सारे हृद्ठत किंवा सारी परिस्थिति 
समजून ध्यावी. तेथें भळे कोण आहेत, व्यापक म्ह० कार्यकर्ते कोण आहेत हें समजून येते, मग त्यांत हळुहळू प्रवेश करावा. 
सर्वांत श्रवण थोर व मनन त्याहून थोर म्हणून श्रवणमननांची जनांस गोडी छावून बहुतांचा संतोष राखावा, धू्तपणानें 
सवे जाणून घ्यावे, मनाळा मनाची ओळख पटवावी. समजळें नाहीं तर सारे श्रम ब्यथं होत ( १५-२३). [ द० १९, स« २] 


अंतःकरण स्थिर करून करंग्याचीं लक्षण ऐका. यांचा त्याग केळा कीं भाग्यवंतांची लक्षणें अनायास अंगी बाणतात. 
'पाप वाढे कॉ दारिश्य येतं व दारिद्य आळे कॉ पाप वाढते असे निरंतर घडत असते, म्हणून करंटलक्षर्णे ऐकावीत च 
लगेच टाकावींत म्हणजे सभाग्यांचीं कांहीं तरी अंगीं बाणतीलळ ( १-३ ). करंठ्याळा आळस आवडतो, यत्न आवडत 
नाहीं; त्याची बासन| नेहमीं अघमोकडे घांवत असते, तो सदा भ्रमिष्ट व झोपाळु असतो, असवा भकतो, व कोणालाच 
मनापासून आवडत नाहीं. त्याळा लिहिणे वाचणे येत नाहीं, बाजारहाट करितां येत नाहीं, हिशेब ठेवतां येत नाहीं, घारणा- 
झक्ि सुळींच नाहीं. हारवरणे, सांडणं, पाडणे, फोडणे, विसरणे, 'चुकणं, नाना खोड्या करणे हा त्याचा स्वभाव. सत्संगतीची 
आवड नाहीं; चाबट, दुराचारी, सवट नट, पापी यांचा खेह; ज्याच्या त्याच्याशीं भांडण, सरदांचा चोरटा, परघातावर लक्ष, 


समास ३ ] सार्थ श्रीदासबोध ५०१ 


न्यायनीति हे रुचेना । परअभिळासीं वासना । निरंतर ॥ १० ॥ आळसें 
शारीर पाळिलें । परंतु पोटेंबिण गेलें । सुडरकें मिळेनासे जालें । पांघराया 
॥ ११ ॥ आळसें शरीर पाळी । अखंड कुंसी कांडोळी । निद्रेचे पाडी सुकाळीं । 
आपणासी ॥ १२॥ जनासी मित्री करीना । कठीण शाब्द बोले नाना । 
मूर्खपणें आवरेना । कोणीयेकासी ॥ १३ ॥ पवित्र लोकांमध्यें भिडावे । 
वोंगळामध्ये निःदांक धावे । सदा मनापासून भावे । जननिंद्य क्रिया ॥ १४॥ 
तेथें केचा परोपकार । केला बहुतांचा संव्हार । पापी अनर्थी अपस्मार । 
सर्वअबद्धी ॥ १५॥ शाब्द सांभाळून बोलेना । . आवरितां आवरेना । 
कोणीयेकासी मानेना । बोलणें त्याचें ॥ १६ ॥ कोणीयेकास विश्वास 
नाहीं । कोणीयेकासीं सख्य नाहीं । विद्यांवेभव कांहींच नाहीं । उगाचि 
ताठा ॥ १७ ॥ राखावी बहुतांची अंतरें । भाग्य येतें तदनंतर । ऐसीं 
हीं विवेकाची उत्तरे । ऐकणार नाहीं ॥ १८ ॥ स्वयें आपणास कळेना । 
सिकविलें त॑ ऐकेना । तयासी उपाव नाना । काय करिती ॥ १९ ॥ कल्पना 
करी उदंड कांहीं । प्राप्य तों कांहींच नाहीं । अखंड पडिला संदेही । 
अनुमानाचे ॥ २० ॥ पुण्यमार्ग सांडिला मनें । पाप झडावें काशानें । निश्चय 
नाहीं अनुमानें । नास केला ॥ २१ ॥ कांहीयेक पु्ते कळेना । सभेमध्ये 
बोलों राहेना । बाष्कळ लाबाड ऐसें जना । कळों आलें ॥ २२॥ कांही 
नेमकपण आपुलें । बहुत जनांसी कळां आलें । तेंचि मनुष्य मान्य जालें । 
भूमंडळीं ॥ २२॥ झिजल्यावांचुनी कीति केंची । मान्यता नव्हे कीं फुकाची । 
जिकडे तिकडे होते ची ची । अवलक्षणें ॥ २४ ॥ भल्याची संगती धरीना । 


वाटमारेपणाचा धंदा, दूरदर्शीपणा माहीं, न्यायनीतीची आवड नाहीं, दुसऱ्याळा लुबाडायची वासना, शरीर आळसाच्या 
स्वाधीन, पोटाचा धंदा नाहीं, पांबरायळा फाटके वस्त्रही ( सुड्के ) नाहीं, कुशी खाजवोत ळोळत सदा झोंप घेर्णे- ही 
सारीं करंठ्याची लक्षणें होत. जनांशीं मेत्री करितां येत नाहीं, कठोर शब्दांनी दुसऱ्यास ताडन करितो, मूर्खत्वामुळे 
कोणालाच आवरत नाहीं, सज्नांच्या मेळांत जायळा संकोचतो, वाहेट कोकांच्या टोळींत बेडर मिसळतो, जनांत 
निंध अशा गोष्टींची मनापासून आवड ( ४-१४ ), बहुतांच्या नाशावर पोसणारा हा - थाळा परोपक्रार माहीतच नाहीं. 
पापी, अनर्थ करणारा, आंतिष्ट, दब्द सांभाळून बोलतां येत नाहों व याचें बोलणे कोणाळाच मानवत नाहीं. विश्वास, सल्य, 
विद्यावेभव, इ० कांहीं नसून उगीच ताठा, ळोकांना राजी राखल्याने भाग्य येतं इ०« सह्ोध मनावर घेतच नाहीं. स्वतः 
कळत नाहीं, कोणाचे ऐेकत नाहीं, तो कोणत्या उपायांनो खुधारणार ? कड्पनांच्या भराऱ्या फार, लम्यांश कांहींच नाहीं, 
खंदा संशयम्रस्व, पुण्यमागी मनांतच नाहों मग याचे पाप शडावे कलं ? घड कांहोंएक कळत नाहीं पण बोळल्याशिषाय 
राहात नाहीं. हा बाष्कळ व खोटा म्हणून छोकांस माहीत झाळा ( १५-२२ ). हा मनुष्य कांहीं नियमाने याळणारा आहे 
अस बहुतांस कळलें तरच तो ळोकमान्य होतो, नाहींतर होत नाहो. शिजल्यावांचून कोर्ति होत नाहीं, मान्यता फुकाची 
मिळत नसते. अवलक्षणांनीं जमांत छोःथू मात्र होते. -- भल्याची संगत घरोत नाहों, स्वतःस शहाणा करीत नों व स्वहित 


५०२ सार्थ भ्रीदासबोध '[ दशक १९ 


आपणासी शाहाणे करीना । तो आपला आपण वैरी जाणा । स्वहित नेणें 
॥ २५ ॥ लोकांसी बरें करावें । तें उसिणें सवेंचि घ्यावें । ऐस जयाच्या 
जीवें । जाणिजेना ॥ २६ ॥ जेथें नाहीं उत्तम गुण । तें करंटपणाचें लक्षण । 
बहुतांसी न मने तें अवलक्षण । सहजचि जालें ॥ २७ ॥ कार्याकारण सकळ 
कांहीं । कार्येविण तों कांहीच नाहीं । निकामी तो दुःखप्रवाहीं । वाहातचि 
गेला ॥ २८ ॥ बहुतांसी मान्य थोडा । त्याच्या पापासी नाहीं जोडा । 
निराश्रई पडे उघडा । जेथें तेर्थे ॥ २९ ॥ याकारणें अवगुण त्यागावे । उत्तम 
गुण समजोन घ्यावे । तेणें मनासारिखें फावे । सकळ कांहीं ॥ ३० ॥ इति 
श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे करंटलक्षणनिरूपणनाम समास तृतीय ॥ ३॥ 


॥ श्रीराम ॥ मागां बोलिलें करंटलक्षण । तें विवेके सांडावे संपूर्ण । 
आतां ऐका सदेवलक्षण । परम सोख्यदायक ॥ १ ॥ उपजत गुणदारीरी । 
परोपकारी नाना परी । आवड सवांचे अंतरीं । सर्वकाळ ॥ २॥ सुंदर 
अक्षर लेहों जाणे । चपळ शुद्ध वाचू जाणे । अर्थांतर समजों जाणे । सकळ 
कांहीं ॥ ३॥ कोणाचें मनोगत तोडीना । भल्यांची संगती सोडीना । देवलक्षण 
अनुमाना । आणून ठेवी ॥४॥ तो सकळ जनासी व्हावा । जेथें तेथें नित्य 
नवा । मूर्खपणें अनुमानगोंवा । कांहींच नाहीं ॥ ५॥ नाना उत्तम गुण सत्पात्र । 
तेचि मनुष्य जगमित्र। प्रगट कीती स्वतंत्र । पराधेन नाहीं ॥ ६॥ राखे 
सकळांचे अंतर । उदंड करी पाठांतर । नेमस्तपणाचा विसर । पडणार नाहीं 
॥ ७ ॥ नम्रपणें पुसों जाणे । नेमस्त अर्थ सांगों जाणे । बोला ऐसें वर्तो 
जाणे । उत्तम क्रिया ॥ ८॥ जो मानला बहुतांसी । कोणी बोलों न शके 


कळत नाहों. तो आत्मधातक होय. लोकार्चे कल्याण केळे कीं ते उळट आपल्या कल्याणाळा कारण होतात हॅ ज्याळा 
कळत नाहीं ब ज्यापाशीं कांहीं उत्कट गुण नाहीं तो करंटा जाणावा. करंटपणाचे गुण बहुतांस मान्य होत नाहोंत म्हणूनच 
त्यांना अबलक्षणें म्हणतात, हें जग कायोकारणाचें म्ह० दिल्याघेतल्याचं आहे, तेथ केल्यावांचून कांहींच होत नाहीं म्ह 
निकामी आहे तो दु:खप्रबाहांत वाहात जातो. जो बहुतांना मान्य होत नाहीं असा पातकी जेथे तेथें आश्रयरहित उघडा 
पडतो, म्हणून अवगुण टाकून उत्तम गुण समजून घ्यावे म्हणजे सवे कांहीं मनासारखे होतें (२३-३०). [द० १९, स० ३] 


मागीळ समासांत वर्णिळेळीं सारीं करंटलक्षणें टाकून देऊन सोख्यदायक अशीं भाग्यवंतांचीं पुढें येणारी सुळक्षणे 
अगी आणावी. ज्याच्या अंगीं परोपकाराचा गुण उपजत आहे, जो सबल अंतरापासून आवडतो, ज्याचे अक्षर सुंदर, जो 
वपळ व शुद्ध वाचतो व अथांतर उत्तम प्रकोरे सांगतो, जो नेहमीं भल्यांची संगति करितो व कोणाचे मनोगत न तोडतां 
ज्याला वागतां येतें तो सभाग्य समजावा. तो नित्यनूतन सवास हवाहवासा वाटतो. तो मुरखंत्वाच्या गुंत्यांत पडत नाहीं. 
तो उत्तम गुणांनी युक्त असल्यामुळे सहजच जगमित्र होतो. त्याची कीर्ति त्याच्या गुणांवर स्वतंत्रपणे पसरते, तिळा कोणाचा 
टेकू लागत नाहीं. तो सर्वांचे मन सांभाळतो, त्याचे पाठांतर जबर अस्ते, तो नेमस्तपर्णे वागण्यांत कधीं 'चुकत नाहीं. 
कोणाला विचारायचे तर नस्रपणाने विचारावे, व्यवस्थित अर्थ कोणी विचारल्यास सांगावा. बोलण्याप्रमा्णे वागावे, उत्तम 





समास ४ ] सार्थ श्रीदासबोध ५०३ 
क 88 


त्यासी । धगधगीत पुण्यरासी । महापुरुष ॥ ९ ॥ तो परोपकार करिता 
गेला । पाहिजे तो ज्याला त्याला । मग काय उणें तयाला । भूमंडळी. ॥ १० ॥ 
बहुत जन वास पाहे । वेळेस तत्काळ उभा राहे । उणें कोणाचें न साहे । 
तया पुरुषासी ॥ ११ ॥ चोदा विद्या चोसष्टी कळा । जाणे संगीत. गायन- 
कळा । आत्मविद्येचा जिव्हाळा । उदंड तेथें ॥ १२॥ सकळांसी नम्र बोलणें । 
मनोगत राखोन चालणें । अखंड कोणीयेकारचे उणें । पर्डोचि नेदी ॥ १२॥ 
न्यायनीति भजनमर्यादा । काळ सार्थक करी सदा । दरिद्रपणाची आपदा । 
तेथें केंची ॥ १४ ॥ उत्तमयुणें गुंगारला । तो बहुतांमध्यें शोभला । प्रगट- 
प्रतापे उगवला । मार्तंड जैसा ॥ १५ ॥ जाणता पुरुष असेल जेथें । कळहो 
केचा उठेल तेथें । उत्तम गुणाविषयीं रितें । तें प्राणी करंटे ॥ १६ ॥ प्रपंची 
जाणे राजकारण । परमार्थी साकल्यविवरण । सर्वांमध्ये उत्तम गुण । त्याचा 
भोक्ता ॥ १७ ॥ मागें येक पुढें येक । ऐसा कदापी नाहीं दंडक । सर्वत्रांसी 
अलोलिक । तया पुरुषाची ॥ १८ ॥ अंतरासी लागेल ढका । ऐसी वर्तणूक 
करूं नका । जेथें तेथें विवेका । प्रगट करी ॥ १९ ॥ कर्मविधी उपासना- 
विधी । क्ञानविधी वैराग्यविधी । विशाळ क्षातृत्वाची बुद्धि । चळेल केसी 
॥ २० ॥ पाहातां अवघे उत्तम गुण । तयास बाईट म्हणेल कोण । जेसा 
आमा संपूर्ण । सर्वा घटीं ॥ २१ ॥ आपल्या कार्यास तत्पर । ठोक असती 
लहानथोर । तेसाचि करी परोपकार । मनापासुनी ॥ २२ ॥ दुसऱ्याच्या 
दुःखें दुखवे । दुसऱ्याच्या सुखें सुखावे । आवघेचि सुखी असावे । ऐसी 
वासना ॥ २३॥ उदंड मुलें नानापरी । वडिलांचे मन अवघ्यांवरी । तेसी 


आचार पाळावा, त्याला कोणीं दोष ठेवण्यास धज नये, धगधगीत पुण्यराशी महापुरुष, ळोकम्रिय, परोपकारी - अशा 
पुरुषाला भूमंडळांत काय कमो पडायचे आहे ? अनेक छोक त्याच्या साह्याची वाट पाहतात व जेथे तेथे वेळेवर उभा राहतो, 
त्याळा कोणाचे उणें पाहवत नाहीं. चौदा विद्या, चौसष्ट कला त्यापाशीं उभ्या आहेत, संगीत-गायनकलाही जाणतो, 
अध्यात्माचा जिव्हाळा मोठा आहे. सर्वाशी नत्र, मनोगत राखून चालायचं, कोणाचे उणें पडूं द्यायचे नाहीं, न्यायनीति, 
भजनपूजन, सवेकाळ सार्थकी - अशा भाग्यवंताळा दारिद्रयादि आपदा काय म्हणून सतावतील ? उत्तम गुणालेंकूत असा 
पुरुष बहुजनांत प्रतापसूर्यासारखा प्रकाशणार! असा जाणता पुरुष ज्या समाजांत असतो त्या समाजांत कळह उठत नाहींत. 
असे उत्तम गुण ज्यापा्शी नाहोंत तो करंटा समजावा. प्रपंचांत राजकारण उत्तम जाणतो व परमार्थात अध्यात्मधिवरण 
उत्कृष्ट करितो, सवोतल्या उत्तम गुणांचा भोक्ता असंतो तीच भाग्यवंत होय. मार्गे एक, पुर्ढे एक, असा दुटप्पीपणा त्यापाश्ली 
नसतो. सर्वांना त्याची धन्यता बाटते ( १-१८ ). तो कोणाचंही अंतर दुखवीत नाहीं, जेथे तेथे विवेकच प्रगाट करितो. कमे, 
उपासना, ज्ञान, वैराग्य, जातेपणाची विशाळ स्थिरवुद्धि - सवे त्यापाशीं उत्तम असते. त्याळा बाईट कोण म्हणेल ! सर्वांघटी 
आत्माराम नांदतो तसाच तो सवॉतर्यामी प्रिय होऊन राहतो. लहानथोर सर्वजण आपापल्या कायात तत्परतेने झटलात 
तसाच हा परकार्यात झटतो. परदुःखाने दुःखी ब परसुखानं सुखी होतो, सारेच सुरी असावेत अशी त्याची शुद्ध -वाखना 
असते. अनेक प्रकृतिगुणांची अनेक मुर्ळे असछीं तरी अडिळांचे मन सवोवर असते, त्याप्रमाणे महापुरुष सर्वाच्या कल्याणाची 


५०४ साथे श्रीदासबोध [ दशक १९. 


अवधियांची चिंता करी । महापुरुष ॥ २४ ॥ जयास कोणाचें सोसेना । तयाची 
निःकांचन वासना । धीकारिल्या धीकारेना । तोचि महापुरुष ॥ २५ ॥ मिथ्या 
दारीर निंदिठें। तरी याचें काय गेटें। ज्ञात्यासी आणि जिंतिलें। देहबुद्धीनें 
॥ २६॥ हें अवघें अवलक्षण । ज्ञाता देही विलक्षण । कांहीं तरी उत्तम गुण । 
जनीं दाखवावे ॥ २७ ॥ उत्तम गुणास मनुष्य वेघे । वाईट गुणासी प्राणी 
खेदे । तीक्ष्ण बुद्धि लोक साधे । काय जाणती ॥ २८ ॥ लोकीं अत्यंत 
क्षमा करिती । आलिया लोकांचे प्रचीती । मग ते ठोक पाठी राखती । 
नाना प्रकारीं ॥ २९ ॥ बहुतांसी वाटे मी थोर । सर्वमान्य पाहिजे विचार । 
धीर उदार गंभीर । महापुरुष ॥ ३० ॥ जितुके कांहीं उत्तम गुण । तें 
समर्थाचे लक्षण । अवगुण तें करंटलक्षण । सहजचि जालें ॥ ३१ ॥ इति 
श्रीदासबोधे गुरुगिष्यसंवादे सदेवलक्षणनिरूपणनाम समास चतुर्थ ॥ ४ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ मातीचे देव धोंड्याचे देव । सोन्याचे देव रुप्याचे देव । 
काऱ्याचे देव पितळेचे देव । तांब्याचे देव चित्रलेपें ॥ १ ॥ रुवीच्या 
लांकडाचे देव पोंवळ्यांचे देव । बाण तांदळे नमंदे देव । शालिग्राम काश्मिरी 
देव । सूर्यकांत सोमकांत ॥ २॥ ताम्रनाणीं हेमनाणीं । कोणी पूजिती देवानी । 
चक्रांकीत चक्रतीथाहूनी । घेउनी येती ॥ ३ ॥ उदंड उपासनेचे भेद । किती 
करावे विशद । आपलाले आवडीचा वेध । लागला जनीं ॥४॥परीत्या 


चिंता वाहतो. ज्याला कोणार्चे उरणे पाहवत नाहीं, ज्याची वासना निष्कांचन ( निलॉभ ) असते, कोणी कितीही धिक्कार 
केळा तरी जो अंतरीं निश्चळ असतो तोच महापुरुष होय. नाशवंत व मिथ्या-देहाची कोणीं निंदा केलो तरी यार्चे कांहीं 
जात नाहीं. ज्ञाता असून देहबुद्धीने जिंकला गेळा असे कधोंही होत नाहीं, देहबुद्धि हें अवलक्षण (करंठ्याची खूण) आहे, शाता 
जो आहे तो आपण देहाहून बेगळे ( विलक्षण ) आहोंत हें पूण जाणतो. मनुष्याने कांहीं तरो उत्तम गुण जनांत प्रगट करावेत, 
उत्तम यु्णांस मनुष्यमात्र वेचतो, वाहूंट गुण ळोकांस खेदकारक होतात. साध्या लोकांना ज्ञात्याच्या तीक्ष्ण बुद्धीची खोळी 
काय समजणार ? म्हणून ज्ञाता ( चिडचिड न करितां क्षमा करितो ) छोकांचे अवगुण शांतपणे पोटांत घालतो व ही याची 
क्षमाशीळता अनेक प्रसंगीं लोकांच्या प्रत्ययास आळी म्हणजे कोक उत्तम प्रकारे त्याची पाठ राखतात - त्याचें अनुयायित्व 
पत्करतात, बहुतेक लोक स्वतःसच थोर समजतात ; पण जो सवमान्य आहे म्ह० ज्याळा सर्व छोक थोर समजतात तोच खरा 
थोर होय. महापुरुष निरंतर घोर, उदार व गंभीर असतो. जितके कांहीं उत्तम गुण आहेत ते सारे समर्थांचे ( भाग्य़बंतांचे ) 
आहेत, याच्या उळट जे दोष म्ह० अवलक्षणे आहेत ते सारे करंठ्य़ाचे होत ( १९-३१ ), [द० १९, स« ४] 


मातीचे देव, पाषाणाचे वेव, सोन्यारुप्याचे देव, कांड्यापितळेचे देव, तांब्याचे वेब, चित्रकेप म्ह० तसबिरींत किंवा 
भिंतीच्या चित्रांत काढळेळे देव, रुईच्या कांकडाचे किंवा पोवळ्यांचे देव, बाण, तांदळे, नमेदे ( नमेदेच्या पात्रातून आणळेले 
बाषाणदेव ), काडिमरी दगडाचे देव, सोमकांत व सूर्येकांत मणि, तांब्याची किंबा सोन्याची नाणी, चक्रतीर्थातून आणले 
सत्रांकित देव ह० अलेक देवांची ळोक वेवाचंनांत पूजा करिवात. उपासनेखे प्रकार अनेक आहेत, ते कोठवर विशद करून 
दाखवावेत ? जो तो आपळे आवडोच्या छंदाप्रमार्णे पूजा करीत असतो पण त्या सवोर्चे कारण मूळमाया होय, तिर्चे स्मरण. 


समास ५ ] सार्थ श्रीदासबोध ५०५ 


सकळांचेंहि कारण । मूळीं पाहावें स्मरण । तया स्मरणाचे अंश जाण । नानी 
देवते ॥ ५ ॥ मूळी द्रष्टा देव तो येक । त्याचे जाहले अनेक । समजोन 
पाहातां विवेक । उमजों लागे ॥ ९ ॥ देहावेगळी भाक्ते फावेना । देहविगळा 
देव पावेना । याकारणें मूळ भजना । देहचि आहे ॥ ७॥ देह मुळींच केला 
वाव । तरी भजनासी केंचा ठाव । म्हणोनी भजनाचा उपाव । देहात्मयोगें 
॥ ८ ॥ देहेंविण देव केसा भजावा । देटेंबिण देव कैसा पुजावा । देहाविण 
महोत्सव केसा करावा । कोण्या प्रकारें ॥ ९ ॥ अत्र गंध पत्र पुष्प । फल 
तांबोळ धूप दीप । नाना भजनाचा साक्षेप । कोठें करावा ॥ १० ॥ देवाचें 
तीर्थ केसें घ्यावें । देवासी गंध कोठें लावावें । मंत्रपुष्प तरी वाहावे । कोणे ठाई 
॥ ११ ॥ म्हणोनी देहाविण आडते । अवघें सांकडेंचि पडतें । देहा- 
करितां घडते । भजन कांही ॥ १२ ॥ देव देवता भूतें देवतें । मूळींचें 
सामथ्ये आहे तेथें । अधिकारें नानांदेवतें । भजत जावी ॥ १३ ॥ नाना- 
देवीं भजन केलें । तें मूळपुरुषासी पावलें । याकारणें सन्मानिलें । पाहिजे 
सकळ कांहीं ॥ १९॥ मायावली फांपावली । नाना देहफळीं लगडली । मूळींची 
जाणीव कळा आली । फळामध्ये ॥ १५॥ म्हणोनी येळील न करावें । पाहाणें ते 
येथेचि पाहावें । ताळा पडतां राहावें । समाधानें ॥ १६॥ प्राणी संसार टाकिती । 
देवास घुंडीत फिरती । नाना अनुमानीं पडती । जेथें तेथें ॥ १७॥ 
लोकांची पाहातां रीती । लोक देवार्चनें करिती । अथवा क्षेत्रदेव पाहाती । 
ठाई ठाई ॥ १८ ॥ अथवा नाना अवतार । ऐकोनी धरिती निधोर । परी 





करावे. स्मरण, आदिस्फूर्ति, मूळमाया -हा सुर्य देव होग. झ्या मूळपुरुषाचे अंश नाना देवदेवता होत ( १-५ ), 
मूळीं द्ष्टा देव एक आहे, त्याचेच अनेक झाळे आहेत हे विवेकाने समजून घ्यावें म्हणजे उमजू लागतें. देहावेगळी 
भक्ति करितां येत नाहीं, देहावोण देवाची प्राप्ति होत नाहों म्हणून भजनाला मूळकारण देह आहे. देहच मुळीं 
मिथ्या केळा म्हणजे भजन सरळ, भ्हणून देहाबीण भजनोपाय नाहीं. भजनपूजन, महोत्सव, गंघपत्र, पुष्पफळ, तांबूल, 
घूपदोप, पूजासाहित्य, इ० सर्व देहाघारंच होतें. देवाचे तीर्थ कसे घ्यावं, गंध कोठ लावावे, मंत्रपुष्प कोणें ठायी बहार्वे - 
म्हणून देहावांचून सवे कांहीं आडते, देह आहे म्हणून भजन घडते, देवदेवता, भूते, देवतें यांच्या ठिकाण तरी मूळपुरुषाचेंच 
सामथ्ये आहे म्हणून त्याचें अधिकारानुसार भजन करावे. अनेक देवांचे भजन केलें तरी ते मूळपुरुषाळाच पावते म्हणून 
ते अवश्य करून सर्व देवांचा संतोष ठेवळा पाहिजे. मूळमायेपासून सृष्टि वाढतां वाढतां नाना देहांपर्यंत वाढळो आहे म्ह 
देह हे मूळमायावह्ठीरचें फळ आहे. म्हणून मूळमार्येतली जाणीव सवे देहांत प्रगटळी आहे. म्हणून नानादेवांच्या पूजनाचा 
कंटाळा ( येळीळ ) करूं नये, मूळपुरुष येथेच पाहावा ब ताळा घेऊन समाधानाने राहावे म्ह अनेक देवदेवतांत 
मूळपुरुषाचा तंतु आहे हे जाणून त्याच्या स्मरणाने समाघान पावावें ( ६९-१६ ). प्राणी संसार खोडून देवाला धुडीत 
फिरतात व जेर्थे तेथे अनुमानांत म्ह० संशयांत पडतात. कोकरूढी पाहिळी तर लोक देवाचने करितात किंवा अनेक क्षेत्रांत 
जाऊन क्षेत्रदेव पाहतात, किंवा अवतारचरित्रे ऐकून एखाद्या अवतारावर विश्वास ठेवून राहतात, किंवा हे होऊन गेळेळे 


५०६ सार्थ श्रीदासाबोध [ दरक १९ 


तें अवघें सविस्तर । होऊन गेलें ॥ १९ ॥ येक ब्रह्माविष्णुमहेश । ऐकोन 
म्हणती हे विदोष । गुणातीत जो जगदीदा । तो पाहिला पारिजे ॥ २० ॥ 
देवासी नाहीं थानमान । कोठें करावें भजन । हा विचार पाहातां अनुमान । 
होत जातो ॥ २१॥ नसतां देवाचें दर्शन । केसेन होइजे पावन । धन्य धन्य 
ते साधुजन । सकळही जाणती ॥ २२॥ भूमंडळीं देव नाना । त्यांची भीड 
उललघेना । मुख्य देव तो कळेना । कांहीं केल्या ॥ २३ ॥ कर्तृत्व वेगळें करावें । 
मग त्या देवासी पाहावें । तरीच कांहीयेक पडे ठावें । गोप्यगुद्य ॥ २०॥ तं 
दिसेना ना भासेना । कल्पांतींहि नासेना । सुकृतावेगळें विश्वासेना । तेथें 
मन ॥ २५॥ उदंड कटल्पिते कल्पना । उदंड इच्छिते वासना । अभ्यंतरी 
तरंग नाना । उदयातें पावती ॥ २९ ॥ म्हणोनी कल्पनारहित । तेचि वस्तु 
शास्वत । अंत नाहीं म्हणोन अनंत । बोलिजे तया ॥ २७ ॥ हें ज्ञानदृष्टीन 
पाहावें । पाहोनी तेथेंचि राहावें । निजध्यासें तठ्रप व्हावें । संगत्यागें ॥ २८ ॥ 
नाना लीळा नाना लाघधवें । तीं काय जाणिजे बापुड्या जीवें । संतसंगे 
स्वानुभवें । स्थिति बाणे ॥ २९ ॥ ऐसी सूक्ष्म स्थिति गती । कळतां चुके 
अधोगती । सदुरुचेन सदूती । तत्काळ होते ॥ ३० ॥ इति श्रीदासबोधे 
गुरुशिष्यसंवादे देहमान्यनिरूपणनाम समास पंचम ॥ ५॥ 


॥ श्रीराम ॥ परमार्थी आणि विवेकी । त्याचें करणें माने लोकीं । कां 
जे विवरविवरों चुकी । पडोच नेदी ॥ १॥ जो जो संदेह वाटे जना । तो 
तो कदापी करीना । आदि अंत अनुमाना । आणून सोडी ॥ २॥ स्वता 


अवतार ज्यांचे त्या अह्माविष्णुमहेशांला भजतात - हे सवे ठीक आहे, पण हे देव गुणांतळे असल्यामुळे गुणातीत जगदीश्माला 
पाहिळें पाहिजे. देवाला ठावठिकाण नाहीं मग त्याचें भजन कोठे करावे अर्से म्हणाळ तर संशयाच्या गोत्यांत पडाळ, देवाचे 
दक्षेन झाळे नाहीं तर पावन कसे व्हाल म्हणून उपासनेचा पूर्ण विचार करणारे व मुख्य देवाळा जाणणारे संत 'घन्य होत! 
पृथ्वीबर अनेक देव आहेत. त्या देवांची भीड तुटत नाहीं व मुख्य देव कांहीं कळत नाहीं. कर्तृत्व परते सारून मग नियुण 
निश्चळ देवाला पाहार्वे तरच या अध्यात्मांतर्ले कांहीं रहस्य उलळगडेळ, तो मुख्य देव ( निर्गुण ब्रह्म ) दिसत नाहीं, भासत 
नाहीं, कल्पांतींही नासत नाहों ( अविनाशी आहे ) व अत्यंत पुण्य संग्रही असल्यावांचून तेथे मन विसंबत नाहीं. मनुष्य 
देहबुद्धीवर आहेत तोंपयंत अनंत कल्पना व अनंत वासना यांचे तरंग अंतरीं उठत असतात म्हणून देहातीत होऊनच 
निर्विकल्प शाश्वत अनंत परबह्म वस्तु मिळते हे ज्ञानदृष्टीनें पाहावें व पाहून तेथेंच तन्मय होऊन राहावें व त्या निजाव्म- 
वस्तूच्या निदिध्यासानें संगत्याग करून तटटूप व्हावे. त्या तठूपतेचे कीलालाघव काय वानावं ? तो आनंद बापड्या जीवांस 
( देहवुद्धिवंतांल ) काय ठाऊक ? सत्संगानें व स्वानुभवानेंच ती स्थिति बाणते. त्या सुक्ष्म स्थितिगतींचा अपरोक्षानुभव 
आला कीं अधोगति चुकते. सह्ुरुप्रसादाने ही सद्रति ळाभते ( १७-३० ). [द० १९, स० ५] 


जे परमार्थी भाणि विवेकी असतात त्यांचं करणे लोकांत मान्य होतें, कांकीं ते पूणे विचार करून आपल्या कामांत 
यूक पडूच देत नाहींत. ळोकांच्या मनांत संशय उठतीळ अर्स तो कांड्रींच करीत नाहीं, प्रत्येक कार्यांचा आरंभ ब 


समास ६ ] सार्थ श्रीदासबोध ५०७ 


निस्पृह असेना । त्याचें बोलणेंचि मानेना । कठीण आहे जनार्दना । राजी 
राखणें ॥ ३ ॥ कोणी दाटून उपदेश देती । कोणी मध्यावर्ती घालिती । ते 
सहजचि हळु पडती । लालचीने ॥ ४ ॥ जयास सांगावा विवेक । तोचि 
जाणावा प्रतिकुंचक । पुढें पुढें नासक । कारभार होतो ॥ ५ ॥ भावास 
भाऊ उपदेश देती । पुढें पुढें होते फजीती । वोळखीच्या लोकांत महंती । 
मांडंचि नये ॥ ६ ॥ पहिलें दिसे परी नासे । विवेकी मान्य करिती केसे । 
अविवेकी ते जैसे तेसे । मिळती तेथें ॥ ७॥ भ्रतार शिष्य खत्री गुरु । हाही 
फ्टकाळ विचारु । नाना भ्रष्टाकारी प्रकारु । तेसाचि आहे ॥ ८ ॥ प्रगट 
विवेक बोलेना । झांकातापा करी जना । मुख्य निश्चय अनुमाना । आणूंच 
नेदी ॥ ९॥ हुकीसरिसा भरीं भरे । विवेक सांगतां न धरे । दुरीदृष्टीचे पुरे । 
साधु नव्हेती ॥ १० ॥ कोणास कांहींच न मागावे । भगवडूजन वाढवावे । 
विवेकबळें जन लावावे । भजनाकडे ॥ ११॥ परांतर रक्षायाचीं कार्मे । 
बहुत कठीण विवेकवर्मे । स्वइच्छेनें स्वधर्म । लोकराहाटी ॥ १२ ॥ आपण 
तुरुक गुरु केला । रिष्य चांभार मेळविला । नीच यातीनें नासला । 
समुदाव ॥ १३ ॥ त्राह्मणमंडळ्या मेळवाव्या । भक्तमंडळ्या मानान्या । 
संतमंडळ्या शोधान्या । भूमंडळीं ॥ १४९ ॥ उत्कट भव्य तेंचि घ्यावें । 
मळमळीत अवघेंचि टाकावें । निस्पृहपणें विख्यात व्हावें । भूमंडळीं ॥ १५ ॥ 
अक्षर बरें वाचणें बरें । अर्थांतर सांगणें बरें । गाणें नाचणें अवघेचि बरें । 


पर्यवसान याचा आधींच विचार करितो. स्वतः जो निःस्पृह ( निरपेक्ष ) नाहीं त्याचं बोलणें कोणी मानीत नाहीं, 
जनीजनार्दैनाळा ( लोकांना ) राजी राखणे कठीण आहे. कोणी बलास्कारान उपदेश देतात, कोणी मध्यस्थ उभे करितात; 
पण त्यांचा छोमिष्टपणा मार्गे पुढें कळून येऊन त्यांचें वजन नाहींसे होते. ज्यांना ते उपदेश करितात तेच प्रतिकूळ 
होतात, पुढ तर त्यांचा सारा कारभार नासून जातो. भाऊ भावाला उपदेश देतात, पुढे फजीतवाडा होतो; 
म्हणून ओळखीच्या छोकांत महती मांडू नये. आरंभीं थाटमाट वाढतो पण पुढें तो टिकत नाही - तो विवेकी 
शिष्यांना मान्य होत नाहीं, भविचारी ढोक कसेबसे टिकून राहतात. नवऱ्याळा शिष्य करून बायकोने त्याचे गुरुस्व 
घ्यायचे हाही प्रकार फाजीळपणाचाच आहे. अनेक भ्रष्टपणाचे प्रकार आहेत त्यांतळाच हा एक. छोकांना उघड 
विचाराचा मागे दाखवीत नाहीं, झांकून उपदेश देतो, सुर्य नित्नर्‍य ( आत्मनिश्चय ) करून देत नाहीं, लहरीसारखा 
एखादा प्रकार करितो, कोणाचा विचार मनावर घेत नाहीं -तो कांहीं वूरदर्शा साधु नव्हे ( १-१० ). कोणाला 
कांहीं न मागतां निरपेक्षपणांने छोक भक्तिपंथाला ळावावे, त्यांचा विवेक शेतवून त्यांना भजनाळा लावावे, परांतर रक्षाबयाचीं 
विवेकवर्मे कळणे करीण आहे. स्वहच्छेने व स्वघमाने लोकराहाटी चालू करावी. गुरू ग्लॅच्छ व शिष्य 'ांभार - अश्या नीच 
संगतीने छोकससुदाय अष्ट होतो. आहाणांच्या मंडळ्या मिळवाब्या, भक्तमंडळ्या मानाच्या व संतसंडळ्या सर्वत्र शोधाज्या. 
उत्कृष्ट आणि भब्य असेल तेंच घ्यावे, मिळमिळित सर्व त्यागावें ब निर्पृहपणाच्या बाण्याने त्रेछोक्यांत विख्यात व्हावे 
/ ११-१५ ). अक्षर संदर, वाचन स्पष्ट, अथ सांगणे प्रांजळ, गारणेनाचणं ( कीतंनमसंगीं ) ब पाठांतर चांगळे, दोक्षा 


ण५्‌०्ट सार्थ श्रीदासबोध [ दशक १९ 


पाठांतर ॥ १९॥ दीक्षा बरी मित्री बरी । तीक्ष्ण बुद्धी राजकारणीं बरी । 
आपणास राखे नानापरी । अलिप्तपणे ॥ १७ ॥ अखंड हरिकथेचा ठंदु । 
सकळांस लागे नामंवेधु । प्रगट जयाचा प्रबोध । सूर्य जैसा ॥ १८ ॥ 
दुर्जनासी राखां जाणे । सजनासी निववूं जाणे । सकळांचे मनीचे जाणे । 
ज्याचें त्यापरी ॥ १९ ॥ संगतीने मनुष्य पालटे । उत्तम गुण तत्काळ उठे । 
अखंड अभ्यासीं लगटे । समुदाव ॥ २० ॥ जेथें तेथें नित्य नवा । जनासी 
वाटे हा असावा । परंतु लाठचीचा गांवा । पडोंच नेदी ॥ २१ ॥ उत्कट 
भक्ति उत्कट ज्ञान । उत्कट चातुर्य उत्कट भजन । उत्कट योग अनुष्ठान । 
ठाई ठाई ॥ २२॥ उत्कट निस्पृहता धरिली । त्याची कीर्ति दिगंतीं फांकली । 
उत्कट भक्तीने निवाली । जनमंडळी ॥ २३ ॥ कांहीं एक उत्कटेंविण । 
कीतिं कदापी नव्हे जाण । उगेंच वणवण हिंडोन । काय होतें ॥ २९॥ नाहीं 
देहाचा भरंवसा । केव्हां सरेल वयसा । प्रसंग पडेल केसा । कोण जाणे 
॥ २५॥ याकारणें सावधान असावें । जितुके होईल तितुर्के करावें । भगवत्कीतीनें 
भरावें । भूमंडळ ॥ २६॥ आपणास जें जें अनुकूळ । तें तें करावें तत्काळ । 
होईना त्यास निवळ । विवेक उमजावा ॥ २७॥ विवेकामध्यें सांपडेना । ऐसें 
तों कांहींच असेना । येकांती विवेक अनुमाना । आणून सोडी ॥ २८ ॥ 
अखंड तजवीजा चाळणा जेथें । पाहातां काय उणें तेथें । येकांतेंविण 
प्राणियांतें । बुद्धि केंची ॥ २९ ॥ येकांती विवेक करावा । आत्माराम 
वोळखावा । येथून तेथवरी गोंवा । कांहींच नाहीं ॥ ३० ॥ इति श्रीदासबोधे 
गुरुशिष्यसंवादे बुद्धिवादनिरूपणनाम समास षष्ठ ॥६॥ 


व मेत्री उत्तम, राजकारणांत प्रविष्ट होणारी बुद्धि तीक्ष्ष, असे गुण अंगी असून व लोककार्यांत त्यांचा उपयोग कश्ूलन 
आपलें अलिप्तपण पुरं राखतो. हरिकथेचा अखंड हञ्यास असून लोकांना नामस्मरणाचा वेध लावतो ब सूरयप्रकाझासारखा 
स्वच्छ व उघड ज्ञानबोध करितो. दुजेनांना मिळवून घेतो, सजनांना शांतिसुख देतो, ज्याचें त्यापरी सवोर्चे मनोगत 
जाणतो. त्याच्या संगतीनें मनुष्यांचा स्वभाव पालटून त्यांच्यांतल्या उत्तम गुणांचा उठाव होतो व इजारों छोक अम्यास- 
योगाळा लागतात. हा जाईंळ तेर्थे नित्य नवा वाटून सवौस हवाहवासा होतो, पण स्वतः कोणत्याच लाळचींत सांपडत नाहीं. 
भक्ति, ज्ञान, चातुर्य, भजन, योग, अनुष्ठान, निस्टृहता हे सर्वच गुण उत्कट असल्यामुळे त्याची कीर्ति भूमंढळावर फांकते 
व त्याच्या उत्कट भक्तीने प्राणिमात्र सुखो होतात. कोणता तरी गुण उत्कट असल्यावांचून कीर्ति होत नाहीं. नुसते वणवण 
हिंडून काय होणार आहे ! ( १९-२४ ). देहाचा भरंवसा नाहीं, आयुष्य केव्हां संपेळ याचा नेम नाहीं, कोण्या वेळीं कोण 
प्रसंग येईल काय सांगावे ? म्हणून सावधान असावे, होईल तितर्के सत्कर्म करावें, भगवत्कोरतीने भूमंडळ भरावे. जें अनकूळ 
( होण्यासारखे) त॑ तत्काळ करावें, होण्यात दुर्घट असेळ त्याचा पुरा विचार करावा. विवेकाने कार्य होत नाहीं असं कांहींच 
नाहीं, म्हणून एकांतांत विबेकानें पुरा विचार करावा. जेथे निरंतर तजविजा ( उपाययोजना ) व 'वाळणा ( विचार ) चाळळी 
आहे तेर्थे उणे काय आहे? ( अशक्‍य काय आहे ? ) एकांताबांचून ममुष्याछा बुद्धि सुचावी कशी ? म्हणून एकांती विचार 
करावा ; आत्माराम ओळखाबा म्हणजे आरंभापासून शेवटपर्यंत कोठेच गुंता उरणार नाहीं ( २५-३० ). [ द० १९, स० ६]: 


समास ७] सार्थ श्रीदासबोध ५०९ 


॥ श्रीराम ॥ कथेचें घमंड भरून द्यावें । निरूपणीं विवरावें । उणें पर्डो 
नेदावें । कोणीयेकविषीं ॥ १ ॥ भेजणार खालीं पडिला । तो भेजणारें 
जाणितला । नेणता लोक उगाच राहिला । टकमकां पाहात ॥ २ ॥ उत्तर 
विलंबीं पडिलें । श्रोतयांस कळों आलें । म्हणिजे महत्त्व उडाले । वक्त्याचे 
॥ १ ॥ थोडें बोलोन समाधान करणें । रागेजोन तरी मन धरणें । मनुष्य 
वेधींच लावणे । कोणी येक ॥ ४ ॥ सोसवेना चिणचिण केली । तेथें 
तामसवृत्ती दिसोन आली । अवघी आवडी उडाली । श्रोतयांची ॥ ५ ॥ 
कोण कोण राजी राखिले । कोण कोण मनीं भेंगिठे । क्षणक्षणा परीलिळे । 
पाहिजे लोक ॥ ६ ॥ शिष्य विकल्पें रान घेतो । गुरु मागे मागें धांवतो । 
विचार पाहों जातां तो । विकल्पचि अवघा ॥ ७ ॥ आशाबद्ध क्रियाहीन । 
नाहीं चातुर्याचें लक्षण । ते महंतीची भणभण । बंद नाहीं ॥८॥ ऐसे 
गोसावी हळु पडती । ठाई ठाई कटी होती । तेथें संगतीचे लोक पावती । 
सुख केचें ॥ ९ ॥ जिकडे तिकडे कीति माजे । सगट लोकांस हव्यास उपजे । 
लोक राजी राखोन कीजे । सकळ कांहीं ॥ १० ॥ परलोकी वास करावा । 
समुदाव उगाच पाहावा । मागण्याचा तगादा न लावावा । कांहीं येक ॥ ११ ॥ 
जिकडे जग तिकडे जगन्नायक । कळला पाहिजे विवेक । रात्रंदिवस 
विवेकी लोक । सांभाळीत जाती ॥ १२॥ जो जो लोक दृष्टीस पडिला । 
तो तो नष्ट ऐसा कळला । अवघेच नष्ट येकला भला । काशावरूनी 
॥ १३ ॥ वोस मुलकीं काय पाहावें । लोकांवेगळें कोठें राहावें । तऱ्हे 


हरिकीर्तमप्रसंगी सगुणप्रेमाची ळ्यळूट ( घमंड ) करादी व करवावी आणि निरूपणप्रसंगी अध्यात्म सांगावे, 
कोणत्याच गोष्टींत कमतरता राहों देवों नये. भजन करणारा किंवा ज्ञाता कोठें घसरळा - चुकला तर तज्तञाळाच तें कळतें, 
सामान्य श्रोते टकमका पाहत राहतात. उत्तर देण्यास विखंब छागला कीं श्रोत्यांना याची तयारी नाहीं हे कळूम याचे 
महत्त्व उरत नाहीं. थोडे बोलून बोकासमाधान करावे, राग आळा तरी तो दाबून मन राखावे, सवे प्रकारच्या ळोकांना 
चटक ळाबावी. हरिदास चिणचिण करूं ळागळा म्हणजे त्याचा रागीटपणा दिसून येतो व श्ोत्यांची आवड नाहींशी होते. 
कोणार्चे मन सुप्रसक्न झाळें व कोणार्च दुखवलें हॅ वक्त्याने क्षणक्षणा पाहिलें पाहिजे. क्षिष्याच्या मनांत विकल्प उभा 
,राहिळा कीं वनांत निघून जातो व गुरु त्याच्या मनघरणीसाठीं त्याच्या मारे घांबत जातो; येथं दोघेही विकल्पीच ठरतात, 
आझाळभूत, आचारभ्रष्ट व 'चातुर्‍र्यहीन अश्या महंतीची ( गुरूपणाची ) फजीती उडते, तिळा कांहीं बंद ( मयोदा ) राहत 
.माहीं. असे गोसावी म्ह० हरिदास किंवा गुरु हळु पडतात म्ह० त्यांचे महत्त्व नाहीस होतें, मग ते कष्टी होतात, तेव्हा 
.स्यांच्या संगतीच्या लोकांना सुख कोठून होणार? ( १-९ ). सवंत्र कीर्ति पसरावी, सवोना ह्यास ( आवड ) वाटावा, 
ळोक राजी राखून सर्व कांहीं करावे. वूरदेशीं जाऊन राहावें व तेथून आपले शांबरदायिक कसे वारातात ते पाहावें. माराज्याचा 
सपाटा लाबूं नये, जिकडे जग तिकडे जगक्षायक हॅ तस्व कळळे पाहिजे. विसारी ळोक हेच अहर्निश संभाळतात. जो जो 
मनुष्य इष्टोीस पडळा तो तो नष्ट असा वाटछा तर मग ' सारेच नष्ट आणि तूंच एकटा भळा कशावरून ' असेच याळा 
कोणीही विचारील, ओसाड प्रदेशांत जाऊन काय पाहणार ? ळोकांना सोडून कोठे राहणार ? तऱ्हेवाईकपणा खोटा, म्हणून 


५१० सार्थ श्रीदासबोध [ दशक १९ 
डड ड मड हा जबज्खखब्गगजबजजजजजययजयबमयाववयबााधाधाांााकाााििशिश्बिगग्बाबबब॒ब॒ब॒ब्॒॒॒‌बडगऑॅशॅऑॅशत॒ब॒ब॒ब॒॒श॒बा॒॒ज॒य 


खोटी सांडते घ्यावें । कांहीं येक ॥ १४ ॥ तस्मात लोकिकीं वर्ततां 
न ये । तयास महती कामा नये । परत्र साधनाचा उपाये । श्रवण 
करून असावे ॥ १५ ॥ आपणासी बरें पोहतां न ये । लोक बुडवायाचें 
कोण कार्य । गोडी आवडी वायां जाय । विकल्पचि अवघा ॥ १६ ॥ 
अभ्यासें प्रगट व्हावें । नाहीं तरी झांकोन असावें । प्रगट होऊन नासावें । 
हें बरें नव्हे ॥ १७॥ मंद हळु हळु चालतो । चपळ केसा आटोपतो । अरबी 
फिरवणार तो । केसा असावा ॥ १८॥ हीं धकाधकीचीं कामें । तीक्ष्ण बुद्धीची 
वर्मे । भोळ्या भावाथें संभ्रमें । कैसें घडे ॥ १९ ॥ सेत केलें परी वाहेना । 
जवार केलें परी फिरेना । जन मेळविलें परी धरेना । अंतर्यामी ॥ २० ॥ 
जरी चढती वाढती आवडी उठे । तरी परमार्थ प्रगटे । घसघस करितां विटे । 
सगट लोकु ॥ २१ ॥ आपलें लोकांस मानेना । लोकांचें आपणांस मानेना । 
अवघा विकल्पचि मना । समाधान केचें ॥ २२॥ नासक दीक्षा सितरु लोक । 
तेथें केंचा असेल विवेक । जेथें बळावला अविवेक । तेथें राहणें खोटें ॥ २२॥ 
बहुत दिवस श्रम केला । सेवटीं अवघाचि व्यर्थ गेला । आपणास ठाकेना 
गल्बला । कोणें करावा ॥ २४ ॥ संगीत चालिला तरी तो व्याप । नाहीं तरी 
अवघाचि संताप । क्षणक्षणा विक्षेप कोप । किती म्हणोन सांगावा ॥ २५ ॥ 
मूर्ख मूर्खपणें भरंगळती । ज्ञाते क्ञातेपणें कळहो करिती । होते दोहींकडे 
फजिती । लोकांमध्यें ॥ २६ ॥ कारभार आटोपेना करवेना । आणि उगेंहि 
राहेना । याकारणें सकळ जना । काय म्हणावें ॥ २७ ॥ नासक उपाधीस 


कांहोंतरी पड घेत असावी. म्हणून ज्याळा लोकिकांत वागतां येत नाहीं त्यान महती मांडू नये, त्यानें परळोकसाधनाचा उपाय 
रज श्रवण तेवर्ढे करून असावें ( १०-१५ ). आपणाला जर पोहतां येत नाहीं तर ळोक कांसेळा लावून त्यांना तरी बुडवू 
नये. प्रेमभावाची त्यार्ने हानि होऊन विकल्प वाढतो. अम्यासानें पुरी तयारी झाळी असेल तरच प्रगट व्हावे, नाहींतर 
झांकून असावें, प्रगट होऊन अपक्ीरति करून घ्यावी हें ठीक नाहीं. मंद असतो तो रेंगाळत चाळतो, त्याळा 'बपळाच्या 
बरोबर कर्से घांववणार ! अरबी घोडा फिरविणारा चपळच असायला पाहिजे. टक्केटोणपे खाण्याची कार्मे तीद्षण बुद्धीशिवाय 
व्हायची नाहींत, भोळ्या भावार्थानें व घांदळपट्टीनें हीं रेटतां येण्यासारखी नाहींत. शेत पेरून मशागत करायची नाहीं, 
जवाहिऱ्याचा धंदा काढून ( घरकोंबडेपणासुळें ) चासुळखों फिरायचे नाहीं, माणसं जमवून राजी राखायची नाहींत, मग हें 
व्हावे कते ? छोकांत अधिकाधिक भरम वाढत जाईल तरच परमार्थ फेलावेळ, घसघस झाळी तर लोकांची मने विटतील. 
आपळें छोकांना ब लोकांचे आपणाळा जर मानवत नाहीं, दोहींकडे विकट्पच वाढत जातो, तर मग समाधान कुटळें 0 
( १६-२२ ) विध्वंसक दोक्षा आणि ळबाड ळोक दोन्ही एकत्र झाळे तेथे विचार कोठून दिसावा ? आणि जेर्थे अविचाराचें 
प्राबल्य झाळें तेथे राहणें अनुखित होय. पुष्कळ दिवस कष्ट करून झेवटीं फुकट गेळे, आपल्याळा उपाधि जर पेलत नाहीं 
तर करावीच कशाला ? सुरळित ( संगीत ) चाळला तर तो व्याप नाहीं तर सारा संताप, क्षणक्षणाळा विक्षेप आणि कोप 
किती म्हणून सांग्रावा ? सूखे मुखेपणानें घसरतात व शहाणे कहाणपणाच्या गर्वाने भांडतात; दोहींकडे फजीतीच ! कायाचा 
आटोप नाहीं, कतेत्व नाहीं आणि स्वस्थही बसवत नाहीं, या ळोकांना काय म्हणावें ? नाशक उपाधि टाकून द्यावी, वय 


समास ८] सार्थ श्रीदासबोध ष्श्र 


सोडावे । वय सार्थकी घालावें । परिभ्रमणें कंठावे । कोठें तरी ॥ २८ ॥ 
परिभ्रमण करीना । दुसऱ्याचे कांहींच सोसीना । तरी मग उदंड यातना । 
विकल्पाची ॥ २९ ॥ आतां हें आपणाचिपासीं । बरें विचारावे आपणासी । 
अनकूळ पडेल तेसी । वर्तणूक करावी ॥ ३० ॥ इति श्रीदासबोधे 
गुरुशिष्यसंवादे यत्ननिरूपणनाम समास सप्तम ॥७॥ 


॥ श्रीराम ॥ सृष्टीमध्ये बहु लोक । परिभ्रमणें कळे कोतुक । नाना 
प्रकारींचे विवेक । आडळा लागती ॥ १ ॥ किती प्रपंची जन । अखंड वृत्ती 
उदासीन । सुखदुःखे समाधान । दंडळेना ॥ २ ॥ स्वभावेंचि नेमक 
बोलती । सहजचि नेमक चालती । अपूर्व बोलण्याची स्थिती । 
सकळांसि माने ॥ ३ ॥ सहजचि ताळक्ञान येतें । स्वभावेंचि रागक्षान 
उमटतें । सहजचि कळत जातं । न्यायनीतिलक्षण ॥ ४ ॥ येखादा 
आडळे गाजी । सकळ लोक अखंड राजी । सदा सर्वदा आवडी 
ताजी । प्राणिमात्रांची ॥ ५ ॥ चुकोन उदंड आढळतें । भारी मनुष्य 
दृष्टीसी पडतें । महंताचें लक्षणसें वाटतें । अकस्मात ॥६॥ शसा 
आडळतां लोक । चमत्कारें गुणग्राहिक । क्रिया बोलणें नेमक । प्रत्ययाचें 
॥ ७ ॥ सकळ अवगुणांमध्यें अवगुण । आपले अवयुण वाटती गुण । 
मोठें पाप करंटपण । चुकेना कीं ॥ ८॥ ढाळेंचि काम होतें सदा । जें 
जपल्यानें नव्हे सर्वदा । तेथें पीळपेंचाची आपदा । आडळेचिना ॥ ९॥ 
येकासी अभ्यासितां न ये । येकासी स्वभावेंचि ये । ऐसा भगवंताचा महिमा 


सार्थकी लावावे, कोठें तरो परित्रमण करीत असावें. फिरणेंही होत नाहीं व दुसऱ्याचे कांहींच सोसणे होत नाहीं मग 
विकल्पदुःखांत पडावे. हे सार॑आपणापाशींच आहे, आपल्या मनाशींच विचार करावा, अनुकूळ वाटेळ त्याप्रमाणे वागावें 
(२३-४० ), [द० १९, स० ७ ] 

सृष्टींत अनेक ळोक आहेत, त्यांच्या विविधतेचे कोतुक फिरल्याने चांगलें कळतें ; अनेक प्रकारचे विवेकी आढळतात. 
कित्येक लोक प्रपंचांत असून उदासीनवृत्तोने राहतात, व सुखदुख:प्रसगांनीं त्यांचे समाधान भंग पावत नाहीं, त्यांच्या 
बोलण्याचाळण्यांत नेमस्तपणा असतो ब त्यांचे बोलणें सवाना मानवते; तालज्ञान व रागज्ञान त्यांच्याठा्यी सहजच असतं ; 
त्यांचे न्यायनीतीचें लक्षण सहजच कळून येते. एखादा असा पराक्रमी ( गराजी ) पुरुष आढळतो कीं त्याठा 
सवे ळोक सर्वकाळ अनुकूळ असतात, प्राणिमात्रांना तो नित्य नवा प्रिय वाटतो. चुकून पुष्कळ गोष्टी दृष्टीस पडतात, 
एखादा उंचकोटीचा किंवा वजनदार ( भारी ) मनुष्य दृष्टीस पडतो व महंताचीं लक्षर्णे त्याच्या ठायी अनायासे सिद्ध 
असलेलीं दिसून येतात. असे कोक आढळतात कीं त्यांच्या ठिकाणीं विलक्षण गुणप्राहकता दिसून थेते, त्यांचे बोळणे चालणे 
सहज अनुभवसिद्ध असते. आपळे दोष गुणच आहेत असं वाटणे हा सवे दोषांत महादोष आहे. हा दोष ज्याचे अंगी आहे 
त्याचें पूर्वपाप व तज्जन्य दारिद्रय कधींच टळावयाचें नाहीं. एखाद्याचा प्रभावच ( ढाळ ) असा असतो कीं दुसज्याळा 
जपून जे काम सिद्ध करतां येत नाहीं तें तो सहज करून टाकतो व पीळरफॅच वगेरे आडमार्गात शिरण्याचे त्याला कारणच 
पडत नाहीं, एखाद्याला अभ्यास करून सायासाने येत नाहीं ते दुसऱ्याळा अमायासं येतें. अला भगवंताचा महिमा अतक्य 


५१२ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक १९ 


काय । केसा कळेना ॥ १० ॥ मोठीं राजकारणें चुकती । राजकारणी वेढा 
लागती । नाना चुकीची फजीती । चहूंकडे ॥ ११ ॥ याकारणें चुकों नये । 
म्हणिजे उदंड उपाय । अपायाचा उपाय । चुकतां होय ॥ १२॥ काय 
चुकलें ते कळेना । मनुष्याचे मनचि वळेना । खवळला अभिमान गळेना । 
दोहींकडे ॥ १३ ॥ अवघे फडचि नासती । लोकांचीं मनें भंगती । कोठें 
चुकते युक्ति । कांही कळेना ॥ १४ ॥ व्यापेंवीण आटोप केला । तो अवघा 
घसरतचि गेला । अकलेचा बंद नाहीं घातला । दुरीदष्टीनें ॥ १५ ॥ येखादे 
मनुष्य तें सिळें । त्याचें करणोचि बावळें । नाना विकल्पाचें जाळें । करून 
टाकी ॥ १६ ॥ तें आपणासी उकलेना । दुसऱ्यास कांहींच कळेना । नाचे 
विकल्पें कल्पना । ठाई ठाई ॥ १७ ॥ त्या गुस कल्पना कोणास कळाव्या । 
कोणें येऊन आटोपाव्या । ज्याच्या त्यानें कराव्या । बळकट बुद्धि ॥ १८॥ 
ज्यासी उपाधी आवरेना । तेणें उपाधी वाढवावीना । सावचित करूनियां 
मना । समाधानें असावे ॥ १९ ॥ धांवधांवो उपाधी वेष्टी । आपण की 
लोकही कष्टी । हे कामा नये गोष्टी । कुसमुसेची ॥ २०॥ लोक बहुत कष्टी 
जाला । आपणही अत्यंत त्रासला । व्यर्थचि केला गल्बला । कासयासी 
॥ २१॥ असो उपार्धीचें काम ऐसें । कांहीं बरें कांहीं काणोसें । सकळ समजोन 
ऐसें । वर्ततां बरें ॥ २२॥ लोकांपासी भावार्थ केंचा। आपण जगवाबा तयांचा । 
सेवट उपंढर कोणाचा । पडांचि नये ॥ २३ ॥ अंतरात्म्याकडे सकळ लागे 
निर्गुणी हें कांहींच नलगे । नाना प्रकारींचे दगे । चंचळामध्यें ॥ २४॥ शुद्ध 


आहे ( १-१० ). मोठमोठी राजकारणे वयुकतात, राजकारणांत डाव अंगावर येऊन (वेढा लागणें ) सुकीसुळे छोकांत छी: 
थू होते, म्हणून 'चुकूंच नये. 'चुकीसुळें उपायाचा अपाय होतो, अचूक राजकारण करितां आल्यास पुष्कळ नवीन मवीम 
उपाय सुचतात. कोठे 'चुक होते ते कळत नाईहीं, मनुष्याचे मन शुद्धीवर येत नाहीं, उभयपक्षी दुराभरह सुटत नाहीं. सभा 
मोडून जातात, ळोकांचीं मने बिथरतात व चूक क्रोठे होते याची युक्ति कांही ध्यानांत येत नाहीं. अंगीं कतृत्वश्वरिष़ ( ष्याप) 
नसून खटाटोप केछा कीं तो फसतच जातो, कांहीं दूरवर विचार करून त्याळा अकळेचा बंद ( नियमन ) घातळेका नसतो. 
एखादा मनुष्यच उत्साहशून्य ( शिळे ) असतो, तो सारीं कार्मे बावळटपणानॅच कार्रोो व संशयांचीं जाळी उभी करितो. 
तीं त्याचीं त्यालाच उकळतां येत नाहींत, दुसऱ्यास त्यांतळ कांहींच कळत नाहीं. त्याच्या मनांतल्या रुत्त कढ्मना कोणाला 
कळायच्या आहेत, कोणी त्यांना बंद घाळावा ? ज्याची त्यानेच बुद्धि च्ढ करून त्या भावरल्या पाहिजेत. ज्याला उपाधि 
आवरतां येत नाहीं त्याने उपाजे वाढवू नये, मन स्थिर करून समाधान राखून असावे. धांबाथांव करून उपालि वाढवून 
घ्यायच्या आणि आपल्याळा व दुसऱ्याळा शीण व्हायचा या मनःक्षोभाच्या गोष्टी उपयोगाच्या नाहींत. छोकांना कष्ट व 
स्वतःकाही कष्ट, मग या उपाधींची उठाठेव हवी कशाळा ? ( ११-२१ ). उपाधीर्चे कामच असं आहे को कांहीं काम सरळ 
व्हावे व कांही बाकडे ( काणोसं ) व्हावे. सवे समजूस वागावे हे चांगळे. ळोकांपार्थी भावार्थ कसचा ? आपणच तो उत्पत्न करून 
जगबला पाहिजे. शेवटों घोंटाळा ( उपंढर ) उडाळा न पाहिजे. सर्व कांहीं 'चंखळता अंतरात्म्याकडे लागते, सारे दगे फटके 


समास ९] सार्थ श्रीदासवोध ष्र 


विश्नांतीचें स्थळ । ते येक निर्मळ निश्चळ । तेर्थे विकारचि सकळ। निर्विकार होती 
॥ २५ ॥ उद्देग अवघे तुटोन जाती । मनासी वाटे विश्रांती ।- देसी दुर्लभ 
परत्रह्मस्थिती । विवेके सांभाळावी ॥ २६ ॥ आपणांस उपाधी मुळींच नाही । 
रुणानबंधें मिळाले सर्वही । आल्यागेल्याची क्षिती नाहीं । ऐसें जाठें पाहिजे 
॥ २७॥ जो उपाधीस कंटाळला । तो निवांत होऊन बेसला । आटोपेना 
तो गल्बला । कासयासी ॥ २८ ॥ कांही गल्बला कांहीं निवळ । ऐसा कंठीत 
जावा काळ । जेणॅकरितां विश्रांती वेळ । आपणासी फावे ॥ २९ ॥ उपाधी 
कांहीं राहत नाहीं । समाधानायेवढें थोर नाहीं । नरदेह प्राप्त होत नाहीं । 
क्षणक्षणा ॥ ३० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे उपाधीलक्षणनिरूपण- 
नाम समास अष्टम ॥८॥ 


॥ श्रीराम ॥ ज्ञानी आणी उदास । समुदायाचा हब्यास । तेणें अखंड 
सावकाठा । येकांत सेवावा ॥ १ ॥ जेर्थे तजवीजा कळती । अखंड चाळणा 
निघती । प्राणिमात्रांची स्थिती गती । कळों येतें ॥२॥ जरी हा चाळणाचि 
करीना । तरी कांहींच उमजेना । हिसेब्ञाडाचि काढीना । दिवाळखोर 
॥ ३॥ येक मिरासी साधिती । येक सीध्या 'गमाविती । न्यापकपणाची 
स्थिती । ऐसी आहे ॥ ९ ॥ जेणें जें जें मनी घरिलें । तें तें आधींच समजलें । 
कृत्रिम अवर्धेचे खुंटले । सहजचि येणें ॥ ५ ॥ 'अखंड राहतां सलगी 


त्याजकडे - निर्गुण ब्रह्माकडे कांहींच नाई. अद्वा हँ सर्वांच्या विआंतीचे स्थान आहे, तेथे विकारच निर्विकार होतात, ळय पावतात, 
मनाचे संताप तेर्थे राइत नाहींत, तेथें मनाला विश्रांति मिळते ही परब्रह्मस्थिति विवेकाने पूर्ण संभाळली पाहिजे. 
आपण मूळींच निरुपाधिक आहोंत, अरणानुबंधनारने सखेसोयरे सारे जमा होवात. म्हणून कोणी आळे काय व कोणी गेळे काय 
याची खंत वाटत नाहीं अशी खंबीरता पाहिजे. उपाधीचा ज्याला कंटाळा येतो त्यानें निवांत होऊन बसावे; जी उपाधी 
( गह्वळा ) आवरतां येत नाहीं ती पाहिजे कशाला ? कोंडी काळ गलबल्यांत व कांहीं काळ एकातांत असा आयुष्यक्रम 
ठेषावा, म्हणजे आपल्याला विश्रांतिकाळ सांपडतो. उपाधी कांहीं कोणावांचून अडून राहत नाहीं. आत्मसमाधानाएवढे थोर 
कांहींच नाहीं, तें नरदेहावांचून मिळत नाहीं व नरदेह कांहीं घटकेघटकेळा प्राप्त होत नाहीं ( २२-३० ). 
[ द० १९, स« ८ ] 


ज्ञानी असून उदास असे७ऊ आणि समुदायही वाढवाग्रचो होस असेल त्यानें स्वस्थ चितार्ने एकांतार्चे सेवन करावे, 
एकांतांत नाना उपाय ब युक्स्या सुचतात, अनेक प्रश्नांचे मनन चाळू. राहते ब प्राणिमात्रांच्या स्थिति ब गति ( चाळू 
प्ररिस्थिति व होणारी गति ) कळून येतात. ही चाळणा म्ह० विचारणा करणार नाहीं तर त्याळा कांडोंच कळायचे नाहीं ब 
हिशेब करून बाकी शून्य न करणाऱ्या दिवाळखोराप्रमार्णे त्याची स्थिति होईळ ( दिवाळखोर बाकी पूज्य न करितां कजे 
व ब्याज वाढूं देऊन गोत्यांत येतो तसा हा अनेक प्रश्नांचे उळगडे न करितां बसेळ तर अनेक संझमकुतकींचा कल्होळ 
याचे चित्तांत माजून यार्च समाधान सिद्ध राहणार नाहीं ). कोणी नवीन मिराशी ( जमिनीचे इक्क ) सिळविवात व 
कोणी असळेळे ( स्वि ) हक गमावून बसतात. उद्योग करणाऱ्यांत दोन्ही प्रकार दिसतात. दुसऱ्याचे मनांवळे विचार 
आधींच कळळे असळे म्हणजे कूत्रिम करून त्याळा आपल्याळा चकबितां येणार नाहीं, कृत्रिस ( खोटे मकार ) सहजच 

दा. ३२ 


५१४ सार्थ श्रीदासबोधे [ दशक १९. 


होते । अतिपरिचर्ये. अवज्ञा घडते । याकारणें विश्रांती. ते । घेतांच नये 
॥ ६ ॥ आळसे आळस केला । तरी मग कारभारचि बुडाला । अंतरहेत 
चुकत गेला । समुदायाचा ॥ ७ ॥ उदंड उपासनेची कामें । लावीत जावी 
नित्यनेमें । अवकाश केंचा कळृत्रिमे । करावयासी ॥ ८ ॥ चोर भांडारी 
करावा । घसरतांच सांभाळावा । गोवा मूर्खपणाचा काढावा । हळु हळू 
॥ ९॥ या अवघ्या पहिल्याच गोष्टी । प्राणी कोणी नव्हता कटी । राज- 
कारणें मंडळ वेष्टी । चहृंकडे ॥ १० ॥ नष्टासी नष्ट योजावे । वाचाळासी 
वाचाळ आणावे । आपणावरी विकल्पाचे गोवे । पडोच नेदी ॥ ११ ॥ 
कांटीनें कांटी झाडावी । झाडावी ते कळो नेदावी । कळकटेपणाची 
पदवी । असों न द्यावी ॥१९२॥ न कळतां करी कार्य जे तें । तें 
काम तत्काळचि होतें । गचगचेत पडतां तें । चमत्कारें नव्हे ॥ १३ ॥ 
ऐकोनी आवडी लागावी । देखोन बळकटचि व्हावी । सलगीनें आपली 
पदवी । सेवकामध्यें ॥ १४ ॥ कोणी येक काम करितां होतें । न करितां तें 
मागें पडते । याकारणें ढिठेंपण तें । असोचि नये ॥ १५॥ जो दुसऱ्यावरी 
विश्वासला । त्याचा कार्यभाग बुडाला । जो आपणचि कष्टत गेला । तोचि 
भला ॥ १६ ॥ अवघ्यास अवघें कळलें । तेव्हां तें रिते पडलें । याकारणें 
ऐसें घडलें । न पाहिले कीं ॥ १७ ॥ मुख्य सूत्र हाती घ्यावें । करणें ते 


खुंटतीळ - ळोकांच्या संगतींत निरंतर राहिल्याने सळगी वाढते व अतिपरिव्यासुळें अवशा होते, म्हणून एका स्थळीं 
विश्रांति घेत स्वस्थ राहू नये - परिभ्रमण करावे ( 9-६ ), आळसाने आळस बाढत जाऊन कामें होत नाहींत व 
समुदाय वाढविण्याचा मनांतळा हेतु तसाच राहून जातो, ( ससुदाय म्ह० सांप्रदायिक ळोक, शिष्य किंवा अनुयायी ). 
उपासनेची नित्यकर्म ळोकांच्या मार्गे लावून दिळीं म्हणजे कृत्रिमें ( कपटाचे उद्योग, ढोंगधत्तुरे ) करायळा त्यांना फुरसतच 
राहणार नाहीं. चोराच्या हावांत भांडारगृहाच्या किलया देऊन त्याळा भांडारी करावे, तो घसरळा तर त्याला संभाळावें व 
त्याच्या मनांतीळ मूखेपणाचे बिचार हळुहळू काढून टाकावे, या गोष्टो कांहीं नवोन आहेत असें नाहीं. कोणालाही दुःख न 
देतां सर्वांना राजकारणांत युक्तीने गोंवून घ्यावे, गुंतवावे - नष्टांवर देखरेख करण्यास नष्टांचोच योजना करावी, वाचाळांची 
तोंड बंद करण्यासाठीं त्यांना बाचाळच आणून भिडवांते व विकल्पांचे गुंते आपल्यावर येऊं न देता. आपण अलिप्त 
असावे. कांठ्याने कांटा काढावा, काढावा पण कळूं देऊं नये. कळकटेपणाची ( भांडखोरपणाची ) पदवी म्ह० भांडणास 
जागाच ठेवूं नये. न कळूं देतां काम करावें त॑ तात्काळ सिद्धीस जाते, तें सवांस आगाऊच कळलें तर त्यांत नवीनपणाची 
मोज राहत नाहीं ( ७-१६ ). परस्पर ऐकूनच आवड उत्पन्न व्हावी, प्रत्यक्ष आपल्या दर्शनाने ती आवड दृढतर व्हावी व 
संगत. वाढतां वाढतां यांच्या सेवकांत आपळा समावेश करून घेण्याची उत्सुकता वाटावी ( व याप्रमार्ण ससुदाय वाढबीत 
जावा ). कोणतेही काम केळें कीं होते, न करितां मार्गे पडतें ; म्हणून ढिळेपणा ( चाळढकळ, विरंगाई ) करूं नये. जो 
आपल्या कायीसाठीं दुसऱ्यावर अवलंबून राहतो त्याचें कार्य बिनसते, जो स्वतःच कष्ट करून कार्य तडीस नेतो तोच शहाणा 
सममावा. साऱ्यांना सारेंच कळलें तर ते कार्य न होतां पडून राहते, म्हणून अर्स करू नये ( ज्याच्याकडून जे काम करून 
न्यायचे तितकीच त्याळा माहिती द्यावी ). मुख्य सूत्र आपल्या हातीं ठेवूश, करणे ते दुसज्यांकडून करवून घ्यावें, अनेक ध्व 


संभास ९ ] सार्थ श्रीदासबोच ण्‌र५्‌ 


लोकांकरवीं करवार्वे । कितेक खलक उयगवावे । राजकारणामध्ये ॥ १८॥ 
बोलके पहिलवान कळकटे । तयांसींच घ्यावे झटे । दुर्जने राजकारण दाटे । 
ऐसें न करावें ॥ १९॥ आमण्य वर्मी सांपडावे । रगडन पीठचि करावें । 
करूनि मागुती सांवरावें । बुडवूं नये ॥ २० ॥ खळदुर्जनासी म्याठें । सज- 
कारण नाहीं राखिले । तेणें अवर्धे प्रगट जालें । बरें वाईट ॥ २१ ॥ समुदाव 
पाहिजे मोठा । तरी तनावा असाव्या बळकटा । मठ करुनी ताठा । धरू 
नये ॥ २२ ॥ दुर्जन प्राणी समजावे । परी ते प्रगट न करावे । सजनापरीस 
आळवावे । महत्व देउनी ॥ २३॥ जनामध्यें दुर्जन प्रगट । तरी मग 
अखंड खटखट । याकारणें ते वाट । बुझून टाकावी ॥ २९ ॥ गनीमाच्या 
देखतां फोजा । रणशूरांच्या फुर्फरिती भुजा । ऐसा पाहिजे कीं राजा । 
केपक्षी परमार्थी ॥ २५॥ तयास देखतां दुर्जन घाके र । बैसवी प्रचीतीचे 
तडाखे । बंड पाषांडाचे वाखे । सहजचि होती ॥ २६॥ हीं घूर्तपणाची कामें । 
की करावें नेमें । ढिलेपणाच्या संभ्रम । जाऊं नये ॥ २७.॥ कोठेंच 
पडेना दृष्टी । ठाई ठाई त्याच्या गोष्टी । वाग्विळासें सकळ सृष्टी । वेधिली तेणें 
॥ २८॥ हुब्यास हुंबा लावून द्यावा । टोणप्यास टोणपा आणावा । लोंदापुढें 
उभा करावा । दुसरा लोंद ॥ २९॥ घटासी आणावा घट । उद्धटासी पाहिजे उद्धट । 
खटनटासी खटनट । अगत्य करी ॥३०॥ जेशयास तेसा जेव्हां भेटे । 
तेव्हां मजालसी बरी थाटे । ड्तुके होतें परी धणी कोठें। दृष्टीस न पडे ॥ ३१॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुगिष्यसंवादे राजकारणनिरूपणनाम समास नवम ॥ ९ ॥ 
( खलक ) लोक राजकारणांत गोंवून घ्यावे ( उगवावे ), भांडखोरांत जे बोळके पुढारी असतीरछ त्याशींच दोन हात कराळे 
( अनुयायांच्या तोंडीं लागू नये ). दुजनांच्या योगानें राजकारण अडून पडेल अर्स करूं नये. प्रामकंटक किंवा कुटाळांतळे 
अग्रणी असतील त्यांना वमी पकडून त्यांचें रगडून पीठ करावे, पण ( याप्रमार्णे त्यांना निस्तेज केल्यावर ) पुन्हां गोड 
वाणीनें मिळवून घ्यावे, पार रसातळाळा नेऊन नष्टांश करूं नये. खळडदुर्जनांच्या भीतीनें राजकारण संभाळलें नाहीं तर 
बरेंवाहेट सवे बाहेर पढून सवं कार्यनाश होईल. ससुदाय मोठा करायचो होस अलेळ तर आक्रमशक्ति ( तणावा ) 
दांडगी असायळा पाहिजे, मठ करून ताठ्यांत राहु नये. दुर्जन प्राणो आळवावे पण प्रगट करूं नयेत, त्यांना खजमांसारखाच 
मोठेपणा देऊन प्रसक्न ठेवावे. कोकांत वुजेन प्रगट केळे कीं सर्वकाळ खटपट उभी राहिली म्हणून समजावें, म्हणून ती वाटच 
मोडून टाकावी ( १४-२४ ). शत्रूच्या फौजा पाहतांच रणवोरांचे बाहू स्फुरण पाजाबेत असा लोककेबारी व परमार्थी राजा 
असावा, त्याळा पाहतांच दुष्टांना धाक सुटावा, त्याच्या प्रतापाच्या तडाल्यांचा त्यांना अनुभव यावा; बंडपासां्डे पार मोहून 
जावींत. हीं धूतपणाचीं कामे आहेत. राजकारण निघारानें करावे, ढिळेपणाच्या डोळावर जञाऊं गये. तो सहसा लोकांच्या 
दृष्टीस पडत नाहीं पण त्याच्या गोष्टी घरोघर सांगतात, वाग्विलासारने तो जमगन बजेघून घेतो, हुब्याळा ( रडक्‍्याळा ) 
हुंबा लावून द्यावा, टोणय्यापुढें टोणपा आणावा. तसेंच छौंदास छौंद ( छवाड ), घटाळा घट ( दांडगा ), उदटाळा उदर, 
खटनटाळा स्टनट - तात्पर्य, जशास तसा भेटळा काँ सभेचा रंग मरतो. इतर्के परस्पर होत अस्ते, पण घणी मात्र कोटे 
दिसत नाहो (२५-६१). [द० १९, स० ९ | 


५११६ सार्थ श्रीदासबोध [ दक्चक १९ 


॥ श्रीराम ॥ जेथें अखंड नाना चाळणा । जेथें अखंड नाना घारणा । 
जेथें अखंड राजकारणा । मनासी आणिती ॥ १ ॥ सृष्टीमध्ये उत्तम गुण । 
तितुकें चाले निरूपण । निरूपणावीण क्षण । रिकामा नाहीं ॥ २॥ चर्चा 
आडांका प्रत्युत्तरे । कोण खोटें कोण खरें । नाना वक्‍्तृत्वे शासत्राधारें । नाना 
चर्चा ॥ ३ ॥ भक्तिमार्ग विशद कळे । उपासनामार्ग आकळे । ज्ञानविचार 
निवळे । अंतर्यामी ॥ ४९॥ वैराग्याची बहु आवडी । उदास वृत्तीची गोडी । 
उदंड उपाधी तरी सोडी । लागोंच नेदी ॥ ५ ॥ प्रबंधाचीं पाठांतर । उत्तरासी 
संगीत उत्तरें । नेमक बोलतां अंतरें । निववी सकळांचीं ॥ ६ ॥ आवडी 
ठागली बहु जना । तेथें कोणाचें कांही चाठेना । दळवट पडिला अनुमाना । 
येईल केसा ॥ ७ ॥ उपासना करूनियां पुढें । पुरवलें पाहिजे चहूंकडे । 
भूमंडळीं जिकडे तिकडे । जाणती तया ॥ ८ ॥ जाणती परी आढळेना । 
काय करितो तें कळेना । नाना देशींचे लोक नाना । येऊन जाती ॥९॥ 
तितुक्‍यांची अंतरे धरावी । विवेकें विचारें भरावी । कडोविकडीचीं 
विवरावीं । अंतःकरणें ॥ १० ॥ किती लोक तें कळेना । किती 
समुदाव आकळेना । सकळ लोक श्रवणमनना- । मध्यें घाली ॥ ११ ॥ 
फड समजाविसी करणें । गद्यपद्य सांगणें । परांतरासी राखणें । सर्वकाळ 
॥ १२ ॥ ऐसा ज्याचा दंडक नच भा पाहाणें विवेक । सावधोापुढें अविवेक । 
येईल केंचा ॥ १३ ॥ जितुकें कांहीं आपणासी ठावें । तितुर्के हळुहळु 
सिकवावें । शाहाणे करूनि सोडावे । बहुत जन ॥ १४ ॥ परोपरीं सिकवणें । 
आहेत त्यांें निरूपण चाळत आहे; निरूपणाश्विवाय एक क्षणही ब्या्थ जात नाहीं; नाना चर्चा, शंकासमाधार्ते, खऱ्या- 
खोठ्यांचे निणय शास्त्राधाराखह उत्तम वक्ते करीत आहेत; भक्ति, उपासना, ज्ञान, वैराग्य, उदालीनता, उपाधींत असून 
अळिस्तपणा इत्यादिकांचें सर्वाना सुलभरीत्या कळेळ असं विशद अनुभवसिद्ध विवरण होत आहे ; सुंदर काच्यांचीं पाठांतर, 
समर्पक उत्तरेंप्रत्युत्तरं, सवाची अंतरं निवतात अक्षी सशार्त ब्मवस्थित भाषण ऐकू येत आहेत, अशा महापुसर्षाची जनांजा एकदां 
आवड उत्पन्न झाळी कों त्यांच्यापुढे कोणाचे कांडी चाळत नाहीं ब त्याच्यामागे समुदाय ( दळवट ) 'बाळळा तरी त्याच्या 
अंतःस्वरूपाचे यथार्थ ज्ञान कोणाऊाही होत नाहीं ( १-७ ). उपासना पुढें करून म्ह० उपासना वाढविण्यासाठी तो सर्वत्र 
संचार करितो व म्हणून भूमंडळीं तो जाईळ तिकडे कोक त्याळा ओळखतात; ओळखतात पण त्याच्या अंतराचा त्यांना ठाव 
छागत माही, तो काय करितो हे. कळत नाहीं, नाना प्रांतींचे हजारो छोक त्याच्या भेटीस येऊन जातात. तितकयांना 
तो वेध कावतो, विवेकविच्ाराने त्यांची अंतःकरण मरितो, त्यांचीं अधवट धरसोडीचो मर्म विवरणाकडे वळवितो. त्याच्या 
ससुदाय केवढा मोठा आहे हें कळत नाहीं, मात्र सवोना तो श्रवणमननाच्या मागोळा छावतो. ( फड, ळोकससुदाय, सभा ) 
माना ळोक्रांना राद्यपद्य सांगून त्यांची मनें राखून ज्याच्या त्याच्यापरी समजूत पाडतो. अखंड विवेकाने चाळणे हाय त्याचा 


कडक ( वाराण्याची रीत ). त्या सवेसावध पुरुषापुढ॑ आवेवेक उभा कसा सहीक ? ( ८-१ ३ ). जितके कांहीं आपणास 
कळते तितके हळुहळू शिकवून छोकांना शाहणे करावे. परोपरीने दिकबार्ने, अडचणीच्या जागा समजून सांगाच्या, 


समास १० ] सार्थ श्रीदासबोध "५१७ 


आडशुका .सांगत जाणें । निवळ करुनी सोडणे -।..निप्स्हासी ॥ १५॥ 
होईल ते आपणं करावें । न होतां जनाकरवीं करवावे । भगवडूजन राहावे. । 
हा घर्म नव्हे ॥ १९ ॥ आपण करावें करवावे । आपण विवरावें विवरवावे । 
आपण धरावें धरवावें । भजनमार्गासी ॥ १७॥ जुन्या लोकांचा कंटाळा 
आला । तरी नूतन प्रांत पाहिजे धरिला । जितुर्के होईल तितुक्‍याला । 
आळस करूं नये ॥ १८ ॥ देहाचा अभ्यास बुडाला । म्हणिजे महंत 
बुडाला । लागवेगें नूतन लोकांला । साहें करावें ॥ १९ ॥ उपाधीत सांपा 
नये । उपाधीस कंटाळों नये । निसुगपण कामा नये । कोणीयेकविष्षी ॥ २०॥ 
काम नासणार नासते । आपण वेडें उगेंच पाहाते । आळसी हृदयशून्य 
तै । काय करूं जाणे ॥ २१ ॥ धकाधकीचा मामला । केसा घडे अशक्ताला । 
नाना बुद्धि शक्ताठा । म्हणोनी सिकवाव्या ॥ २२॥ व्याप होईल तों राहावें । 
व्याप राहातां उठोन जावें । आनंदरूप फिरावें । कोठें तऱ्ही ॥ २३ ॥ 
उपाधीपासुनी सुटला । तो निस्पृहपणें बळावला । जिकडे अनकूळ तिकडे 
चालिला । सावकास ॥ २४ ॥ कीति पाहातां सुख नाहीं । सुख पाहातां 
कीति नाहीं । केल्याविण कांहींच नाहीं । कोठें तरी ॥ २५॥ येरवीं काय 
राहातें । होणार तितुकें होऊन जातें । प्राणी मात्र अशक्त तं । पुढे आहे 
॥ २६ ॥ आधींच तकवा सोडिला । मध्येंच धिवसा सांडिला । तरी संसार 
हा सेवटला । केसा पावे ॥ २७॥ संसार मुळींच नासका । विवेकें करावा 


निस्पहांना निःसंदेह करून सोडावे. जे काम आपणाकडून होईळ तं आपण करावें न होईळ ते दुसऱ्याकडून करवार्दे, 
भरवदजन म्ह० भक्तिमागे अडून राहावे, हा घम नव्हे. अखंड भगवद्धजन 'याळवार्वे हाच प्राणिसात्रांचा घम आहे. 
भरावद्धनन आपण करावे व दुसऱ्यांकडून करवार्वे, आपण निरूपण सांग्रावें व इतरांना सांग्रायला लावावे, आपण 
व सवानी मिळून भक्तिमाग चालवावा. जुन्या लोकांचा कंटाळा आळा तर नवीन प्रांत काबोज करावा म्ह० तरुण पिढी 
हातीं 'थरावी ; कोठून तरो जाळस झाडून शक्‍य तितक्यांना शिकवून शहाणे करावे. भगवकमजनीं देह राबविण्याचा अभ्यास 
बुडाला का महंती संपळी म्हणून समजावे, झटपट नवोन छोक शाहणे करून सोडावे. उपाधि वाढवावी पण तींत सांपदू नये 
म्ह० अलिसपणा राखावा, उपाघीला कंटाळूं नये, निसुमपण म्ह? आळल कोणत्याच कामांत उपयोगी नाहीं ( १४-२० ), 
काम नासणारे नासत जाते आणि वेडा उगीच पाहात राहतो; आळझी व निरवसाही ( हृदयशून्य ) मनुष्याळा नासणारे कान 
करस सांबखून घ्यावे हे काय समजणार ? घकाधकीच्या प्रसंगांतून अशक्त कसचा निभावून जातो, म्हणून शर किंवा तयार 
होण्यासारखा मनुष्य पाहून त्याळा नाना युक्ति शिकवान्या, व्याप आटोप आपल्या हातून होईल तोंवर करावा, होइनासा 
झाल्यास निघून जावें ब कोठेतरो स्वानंदानें फिरावे. उपाघोपासून सुटळा कॉ त्याचा निस्रहपणा वाढतो व जिकडे अनुकूळ 
तिकडे जातो, कीर्ति पाहिजे तर देहसुख सोडळं पाहिजे ब देहसुसस पाहिज तर को्ति नाहो, कोठेही . केल्यावांचून कांहोंच 
होत नाहीं. कोणतेच काम कोणावांचूनही अडून राहत नाहो, होणार ते होऊन जातच असते, पण हा मात्र आपल्याकडे 
दुर्बळपण, नाकतेपण ओहून घेतो. आधींच हिंमत, उत्साह ( तकवा ) सोडला, मध्येच धेय ( घिबला ) सोडले तर चाळू 
संसाराचा गाडा शेवट सुक्‍्कामावर कसा जावा? संसार हा सुळींच फाटका आहे, तो विवेकाने नेटका करावा, नेटका केका 


ष्श्ट सार्थ श्रीदासबोध [ दशक १९ 


नेटका । नेटका करितां फिका । होत जातो ॥ २८ ॥ पेसा याचा जिनसाना । 
पाहातां कळों येतें मना । परंतु धीर सांडावाना । कोणीयेक ॥ २९ ॥ धीर 
सांडितां काय होतें. । अवघें सोसावे लागतें । नाना बुद्धि नाना मर्ते । 
ठाहाणा जाणे ॥ ३० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे विवेकलक्षण- 
निरूपणनाम समास ददाम ॥ १०॥ 





को तो फिका पडत जातो (हा संसारांदून सुटत जातो ). संसाराचा स्वभाव, प्रकार ( जिनसाना ) असा आहे. विवेकाने 
सर्वे कळून येते, पण कोणींही धीर सोडूं नये. घीर सोडला तरी फायदा काय ? सोसायरचे तें कांहीं टळत नाहीं. अनेक 
मर्ते व अनेक प्रकारच्या बुद्धि यांचे वमे शाहणा जाणतो ( २१-३० ). [द० १९, स० १०] 


१ 


॥ जय जय रघुवीर समथे ॥ 


॥सार्थ श्रीदासबोध॥ 





॥ पूर्णदशक विसावा ॥ 


॥ श्रीराम ॥ प्राणी व्यापक मन व्यापक । पृथ्वी आप तेज व्यापक । 
वायो आकाशा त्रिगुण व्यापक । अंतरात्मा मूळमाया ॥ १ ॥ निर्गुण न्रद् तें 
व्यापक । ऐसें अवर्धेच व्यापक । तरी हे सगट कीं कांहीं येक । भेद आहे 
॥ २॥ आत्मा आणि निरंजन । येणेंहि वाटतो अनुमान । आत्मा सगुण 
कीं निर्गुण । आणि निरंजन ॥ ३ ॥ श्रोता संदेहीं पडिला । तेणें संदेह 
वाढला । अनुमान धरून बेसला । कोण तो केसा ॥ ४ ॥ ऐका पहिली 
आशंका । अवघा गल्बला करूं नका । प्रगट करून विवेका । प्रत्ययो 
याहावा ॥ ५ ॥ शारीरपाडं सामर्थ्यपारडें । प्राणी व्याप करी निवाडे । परी 
याहातां मनायेवढें । चपळ नाहीं ॥ ६ ॥ चपळपण येकदेसी । पूर्ण व्यापकता 
नव्हे त्यासी । पाहातां प्रथ्वीच्या न्यापासी । सीमा आहे ॥ ७॥ तेसॅचि 
आप आणि तेज । अपूर्ण दिसती सहज । वायो चपळ समज । येकदेसी 
॥८॥ गगन आणि निरंजन । ते पूर्ण व्यापक सघन । कोणी एक 
अनुमान । तेथें असेचिना ॥ ९ ॥ त्रिगुण गुणक्षोभिणी माया । माईक जाईल 
विल्या । अपूण येकदेसी तया । पूर्ण व्यापकता न घडे ॥ १०॥ आत्मा आणि 
निरंजन । हे दोहीकडे नामाभिधान । अर्थान्वय समजोन । बोलणें करावें ॥ ११॥ 


प्रक्ष-- प्राणी व्यापक, मन व्यापक, तसेंच पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकादा हीं पंचभूतेंही व्यापक, त्रिगुण घ्यापक, 
अंतरात्मा ब मूळमाया व्यापक, आणि नियुण ब्रह्म तेंही ब्यापक- तरी हे सारे सारखेच कीं त्यांच्यांत कांही भेद आहे 
असा संशय मळा येतो. तसंच आत्म्याला निरंजन म्हणतात याबद्दळ संशय आहे. आत्मा सगुण आहे कीं निर्गुण आहे को 
निरंजन आहे याचाही निवाडा झाला पाहिजे (१-४), उष्तर-- प्रथम पहिल्या शंकेचे समाधान शांतपणे ऐका. विवेकाळा 
जायूत करून प्रत्ययाने पाहून घ्या. आपल्या झारीराच्या य सामधथ्यांच्या मानानें प्राणी मोठाळे व्याप उघडच करीत असलो 
पण विश्वार पाहतां मनाएवढा व्यापक कोणीच नाहीं. मन पळ आहे व एकदेशी आहे म्हणून पूर्णम्यापकता त्याला नाहीं, 
-तर्सेच पृथ्वी, आप, तेज व वायु हो चार भूर्ते अपूर्ण व एकदेशी आहेत, पूर्णन्यापक नव्हेत, आतां गररान आणि निरंजन 
'( निर्गुण नह्म ) हे दोघेही पूर्णब्यापक आहेत याविषयीं कांडी शंका नाहीं. त्रियुण, गुणसाया, मूळमाया यांना विळय आहे, होही 
आअपूणे व एकदेशी आहेत अर्थांत पूर्णेब्यापक नव्हेत. आत्मा ( जीवात्मा ) आणि निरंजन ( निर्गुण ) हीं नांबे दोहींकडे म्हणजे 
अंतरात्मा ( जीव ) व मूळमाया ( शिव ) यांना ळावण्यांत येतात. पण कोणत्या ठिकाणीं कोणत्या अर्थानें या नामांचा 


ष५२० सार्थ श्रीदासबोध [ दशक २० 


आत्मा मन अत्यंत चपळ । तरी हें व्यापक नव्हेचि केवळ । सुचित 
अंतःकरण निवळ । करून पाहावें ॥ १२ ॥ अंतराळी पाहातां पाताळी 
नाहीं । पाताळीं पाहातां अंतराळी नाहीं ।. पूर्णपणें वसत नाहीं । चहूंकडे 
॥ १३ ॥ पुढें पाहातां मार्गे नाहीं । मार्गे पाहातां पुढें नाहीं । वाम सव्य 
व्याप नाहीं । दशदिद्या ॥ १४ ॥ चहूंकडे निशयाणें मांडावी । येकसरीं केसी 
सिवावीं । याकारणें समजोन उगवी । प्रत्ययें आपणासी ॥ १५ ॥ सूर्य 
आला प्रतिबिंबला । हाही दृष्टांत न घडे वस्तुला । वस्तुरूप निगुणाला । 
म्हणिजेत आहे ॥ १६ ॥ घटाकाद मठाकादा । हाही दृष्टांत विरोष । तुळ 
जातां निर्गुणास । साम्यता येते ॥ १७॥ अजक्लांचा अंश्न आकाद । आणी 
आत्म्याचा अंश मानस । दोहींचा अनुभव प्रत्ययास । येथें घ्यावा ॥ १८ ॥ 
मगन आणी हें मन । केसीं होती समान । मननसीळ महाजन । सकळही 
जाणती ॥ १९ ॥ मन हें पुढें वावडे । मागे आवघेंचि रिते पडे । पूर्ण 
गगनास साम्यता घडे । कोण्या प्रकारें ॥ २० ॥ परब्रह्ही अचळ । आणी 
पर्वतासही म्हणती अचळ । दोनीहि येक केवळ । हें कैसें म्हणावें ॥ २१ ॥ 
क्नान अज्ञान विपरीत ज्ञान । तिनी केसी होती समान । याचा प्रत्ययो मनन । 
करून पाहावा ॥ २२ ॥ ज्ञान म्हणिजे जाणणें । अज्ञान म्हणिजे नेणणें । 


उपयोग केळा जातो हें संदर्भावरून भोळखलळें. पाहिजे ( ५-१ १ ). जीवात्मा म्ह० मन म्ह० अतिचपळ अर्थात पूर्णन्यापक. 
नव्हे, अंतःकरणी सूक्ष्मपणे हे पाहावे. त्याला आकाशांत. पाहावे तेव्हां त॑पाताळांत नसते ब पाताळांत पाहाचे तेव्हां 
आकाशांत नसते, मार्गे पाहार्वे तर पुढे नाहीं व पुढे पाहावे तर मागे नाडी, डावीकडे पाहावे तर उजवीकडे नाहीं व उजवीकडे 
पाहावें तर डावीकडे नाहीं, तें दशदिशा एकसमयावच्छेदेकरून नसतें य्हणून तें पूर्णन्यापक नाहीं. चहुंकडे निज्ाणें मांडली 
असतां सर्वे निज्याणांना एकदम शिवतां येत नाहीं. म्हणून प्रत्ययाने पाहार्वे म्हणजे आतमा किंवा मन सवंत्र सर्वकाळी 
नसल्यानें पूर्ण व्यापक नाहीं हेंच ठरतें ( ५२-१५ ). सूर्य उगवळा व जलाशयांत प्रतिबिंबळा पण प्रतिबिंब कांहीं सूर्य 
नव्हे, त्से निगुण अह्म मनबुद्धयादि उपाघोंसुळें जीवात्मा किंबा शिवात्मा या विशिष्ट नांवाला पात्र झाले तरी जीव (आत्मा ) 
किंबा शिव ( मूळमाया ) कांडी निगुण ब्रह्म होत नाहीं; तथापि सूर्याका उदयास्त आहेत व निर्गुण अह्म सदोदित पूर्ण आहे 
म्हणून सुयेदृष्टांतानेही निगुण ब्रह्माची पूर्णता व्यक्त करून दाखवितां येत नाहीं ( १६ ). सूर्यदृ्टांतापेक्षां आकाशदष्टांत 
कांहोंसा बरा दिसतो, आकाशाची व निगुंणाची कांहोशी साम्यता होते. घटाकाश्याप्रमा्णे देहपरिमित जीवात्मा व 
मठाकाशाप्रमार्णे बरह्मांडपरिमित शिवात्मा आहेत अर्से कल्पिळे तरी घटमठ आळे व॒गेळे तरी आकाश व्यापकच आहे, 
त्याप्रमाणे जोवशिवांच्या कल्पना टाकून नियुणबह्माचा विचार होऊं शकतो, ब्रह्मांचा अंश. आकाढा व आकाशाचा 
( शिवात्म्याचा ) अंश मन ( जीवात्मा ). मनापेक्षां आकाश किती पटीने व्यापक आहे हे पाहावे व असेच पुढें जाऊन 
पाहार्वि म्हणजे आकाशापेक्षां नियुणही अनेत पटीनें व्यापक आहे हे कळते. मन आकाशाची बरोबरी करूं शकत नाहीं. 
मग ते निर्गुणाची कशी करीळ ? ( मनाला वडील आकाश, आकाझ्ाळा वडील ब्रह्म, श्रझ्माळा मात्र बडीळ कोणी नाहीं. ) 
मन पुढें गे कीं मागे रिते पडतें ( मागचे त्याळा 'घरवत नाहीं ), अस आका्यारचे नाहीं. आकाश मागे पुढे असतें व 
म्हणून मनाहून व्यापक आहे. अह्याळा अचळ म्हणतात व पवताळाही अचळ म्हणतात, पण कसे म्हटलें म्हणून पवत कांहीं 
ब्रह्माची बरोबरी करूं झकत नाहीं ( तसं निरंजन हॅ पद जीवश्विवांना लावर्ळे तरी जीवशिव निर्युण ब्रह्माची बरोबरी करूं 
शकत नाहींत ). शान, अशान आणि विपरीत छान या तिहींतही ' ज्ञान ' झब्द आल्याने कांही तिहींची साम्यता होत 





समास २] सार्थ श्रीदासबोध षश्१ 


विपरीत ज्ञान म्हणिजे देखणें । येकार्चे येक ॥ २३ ॥ जाणणे नेणणें वेगळें 
केलें । ढोबळे पंचभूतिक उरलें । विपरीत त्वान समजलें । पाहिजे जीवी 
॥ २४ ॥ द्रष्टा साक्षी अंतरात्मा । जीवात्माचि होय शिवात्मा । पुढें शिवात्मा 
तोचि जिवात्मा । जन्म घेतो ॥२५॥ आतमत्वी जन्ममरण लागे । आमत्वी 
जन्ममरण न भंगे । संभवामि युगे युगे । ऐसें हें वचन ॥ २६ ॥ जीव येकदेसी 
नर । विचारें जाला विश्वंभर । विश्वंभरास संसार । चुकेना कीं ॥ २७॥ 
ज्ञान आणि अशन्ञान । वृत्तिरूपे हें समान । निवृत्तिरूपें विज्ञान । जालें 
पाहिजे ॥ २८ ॥ ज्ञाने येवढे जह्मांड केलें । ज्ञानें येवढे वाढविले । 
नांना विकारांचे वळलें । तें हें त्ञान ॥ २९ ॥ आठवे देह नह्मांडीचें । तें हे 
ज्ञान साचें । विक्ञानरूप विदेहार्चे । पद पाहिजे ॥ ३० ॥ इति श्रीदासबोधे 
गुरुशिष्यसंवादे पूर्णापूर्णानिरूपणनाम समास प्रथम ॥ १ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ मूळमाया नस्तां चंचळ । निर्गुण ब्रह्म ते निश्चळ । जेसें 
गगन अंतराळ । चहृंकडे ॥ १ ॥ दृष्य आलें आणि गेलें । परी तें परजद्य 
संचले । जेसें गगन कोंदाटलें । चहूंकडे ॥ २ ॥ जिकडे पाहार्वे तिकडे 
अपार । कोणेकडे नाहीं पार । येकजिनसी स्वतंत्र । दुसरें नाही ॥३॥ 
ब्रह्मांडावरुतें बेसावें । अवकाश भकास अवलोकारवे । तेथें चंचळ न्यापकाच्या 
नांवें । शून्याकार ॥ ४ ॥ दृश्य विवेकें काढिले । मग परजद्य कोंदाटलें । 


नाहीं, ज्ञान म्ह० जाणणे, अज्ञान म्ह० नेणणं व विपरीत ज्ञान म्ह० एक असून एक पाहाणें ( अह्म सत्य हें जाणणे हे ज्ञान, 
हे न जाणणे हें अज्ञान व ब्रह्म सत्य असून ते न जाणतां जग सत्य आहे असे समजणे हें विपरीत ज्ञान ). शान व अज्ञान 
यांचा विचार सोडून स्थूळ ( ढोबळें ) पंचभोतिक पसारा दिसतो हा सत्य मानणें हें विपरीत ज्ञान. द्रष्टा, साक्षी व अंतरात्मा 
असा जीवात्मा हाच ( ज्ञानाने ) शिवात्मा होतो व शिवाव्मा तोच जन्म घेऊन जोवाव्मा होतो. आत्मा जन्मसरणवान 
आहे, जन्ममरणापासून सुटत नाहीं म्हणूनच “ संभवामि युगे युगे * असं श्रिवात्म्याच्या भूमिकेचे बोळणे भगवान बोलळे 
आहेत. जीव हा बोळून चालून उघड उघड एकदेशी ( पिंडोपाधि ) आहे तो विचाराने विश्वंभर ( शिव ) होतो पण, विश्र- 
भरानाही संसार सुटत नाहों. अज्ञान हो डृत्ति आहे तशोच ज्ञान होहो दरृसोच आहे, वृत्तिरूपार्न दोन्ही सारख्याच 
आहित - म्हणून निदृत्तिरूपाने शञानार्चे विज्ञान झालं पाहिजे ( जोवाची (पेडोपाचि व शिवाची अह्मांडोपाधि या दोन्ही उपाथि 
जीवाळा व शिवाळाही संसारांत फिरवितात, दोन्ही उपाधि सुटल्या कीं निरंजन निगुंणपद सिद्ध आहे ). ज्ञान हें वस्तुतः 
अज्ञानच आहे, हें सविकार आहे. पिंडाचे चार देह तसेच ब्रह्मांडाचे चार देह, दोन्ही समान असल्यासुळे ज्ञान म्ह« मूळमाया - 
त्यापासून हॅ ब्रह्मांड झाळें आहे. त्यानेच हें वाढविळं आहे, तात्पर्य, ज्ञान हे नाना विकारमय आहे. अह्यांडींचा आठवा देह 
मूळमाया तेंच जान. त्या ज्ञानाचे विज्ञान झालें पाहिजे म्हणजे निरंजनपदप्नाप्षि होते ( १७-३० ). [ द« २०, स« 9 ] 


चंचळ मूळमाया नसती तर आकाशाप्रमाणें निगुण अहाच संवंत्र संचर्छे असते. इश्य आर्के आणि गेळे तरीही 
गगनास्गरखे परमह्म चहुकडे संचर्ळे आहे. पाहावे तिकडे अपार, एकजिनसी ब्रह्मच संचळे आहे. ब्रह्मांडाच्या पळीकडे जाऊन 
पाहार्वे व तें नाहीं अशी कल्पना करून पाहावें म्हणजे चंचळ ञ्यापक 'मूळमाया आढळणार नाहीं. इश्य विवेकाने वूर सारून 


५२२ सार्थ भ्रीदासबोच [ ददवाक २० 


कोणासीच अनुमानठें । नाहीं कदा ॥ ५ ॥ .अघोर्ध पाहतां चहूंकडे । 
निर्गुण जह्म जिकडे तिकडे । मन घांवेल कोणेकडे । अंत पाहावया 
॥ ६ ॥ हृश्य चळे बह्म चळेना । दृश्य कळे जह्च कळेना । दृश्य आकळे 
न्य आकळेना । कल्पनेसी ॥ ७ ॥ कल्पना म्हणिजे कांहींच नाहीं । जह्म 
दाटले ठाईचा ठाई । वाक्‍्यार्थ विवरत जाई । म्हणिजे बरें ॥८॥ 
परजह्यायेवढें थोर नाहीं । श्रवणापरतें साधन नाहीं । कळल्यावीण कांशंच 
नाहीं । समाधान ॥ ९॥ पिपीलिकामार्गे हळु हळु घडे । विहंगमें फळासी गांठी 
पडे । साधक मननी पवाडे । म्हणिजे बरें ॥ १० ॥ परबह्मासारिखें दुसरें । 
कांहीच नाहीं खरें । निंदा आणी स्तुतिउत्तरें । परञ्रक्ली नाहीं ॥ ११ ॥ ऐसें 
परजह्य येकजिनसी । कांहींच तुळेना तयासी । महानुभाव पुण्यरासी । तेथें 
पवाडती ॥ १२ ॥ चंचळें होते दुःखप्रापी । निश्वळायेवढी नाहीं विश्रांती । 
निश्चळ प्रत्यय पाहती । महानुभाव ॥ १३ ॥ मुळापासून सेवटवरी । 
विचारणा केलीच करी । प्रत्ययाचा निश्चयो अंतरीं । तयासीच फावे ॥ १९॥ 
कल्पनेचि सृष्टी जाली । त्रिविध प्रकारें भासली । तीक्ष्ण बुद्धीनें आणिली । 
पाहिजे मना ॥ १५ ॥ मुळमायेपासून त्रिगुण । अवघें येकदेसी लक्षण । 
पांचाभूतांचा ढोबळा गुण । दिसत आहे ॥ १६ ॥ पृर्थ्वींपासून 
चारी खाणी । चत्वार वेगळाली करणी । सकळ सृष्टीची चाली येथुनी । 
पुढें नाहीं ॥ १७ ॥ सृष्टीचे त्रिविध लक्षण । विशद करूं निरूपण । श्रोतीं 
सुचित अंतःकरण । केलें पाहिजे ॥ १८ ॥ मूळमाया जाणिवेची । मुळीं 


पाहावे म्हणजे परब्रह्मच कोंदाटलेळें आहे, त्याचा पुरा पत्ता कोणासच ळागला नाहीं. अध आणि उध्वे म्ह० मूळमायेपासून 
खालीं व मूळमायेच्या पलीकडे सवत्र निगुंण अह्मच कोंदाटर्छे आहे, त्याचा अंत चंचळ मन काय लावील ? इड्य 'चळले, 
कळतें, कल्पिता येते ( आकळते ) व ब्रह्म वळत नाहीं, कळत नाहीं, कल्पनाच तेथें पोंचत नाहीं. कल्पना म्हणजे शून्य व 
ग्रह्म तर एकमेव असून आहे, महावाक्यारचे विवरण करावें म्हणजे बरं ( १-८ ). परत्रह्माएबरढ थोर काहीच नाहीं, शरवणा- 
परते दुसरं श्रेष्ठ साधन नाहीं व कळल्यावांचून समाधान नाहीं. पिपीलिकामार्गाने ग्ह० मुंगीच्या पावळानें, कम-ज्ञान-उपा- 
सनाविक्रमानं हळु हळु अहापद गांठतां येते, पण विहंगममागोने म्ह० पक्ष्यासारखी एकदम उडी मारल्याने तें त्वरित हस्तरात 
होतें. साधकाने मननमभ असावें हें यर. परत्रह्मासारखं दुसरं कांहींच नाहीं, तेथे स्तुति व निंदा दोन्ही पोचत नाहींत, असें 
तें एकजिनसी व अतुल आहे, पुण्यात्मे महापुरुष तेथेच पावतात. चंचळाच्या संगतीने, निव्वळाच्या - नि:संगाच्या - संगतीने 
सुख होतं, महानुभाव प्रत्यक्ष ते भोगतातच. मूळमायपासून शेवट देहापर्यंत विचार करून सर्व चंचळाचा त्याग करून ते 
अंतरी स्वानुभवसुखाचा निश्चय करून निश्वळीं राहतात ( ९-१४ ). सारी सृष्टि कल्पनेश्ची आहे ( व ब्रह्म निर्विकल्प आहे ) 
व ही तीन प्रकारांनी भासते. याचा सूक्ष्म विचार करून पाहावा. ( श्री ) मूळमायेपासून गुणसायेपर्यंत म्ह० त्रिगुणापर्यंत, 
(२ ) त्रियुणापासून तों एथ्वीपर्यत, ( म ) एथ्बीपासून तों चारखाणी - 'चारवाणीपर्यंत. पंहिल्यांत एकदेशी कक्षण, दुख्यांत 
स्थूळ पंचभूते ब तिसऱ्या प्रकारांत नाना जीवजंतु निमाण होऊन सह्चिरचना पूर्ण झाळी आहे ( १५-१८ ). जाणीवरूप 


समास ३] सार्थ श्रीदासबोध ५२३ 


सूक्ष्म कल्पनेची । जेसी स्थिती परे वाचेची । तद्रपाचि ते ॥ १९॥ अश्या 
प्रकृतीचे मूळ । ते हे मूळमायाच केवळ । सूक्ष्मरूप बीज सकळ । मूळीच 
आहे ॥ २० ॥ जड पदार्थ चेतविते ते । म्हणोनी चेतन्य बोलिजेतें । 
सूक्ष्मरूपें संकेतें । समजोन घ्यावी ॥ २१ ॥ प्रक्ृतिपुरुषाचा. विचार । 
अर्धनारीनटेश्वर । अष्टधाप्रकृतीचा विचार । सकळ कांहीं ॥ २२॥ सुप्त 
त्रिगुणाचें गूढत्व । म्हणोनी संकेत महत्तत्व । गुप्तरूपें शुद्धसत्व । ते्थाचे 
वसे ॥ २३ ॥ जेथून गुण प्रगटती । तीस गुणक्षोभिणी म्हणती । त्रिगुणांची 
रूपें समजती । धन्य ते साधु ॥ २४९ ॥ गुप्तरूपें गुणसोम्य । म्हणोनी 
बोलिजे गुणसाम्य । सूक्ष्म संकेत अगम्य । बहुतांस केंचा ॥ २५ ॥ 
मूळमायपासून त्रिगुण । चंचळ येकदेसी लक्षण । प्रत्यय पाहातां खूण । अंतरीं 
येते ॥ २९॥ पुढें पंचभूतांचीं बंडे । वाढलीं विशाळें उदंडें । सप्तद्रीपें नवखंडे । 
वसुंधरा हे ॥ २७ ॥ त्रिगुणापासून प्रथ्वीवरी । दुसऱ्या जिनसान्याची परी । 
दोनी जिनस याउपरी । तिसरा ऐका ॥ २८ ॥ पृथ्वी नाना जिनसाचें बीज । 
अंडज जारज स्वेदज उद्डिज । चारी खाणी चारी वाणी सहज । निर्माण 
जाल्या ॥ २९ ॥ खाणी वाणी होती जाती । परंतु तेसीच आहे जगती । 
शऐेसे होती आणि जाती । उदंड प्राणी ॥ ३० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुगिष्य- 
संवादे सृ्ित्रिविधलक्षणनिरूपणनाम समास द्वितीय ॥ २॥ 


॥ श्रीराम ॥ मूळींहून सेवटवरी । विस्तार बोलिला नानापरी । पुन्हा विवरत 
विरत माघारी । वृत्ति न्यावी ॥ १ ॥ चारी वाणी चारी खाणी । चोऱ्यांसी लक्ष 


मूळमाया म्ह० जो ' एकोहं बहुः स्याम्‌ ' हा ब्रह्माच्या ठिकाणी आदिसंकल्प किंवा प्रथमस्फूर्ति झाली ती - नाभिस्थानीं 
परावाचेचे जसें प्रथमस्फुरण होतें तशी ब्रह्मी मूळमाया प्रथम स्फुरली - दोन्ही एकरूप. मूळमाया हें अष्टधा प्रकृतीचे 
मूळ होय, त्रिगुण व पंचभूर्ते प्रथम सूक्ष्मरूपाने तेथेंच झाळीं. मूळमाया जडांस चेतविते म्हणून तिळा चैतन्य म्हणतात, 
तिर्चे सृक्ष्मरूप समजण्यासाठी अनेक नांबांचे संकेत केळे आहेत ते सर्व समजून घ्यावे. तोच अघेनारीनटेश्वर होय. त्रिगुण 
गुसपणाने तींत म्ह० मूळमार्येत असतात म्हणून तिळा महत्त्व म्हणतात. झुद्धसस्व हे तिर्चेच नामरूप. तेथून क्षोभ पावून 
गुणमाया निघते. त्रियुणांचीं यथाथे स्वख्पं जाणतात ले साधु धन्य होत. गुत्तरूपानें त्रियुण आपल्या सोम्य ( सूक्ष्म ) रूपांत 
तेथे असतात म्हणून तिळा युणसाम्य म्हणतात, नांवांचे हे विविध सूक्ष्म संकेत बहुतांस समजणे कठीण. मूळमायेपासून 
त्रियुण सूक्ष्मरूपाने होतात, तेथे ते चंचळ एकदेशी असतात, हें प्रत्ययानें पाहून घ्यावें ( १९-२६ ). त्रियुणापासून पएथ्वी- 
पयंत सृष्टीचा दुसरा प्रकार होतो. येथे पंचभूतांचो बेडे वाढून पंचभूते स्थूळ दर्शत आलीं व अनंत अह्ांडे, सत्त्टीपे ब 
नवखंड पथ्वी निमोण झाळी ( २७ ). प॒ध्वीपासून अनंत प्राणी - अंडज, जारज, स्वेदज, उद्निज - व परा, पश्यम्ती, मध्यमा, 
वेखरी - याप्रमाणे चार खाणी व 'चार वाणी निर्माण झाल्या. खाणीवाणी होतात जातात पण जगती ( एथ्वी ) आहे तशीच 
आहे. हिच्यावर अनंत प्राणी होतात ब जातात ( २८-३० ). [ द० २०, ख० २] 

सूळमायेपासून शेबटपर्यंत सष्टिविस्तार तीन प्रकारांनी कसा झाला हे सांगितळें; त्याचा विज्यार करीत छीम होत 
'डोत वृत्ति सूळमायेपर्यंत माधारीं न्यावी. खार खाणी, चार दाणी, चोऱ्यांशी ढक्ष जीव्योनि, नाना प्रकारचे प्राणी, 


५२४ सार्थ श्रीदासबोध [दरक २० 
डड डड ताडााडाडाडाडाडााड्याकामाभागाड्याकााामकाडाडाडाडाडाडाडामडायाडाडाडयवयाडमवनामडडावायाडमडा हह 


जीवयोनी । नाना प्रकारींचे प्राणी । जन्मास येती ॥ २॥ अवघे होती 
पृथ्वीपासुनी । प्ृरथ्वीमध्ये जाती नासोनी । अनेक येती जाती परी अवनी । 
तेसीच आहे. ॥ ३॥ ऐसें हें सॅब्याकडिल खांड । दुसरें भूतांचे ' बंड । 
तिसरें नामाभिधानें उदंड । सुक्ष्मरूपे ॥ ४ ॥ स्थूळ अवघें सांडून दयावे । 
सूक्ष्मरूपे वोळखावे । गुणापासून पहिलेच पाहावे । सूक्ष्मद्टी ॥५॥ 
गुणाची रूपें जाणीव नेणीव । पहिलाच पाहावा अभिप्राव । सूक्ष्मदृष्टी लाघव । 
येथून पुढे ॥ ९॥ शुद्ध नेणीव तमोगुण । शुद्ध जाणीव सत्वगुण । जाणीवनेणीव 
रजोगुण । मिश्रित चालिला ॥ ७ ॥ त्रिगुणाचीं रूपें ऐसीं । कळो 
लागलीं अपेसीं । गुणापुढील कर्दमासी । गुणक्षोभिणी बोलिजे ॥८॥ 
रज तम आणि सत्व । तिहींचें जेथें ग्रढत्व । तें जाणिजे महत्तत्व । कर्दमरूप 
॥ ९ ॥ प्रकृतिपुरुष शिवठाक्ती । अर्धनारीनटेश्वर म्हणती । परी याची 
स्वरूपस्थिती । कर्दमरूप ॥ १० ॥ सुूक्ष्मरूपे गुणसौम्य । त्यास बोलिजे 
गुणसाम्य । तैसेचि चैतन्य अगम्य । सूक्ष्मसरूपी ॥ ११ ॥ बहुजिनसी मूळ- 
माया । महाकारण जह्यांडींची काया । ऐसिया सूक्ष्म अन्वया । पाहिलेंचि 
पाहावें ॥ १२॥ चारी खाणीं पंचभूर्ते । चोदा सूक्ष्म संकेतें । काय पाहाणें 
तें येथें । शोधून पाहावें ॥ १३ ॥ आहाच पाहातां कळेना । गरज केल्यां 
समजेना । नाना प्रकारीं जनाच्या मना । संदेह पडती ॥ १९ ॥ चौदा 
पांच येकोणीस । येकोणीस चारी तेवीस । यामध्यें मूळ चतुर्दश । पाहिलेंचि 
पाहावें ॥ १५॥ जो विवरोन समजला । तेथें संदेह नाहीं उरला । समजल्या- 
वीण जो गल्बला । तो निरर्थक ॥ १६ ॥ सकळ सृष्टीचे बीज । मूळ- 


जन्मास येतात. सारे एथ्वोपासून जन्म पावतात व एथ्वीतस्वांतच लोन होतात, अनेक येतात जातात पण पृथ्वी 
आहे तशीच आहे. अला हा शेंड्याकडचा तिसरा भाग आहे. दुसरा भाग पंचभूतांचा व पहिका मूळमायेपासून 
त्रियुणापर्यंतचा सूक्ष्म भाग - याळा नांवे बहुत आहेत. स्थूळ सोडून सूक्ष्म ओळखावे, गुणांपासून मागें सूक्ष्म 
मूळमायेपर्यंत पाहात जावे. जाणीव व नेणीव हों गुणांची रूपे होत, त्यांचा बिचार पाहावा. सूद्षमदृष्टीच पाहणें 
तर यापुढेंच आहे. शुद्ध नेणीव तो तमोगुण, झुदध जाणोव तो सत्त्वगुण व जाणोवनेणोवमित्रित तो रजोगुण. 
त्रिगुणांचॉ रूपं हीं आपोआप कळूं ळागतात. गुणांच्या पुढें जो कर्दम म्ह० चिखळ, मिश्रण आहे त्याला गुणमाया म्हणतात. 
त्रियुणांखे अत्यंत गूढपण त्याला मह्त्व, प्रकूतिपुरुष, शिवशक्ति, मूळमाया, अघंनारीनटेश्वर म्हणतात, पण हे 
महत्त्व ऊर्फ मूळमाया कदेमरूप आहे. तेंच गुणखाम्य, चैतन्य होय. मूळमाया ही बहुजिनसी आहे. ब्रह्मांडाचे जे 
चार देह त्यांतळा चौथा देह जो महाकारण तोच मूळमाया होय. चार खाणी, पंचभूर्ते, व मूळमायेचीं चौदा नांवे 
( म्हणजे स्ष्टीचे तीनही प्रकार ) सवे सूद्धसरूपाने त्या कदेमरूप सूळमार्येतच शोधुन पाहावे, वरवर पाहतां हे कळत नाहीं 
व अशानास्तव अनेक जीव येथें संज्र्‍यांत पडतात. मूळमायेची चोदा नांवें, पांच महाभूर्त मिळून एकोणीस व चार खाणी मिळून 
तेवीस यांत मूळमायेच्या १४ नांवांचा विचार करावा. जो विवखून पाहोळ तो निःसंदेह होईळ, न समजता केळेळी बडबड 


समास ३] सार्थ श्रीदासबोष ५२५ 


मार्वेत असे सहज । अवर्धे समजतां सज । परमाथ होतो ॥ १७ ॥ 
समजलें माणुस वावळेना । निश्चई अनुमान धरीना । सावळगोंदा करीना । 
परमार्थ कदा ॥ १८ ॥ शब्दातीत बोलतां आलें । त्यास वाच्यांश बोलिलें । 
शुद्ध लक्ष्यांह लक्षिळें । पाहिजे विवेके ॥ १९ ॥ पूर्वपक्ष म्हणिजे माया । 
सिद्धांते जाय विल्या । माया नस्तां मग तया । काय म्हणावें ॥ २० ॥ 
अन्वय आणी व्यतिरेक । हा पूर्वपक्षाचा विवेक । सिद्धांत म्हणिजे भुद्ध 
येक । दुसरें नाहीं ॥ २१ ॥ अधोमुखें भेद वाढतो । ऊध्वेमुखें भेद तुटतो । 
निःसंगपणें निर्गुणी तो । महायोगी ॥ २२ ॥ माया मिथ्या ऐसी कळली । 
तरी मग भीड कां लागली । मायेचे भिडेनें घसरली । स्वरूपस्थिती ॥२२॥ 
लटके मायेनें दपटारवे । सत्य परत्रह्म सांडावे । मुख्य निश्चर्ये हिंडावे । 
कासयासी ॥ २४ ॥ पृथ्वीमध्यें बहुत जन । त्यांमध्यें असती सजन । परी 
साधूस जाणतो कोण । साधुवेगळा ॥ २५ ॥ म्हणोनी संसार सांडावा । मग 
साधूचा शोध घ्यावा । फिरफिरों ठाई पाडावा । साधुजन ॥ २९॥ उदंड हुडकावे 
संत । सांपडे प्रचीतीचा महंत । नका स्वहित । होणार नाहीं ॥ २७॥ 
प्रपंच अथवा परमार्थ । प्रचीतीविण अवघें व्यर्थ । प्रत्ययज्ञानी तो समर्थ । 
सकळांमध्यें ॥ २८ ॥ रात्रंदिवस पाहावा अर्थ । अर्थ पाहेल तो समर्थ | 
परलोकींचा निजस्वार्थ शकीन तेथॉचे घडे ॥ २९ ॥ म्हणोनी पाहिठेंच पाहावें । 
आणि शोधिलेंचि शोधावें । भाभी अवघें कळतां स्वभावें । संदेह तुटती ॥ ३० ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सृक्ष्मनामाभिधाननाम समास तृतीय ॥३॥ 
व्यर्थ होय. सकळ सृष्टी बीज मूळमार्येत आहे, ते सवे यथाथ समजणे म्हणजेच परमार्थ होय ( १-१७ ). ज्याळा नीट 
समजे तो भअरमांत पडत नाहीं, ज्याचा निश्चय झाळा आहे तो संशभ धरीत नाहीं, परमार्थात कधी सांवळागोंधळ करीत 
नाहीं. निःशब्द बह्म शब्दांत सांगतां आळे कीं त्याळा वाच्यांश म्हणतात; छुद्ध लक्ष्यांझ जो आहे तो वाच्यांद्याचा त्यारा 
करून विजेकार्नेच ळक्षिका पाहिजे. पूर्वपक्ष म्हणजे माया, तिचे खंडण किंबा निरसन सिद्धांत ( ब्रह्म ) करितो, माया 
निरसळी म्हणजे जे उरते त्याळा काय नांव यावे. अन्वय आणि य्यतिरेक हा पूर्चपक्षांतळाच विचार आहे. सिद्धांत म्हणजे 
५ एक म्रह्म आहे, त्याघांचून दुसरं कांहीं नाहीं ' हा होय. अधोसुखाने म्ह० मायेकडे पाहिल्याने ह्ैत वाढतं, उभध्वसुखार्ने 
म्ह० प्रझ्माकडे पाहिल्याने भेद संपतो, सवंसंग सोडून निर्गुणीं आराम पावळा तो महायोगी जाणावा. माया मिथ्या आहे ह 
कळल्यावर मायेची भीड ( पर्वा ) कसची ? मार्येची भीड घरलळी कीं स्वरूपस्थिति सुटळी. मिथ्या मायेने भेडसवाबे ब 
सत्य परमह्म सांडावे आणि सत्य परब्रह्माचा निश्चय झाल्यावर पएथ्वीतळावर मायिक पदाथौच्या मागे हिंडाब हे केवढं नवबळ 
होय ! ( १८-२४ ) पृथ्वीवर अनेक जन आहेत त्यांतच सज्जन आहेत, पण सज्ञनांस स्ह० साधूंस साधूंवांसूम कोण 
ओळखतो ? म्हणून संसार सोडून मरा साधु शोधावे, फिरूनफिरून साधु अंडाजे. पुष्कळ साधुजन पाहिळे त्यांतच एखादा 
स्वासुभवी महंत आढळतो, आणि प्रचोतीबांचून आत्महित कधींही होत नाहीं. प्रपंचांत पाहा, परमार्थात पाहा, 
श्रचोतीबांचून व्यर्थ आहे, प्रत्ययज्ञानी म्ह० स्वानुभवी पुरुष तो सवात श्रेष्ठ होय. अहनिश असार टाकून अर्थ पाहावा. 


अथे पाहीक तो समर्थ होय, परळोकींचे खर स्वहित त्यांतच्य आहे. म्हणून पुनः पुन्हां अवळोकन करावें, पुनः पुन्हां 
विचार करावा, यथार्थ योध झाळा कीं निःसंदेहता बाणते ( ९५-३० ). [ द. २०, स« ६ ] 


५२६ सार्थ श्रीदासचोध [ दशक २९० 


॥)' श्रीराम ॥ सकळ जनांसी प्रार्थना । उगेंच उदास करावेना । निरूपण 
आणावे मना । प्रत्ययाचें ॥ १ ॥ प्रत्यय राहिला. येकेकडे । आपण धांवती 
भलतेकडे । तरी सारासाराचे निवाडे । केसे होती ॥ २ ॥ उगीच पाहातां 

सृष्टी । गल्जला दिसतो दृष्टी । परी ते राजसत्तेची गोष्टी । वेगळीच असे 
॥ ३ ॥ 'पृथ्वीमध्ये जितुकीं शरीरे । तितुकीं भगवंताची घरें । नाना सुखें 
येणें द्वारें । प्राप्त होती ॥ ४ ॥ त्याचा माहिमा कळेल कोणाला । माता वांटून 
कृपाळु जाला । प्रत्यक्ष जगदीदा जगाला । रक्षितसे ॥ ५ ॥ सत्ता परथ्वीमध्यें 
वांटली । जेथें तेथें विभागली । कळेनें सृष्टि चालिली । भगवंताचे ॥ ६ ॥ 
मूळ जाणत्या पुरुषाची सत्ता । शरीरीं विभागली तत्वता । सकळ कळा 
चातुर्यता । तेथें वसे ॥ ७ ॥ सकळ पुरांचा ईश । जगामध्ये तो पुरुष । 
नाना शरीरीं सावकास । करूं लागे ॥ ८ ॥ पाहातां सृष्टीची रचना । ते 
येकाचेन चालेना । येकचि चालवी नाना । देह धरुनी ॥ ९ ॥ नाहीं उंच 
नीच विचारिलें । नाहीं बरें वाईट पाहिलें । कार्ये चालो ऐसें जालें । 
भगवंतासी ॥ १० ॥ किंवा नेणणें आडवें केलें । किंवा अभ्यासी घातलें । 
हे केसकेसें केलें । त्याचा तोचि जाणे ॥ ११ ॥ जगदंतरीं अनुसंधान । 
बरें पाहणें हेंचि ध्यान । ध्यान आणी तें ज्ञान । येकरूप ॥ १२ ॥ प्राणी 
संसारास आला । कांही येक शाहणा जाला । मग तो विवरों लागला । 


सवे जनांस प्रार्थना आहे को ब्यर्थ उदास होऊं नका. प्रत्ययारचे निरूपण चित्तांत घरा. प्रत्यय एकीकडे व आपण 
धांवतों दुखरीकडे अर्से झाळें तर मग असार माया टाकून सार ( ब्रह्म ) घेणे कर्ल घडेळ ? छोकब्यवहाराकडे सहज पाहिलें 
ततर दृष्टीला नुसता गळूबळाच दिसतो, पण ज्या सुख्य ससेच्या म्ह० परमेश्वरी सत्तेच्या ( राजसत्तेच्या ) योगाने हा सर्व 
बयवहार 'चाळळा आहे त्या सत्तेची गोष्ट कांहीं ओर आहें ! एथ्वोवर जेवढों शरोरं आहेत तेवढीं परमेश्वराची घर आहेत, 
नाना सुर्ख या दवारांनींच प्राप्त होतात. भगवंताचा महिमा कोणाळा कळणार आहे ? प्राणिमात्रांना माता वांटून देऊन त्यांचे 
द्वारेच तो कृपाळु जगदीश जगार्चे रक्षण करीत असतो. परमेश्वराची सत्ताच एथ्वीमध्यें सर्वांत विभागली असून भगवंताच्या 
कळेनें सृष्टीचे कारभार 'चालळे आहेत ( आईप्रमार्णेच बाप, बंधु, भगिनो, खरीपुत्र, सुहन्मित्र, राजा व शझ्षेजारीपाजारी इ« 
सवोच्या ठिकाणीं परमेश्वरी सत्ता असून परमेश्वरच त्या त्या द्वारानें आपळें रक्षण करीत असतो. ) मूळ सत्ता जाणत्या 
पुरुषाचो म्ह० परमेश्वराची, तीच नाना झरीरांत विभागळी असून त्याच्या सर्तेतच सर्वकळाचातुर्य भरळे आहे. सकळ 
पुरांचा म्ह० देहपुरांचा हश म्ह० स्वामी तो जगदोश आहे. नाना देहांत राहून तो सृष्टीचे ग्यवहार 'वाळवीत आहे 
(१-७ ). सृष्टिरसनेकडे पाहि म्हणजे ती एकाच्याने चाळत नसून नाना शरीरांच्या द्वारें एकच चाळवीत आहे 
अर्स आढळून येतें. त्याने हा देह उंच, हा नोच, हा बरा व हा वाहेट असें मनांत न आणतां कोणीकडून तरी सष्टीर्च 
कार्य चाळो अशा हेतूर्ने नानाविध देह निमोण केळे आहेत व सव योगींत त्याच वास्तव्य आहेच, हो सटि त्याने कशी 
'याळविळी आहे -का अश्ञानांतून ( शल्यांतून ) त्यानें जग निमाण केळे आहे, का सृष्टि उत्पक्च करण्याचा त्याळा 
अनादिकाळापासून अभ्यासच आहे -हें त्याचे त्याळांच ठाऊक ! ह्यास्तव जगदंतरीं व्यापकपणार्ने राहणाऱ्या ईश्वराचे अर्खड 
भनुसंघान ठेवणे हेच त्याचे ध्यान व हेंच ज्ञान होय, ध्यान व ज्ञान एकरूपच आहेत ( ८-१२ ). प्राणी जन्माला आळा, 
कांहींसा शाहणा झांळा म्हणजे मग सवव गोष्टोंचा आपल्या जाणित्रेधमा्णे विचार करूं छांगतो. रामार्चे निशाण गुप्त नसून साऱ्या 





समास ४ ] सार्थ श्रीदासबोध ५२७. 


मूमंडळीं ॥ १३ ॥ प्रगट रामार्चे निशाण । आत्माराम, क्ञानघन । विशथंभर 
विद्यमान 1 भाग्यें कळे ॥ १४ ॥ . उपासना घुंडीनसी . वासना धरिली । 
तरसी ते लांबतचि गेली । माहिमा न कळे. बोली । यथार्थ आहे ॥ १५॥ द्रष्टा 
म्हणिजे पाहता । साक्षी जाणिजे जाणता । अनंतरूषी अनंता । वोळखावे 
॥ १६ ॥ संगती असावी भल्यांची । घाटा कथा निरूपणाची । कांहीं यैक 
मनाची । विश्रांती आहे ॥ १७ ॥ त्याहीमध्यें प्रत्ययक्ञान । जाळून टाकिला 
अनुमान । प्रचीतीविण समाधान । पाविजेल केंचें ॥ १८ ॥ मूळसंकल्प. तो 
हरिसंकल्प । मूळमायेमधील साक्षेप । जगदंतरी तेंचि रूप । देखिजेतें ॥ १९॥ 
उपासना ज्ञानस्वरूप । ज्ञानीं चोथा देह आरोप । याकारणें सर्व संकल्प । 
सोडून द्यावा ॥ २०॥ पुढें परबद्ष विशाळ । गगनासारिखे पोकळ । घन 
पातळ कोमळ । काय म्हणावे ॥ २१ ॥ उपासना म्हणिजे ज्ञान । ज्ञानें पाबिजे 
निरंजन । योगियांचें समाधान । येणें रितीं ॥ २२॥ विचार नेहटूनसा पाहे । 
तरी उपासना आपणचि आहे । येक जाये येक राहे । देह धरूनी ॥ २३॥ 
अखंड ऐसी घालमेली । पूर्वापर होत गेली । आतांहि तेसीच चालिली । 
उत्पत्तिस्थिती ॥ २४ ॥ बनावरी बनचरांची सत्ता । जळावरी जळचरांची 
सत्ता । भूमंडळीं भूपाळां समस्तां । येणेंचि न्यायें ॥ २५ ॥ सामर्थ्य आहे 
चळवळीचें । जो जो करील तयाचें । परंतु येथें भगवंताचे । अधिष्ठान पाहिजे 
॥ २६ ॥ कर्ता जगदीश हें तों खरें । परी विभाग आला पथकाकारें । तेथें 


जग्रावर फडकून राहिल आहे. तो आत्माराम ज्ञानस्वरूप आहे. विश्वंभर आहे, सर्वत्र संचळा आहे, मात्र त्याची प्रासि 
महजञाग्यानेंच होते. उपासना धुंढीन म्ह० शोधून काढीन अशी वासना धरिळी म्हणजे ळांब मूळमायेपर्यंत पाहावे ळागतें, 
खचित्‌ त्या आत्मारामाचा महिमा अग्राध आहे असे म्हणतात तें योग्य आहे. दृष्टा म्ह० पाहणारा व स्पक्षी म्ह० जाणणारा, 
अश्या त्या अनंतरूपी अनंताळा ओळखावे, सत्संगति व श्रवणनिरूपणाचा प्रकार यांच्या योगाने मनाला विश्रांतिसुख मिळते, 
म्हणून सत्संग ब सच्छूबण अवश्य ठेवावें; त्यांवही संशय नाहीस करणारे प्रत्ययश्ञान असळें म्हणजे उत्कृष्ट प्रत्ययाबांचून 
समाधान नाहीं. मूळलंकल्प तो हरिसंकल्प. तोच मूळमाया, इश्वर; जगदंतरीं तेच पाहावे ( सर्वाभूती मगवद्भाव ठेवावा, 
भूतसात्री हरि पाहावा ). मूळमाया म्ह० इश्वर, ब्रह्मांडाचा चोथा महाकारण देह तो, तेथून सकळ सूश्टि झाळी, तेथचा 
विचार ती उपासना, उपासना अथौतच ज्ञानस्वरूप झाली. म्हणून सर्व संकल्प सोडून द्यावा - मूळमायेचाही विवेकार्ने त्याग 
करावा व सार जो हरि, नियुणव्रह्मा, तेथें मिठी घाळावी. मूळमायेच्या म्ह० उपासनेच्या म्ह> शानाच्या पळीकडे रागनसदश - 
धन, पातळ ( सूक्ष्म) ब कोमळ - अखे परब्रह्म आहे. उपासना म्हणजेच शान, ज्ञानाने निरेजन ( लियुंण बह्म ) प्रास होते, 
योशी तेथेच विश्राम पावतात. नेहटून म्ह० चिकाटीने खोळ विचार करून पाहावा म्ह उपासना आपणच आहोंत. जीव 
शिवस्वरूप आहे हें कळते द एक जातो व एक देह घरून शहतो व्ह« जीव जीवपणार्वे मावळतो अ दियच केवळ राहतो 
( १६-२४ ). अशोच दैताची घाळमेळ नित्य चाळळी आहे, पूर्वापर होत आछी आहे. वनांवर पद्मंची, जळावर मत्स्यांची 
व एख्वीवर मालवांची ससा चाकत आहे. चळबळींपासून सामर्थ्य प्राप्त होते, जो जो चळवळ करीक त्याला ते प्रात होईळ 
पण त्याका भगवंताच्या सत्तेचे अधिष्ठान पाहिजे. जगसाधच कता आहे हे खर आहे पण त्याची सत्ता जीवसात्रांच्या ठिकाणी 


ण्र्टः सार्थ श्रीदासबोभ [ दझक रे 


अहंतेचें काविरे । बाधिजेना ॥ २७॥ हरिदाता हरिर्भोक्ता । ऐसें. चाळे 
तत्वता । ते गोष्टींचा आतां । विचार पाहावा ॥ २८ ॥ सकळ 
परमेश्वरु । आपला माइक विचारु । जेसें कळेल तैसें करूं । जगदंतरे ॥ २९ ॥ 
देवायेवढें चपळ नाहीं । जक्षायेवढें निश्चळ नाहीं । पाइरीनें पाइरी चढोन 
पाहीं । मूळपरियंत ॥ ३० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे आत्मा- 
निरूपणनाम समास चतुर्थ ॥ ४ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ येथून पाहातां तेथवरी । चत्वार जिनस अवघारी । येक 
चौदा पांच चारी । ऐसें आहे ॥ १ ॥ परत्नह्म सकळांहून वेगळें । परजक्ल 
सकळांहून आगळे । नाना कल्पनेनिराळें । परजक्म तें ॥ २॥ परबक्याचा 
विचार । नाना कल्पनेहून पर । निर्मळ निश्चळ निर्विकार । अखंड आहे 
॥ ३॥ परब्रह्मास कांहींच तुळेना । हा येक मुख्य जिनसाना । दुसरा जिनस 
नाना कल्पना । मूळमाया ॥ ४॥ नाना सूक्ष्मरूप । सूक्ष्म आणी कर्दमरूप । 
मूळींच्या संकल्पाचा आरोप । मूळमाया ॥ ५ ॥ हरिसंकल्प मूळींचा । 
आत्माराम सकळांचा । संकेत नामाभिधानाचा । येणें प्रकारें ॥ ६ ॥ निश्चळीं 
चंचळ चेतलें । म्हणोनी चेतन्य बोलिलें । गुणसमानतें जालें । गुणसाम्य 
ऐसें ॥ ७॥ अधनारीनटेश्वर । तोचि षदुणेश्वर । प्रकृतिपुरुषाचा विचार । 


शिवशक्ती ॥ ८ ॥ शुद्धसत्वगुणाची मांडणी । अर्धमात्रा गुणक्षोभिणी । पुढें 
तिन्ही गुणांची करणी । प्रगट जाली ॥ ९॥ मन माया अंतरात्मा । चोदा 


विभागळी असून परमेश्वर त्यांच्याकडून कार्ये करवितो म्हणून * हरिदाता हरिभोक्ता ' असे म्हटल्याने अहंकाराची भूतबाधा 
होत नाहीं. सर्वकता परमेश्वर आहे, मी कोण करणार, जरवदंतरीं नांदणारा परमात्मा करवील तर्सच करूं असा विचार करावा. 
देवासारखे ( अंतरात्म्यासारखे ) चपळ कायेकर्ते कोण आहेत ! त्रह्मासारखें निश्चळ दुसरं कोण आहे ? पायरीनें पायरी 
वढत सूळाप्यंत जावे ( १४-३० ). [ द« २०, स० ४ ] 

निवळ अह्यापासून पिंडापर्यंत विचार करून पाहिळें तर “ एक चोदा पांच 'चारी ' असे 'चार जिन्नस आहेत. एक म्ह% 
निअळ ब्रह्म; चौदा म्ह० सूळमायेची चौदा रूपें किंबा नांवे ( चेतन्य, गुणसाम्य, अर्धनारीनटेश्वर, प्रकृतिपुरष, शिवशक, 
षददगुणेश्वर, महत्त्व, गुणक्षोभिणी, सत्व-रज-तम हे त्रिगुण, मन, माया, जीव म्ह० अंतरात्मा. द० २०, स० ९, ओंबी 
२५ ते २९ पाहा ); पांच म्ह० पंचमहाभूर्ते व चार म्ह० चार खाणोंचे जीव - असे हे 'वार जिन्नस आहेत ( १ ). परनह्या 
सवाहून वेगळे, सवोत शेठ ब सव कल्पनातीत म्ह० निर्विकल्प एकीएक अर्ले आहे, ते सिर्मळ, मिठ्रळ, निर्षिकार 
व अखंड आहे. त्याची साम्यता कोणासच नाहीं. हा सुर्य जिल्लस. दुसरा जिद्लस म्ह० अनंत कश्पनारूप मूळमाया 
( २-४ ). अनेक सूक्ष्मरूपात्मक असून कदेमरूप अशी मूळमाया आहे. ग्रह्मो ' एको बहु: स्यास्‌' हा जो आदिसंकल्प 
उठछा ती मूळमाया. सूळमार्‍या म्ह» हरिसंकल्प. सकळांचा आत्माराम तो. त्यालाच बोदा संकेतनासे ओळख पटण्यासाठी 
-विळीं आहेत, निअळीं चंचळ चेतळें म्हणून त्याऊा चेतन्य म्हणतात, त्याका गुणांच्या ससासत्वासुळे गुणसाम्य म्हणतात. 
अघंनारीनटेश्वर, परहतिपुराष, शिवशक्ति, पद्रयुणेश्वर हीं त्याचींच नांवे आहेत. झुद्ध सत्वंगुणरूप अर्घमात्रा गुणसत्या तोच, 
तेथून त्रिशुण मरगढळे हेही त्याचंख रूप, सन, माया, अंतरात्सा होंडी नांवे त्या सूळलाचेची'च, जञानात्मा या चौदा ठिकाणीं 


समास ५ ] सार्थ,श्रीदासबरोध. ५२९ 


जिनसांची. सीमा । विदयमान ज्ञानात्मा । इतुके ठाई ॥ १०॥ ऐसा दुसख 
जिनस । अभिघानें चतुर्दश: :आतां तिसरा जिनस । पंचमहाभूते ॥ ११ 
येथें पाहातां. जाणीव थोडी । आदिअंत हे रोकडी । खाणी निरोपिल्या 
तांतडी । तो चौथा जिनस ॥ १२॥ चारी खाणी अनंत प्राणी । जाणीवेची 
जाली दाटणी । चारी जिनस येथुनी । संपूर्ण जाळे ॥ १३॥ बीज थोडें 
पेरिजेतें । पुढें त्याचें उदंड होतें । तैसें जाळे आत्मयातें । खाणी वाणी प्रगटतां 
॥ १४॥ ऐसीं सत्ता प्रबळली । थोडे सत्तेची उदंड जाली । मनुष्यवेषे सृष्टी 
भोगिली । नाना.प्रकारें ॥ १५॥ प्राणी मारून शापद पळे । वरकड त्यास काय 
कळे । नाना भोग तो निवळे । मनुष्यदेहीं ॥ १६॥ नाना शब्द नाना स्पर्द । 
नाना रूप नाना रस। नाना गंध ते विशोष। नरदेह जाणे ॥ १७॥ अमोल्य 
रत्ने नाना वस्त्रें । नाना यानें नाना शस्त्रें। नाना विद्या कळा शास्त्रें। नरदेह 
जाणे ॥ १८॥ पृथ्वी सत्तेने व्यापिठी । स्थळोस्थळीं आटोपिली । नाना विद्या 
कळा केली । नाना धारणा ॥ १९॥ दृश्य अवर्धेचि पाहावें । स्थानमान 
सांभाळावे । सारासार विचारावें । नरदेह जालियां ॥ २० ॥ येहळोक आणी 
परलोक । नाना प्रकारींचा विवेक । विवेक आणी आअविवेक । मनुष्य जाणे 
॥ २१॥ नाना पिंडी ब्रह्मांडरचना । नाना मूळींची कल्पना । नाना प्रकारी धारणा । 
मनुष्य जाणे ॥ २२॥ अष्टभोग नवरस । नानाप्रकारींचा विळास । वाच्यांठ 
लक्ष्यांद सारांश । मनुष्य जाणे ॥ २३ ॥ मनुष्ये सकळांस आळिलें । त्या 
मनुष्यास देवें पाठिलें । ऐसें हे अवघें कळलें । नरदेहयोगें ॥ २४ ॥ नरदेह 


असतो. हा दुसरा जिन्नस झाळा. आतां तिसरा जिन्नस पंचभूर्ते. येथे जाणीव थोडी व पेचभूतांना आदिअंत ( उत्पत्तिनाश ) 
आहेत. 'चौथा जिल्नस म्ह० 'चार खाणींचे अनंत प्राणी. हे जाणोवरूप आहेत. येणेंप्रमार्णे चार जिनसांची कहाणी आहे 
( ५-१३ ). थोडें बीज पेरिळें तरी त्याचें फार मोठे पीक भरभरून येतें. त्याप्रमाणे आत्मारामापासून चार खाणी, चार वाणी 
'वौऱ्यांशीं लक्ष जीवयोनींचा अद्भुत विस्तार झाला आहे. याप्रमार्ण ईश्वरी सत्ता उगमांत थोडी सूक्ष्म असून तिचा विस्तार 
विश्वभर झाला आहे व मनुष्यवेषाने तिनं सट्टींचा उपभोगही नानाप्रकारे घेतळा आहि. हरिणाळा मारून वाघ पळतो, 
त्याळा याशिवाय दुसरं काय कळतं ? अनेक भोग नरदेहांतच घडतात - अनेक शब्द, स्पर्ष, रूप, रस, गंध यांचा म्ह पंच 
विषयांचा भोग नरदेहींच घडतो. अमूल्य वखाळंकार, अनेक वाहने व झर्ख, अनेक विद्या ज कळा नरदेहच जाणतो. सारी 
पृथ्वी हेश्वरी सत्तेने न्यापिळी आहे, प्रत्येक स्थळीं तीच भरून राहिळी आहे, जिकडे तिकडे नाना विद्या, धारणा च कळा त्या 
सत्तेय्या आधारावरच उभ्या राहिश्या आहेत. नरदेह मिळाल्यावर सार दृश्य घुंडून पाहावे, स्थान व मान सांभाळावे व 
सारासारविचार करावा, हृहळोक व परलोक, विवेक व अविवेक मनुष्यच जाणतो. अनेक पिंडबरह्मांडांची रुजना, मूळमाये- 
पासून झाळेल्या अ्लंत कल्पना, घारणा, अश्भोग (अन्न, उदक, तांबूळ, पुष्प, 'चंदन, बसन, शय्या व अलंकार हे अष्टभोग), 
नबरस ( शृंगार, बोर, करुण, रोड, बोभत्स, भयानक, अद्भुत, हास्य व शांत हे नवरस ), नानाविध बिळास, वाय्यांश, 
लक्ष्यांश, सारांश सर्व कांहीं मनुष्यदेहांतच समजतें ( १४-२३), मनुष्यानें सर्वास आपल्या ताब्यांत रेवळे आहे. आकळले 
केळें आहे ( आळिळे ), पण मनुष्यास पाळणारा परमेश्रर आहे आणि हेंडी नरवेहासुर्केच समजतें. नरदेह अत्यंत दुकंभ 
दा. २१४ 


५२३० सार्थ भ्रीदासबोध [ दशक २० 


परम दुर्लभ । येणें घडे अलभ्य लाभ । दुलंभ ते सुठभ । होत आहे ॥ २५॥ 
वरकड देह हे काबाड । नरदेह मोठें घबाड । परंतु पाहिजे जाड । 
विवेकरचना ॥ २६ ॥ येथें जेणें आळस केला । तो सर्वसें बुडाला । देव 
नाहीं वोळखिला । विवेकबळें ॥ २७ ॥ नर तोचि नारायण । जरी प्रत्ये 
करी श्रवण । मनशीळ अंतःकरण । सर्वकाळ ॥ २८॥ जेणें स्वयेंचि पोहावें । 
त्यास कासेसी नलगे लागावें । स्वतंत्रपणें शोधावे । सकळ कांहीं ॥ २९ ॥ 
सकळ शोधून राहिला । संदेह कैंचा तयाला । पुढें विचार केसा जाला । 
त्याचा तोचि जाणे ॥ ३०॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे चत्वारजिनसनाम 
समास पंचम ॥५॥ 


॥ श्रीराम ॥ पाहों जातां भूमंडळ । ठाई ठाई आहे जळ । कितेक 
ते निर्मळ माळ । जळेंबीण पृथ्वी ॥ १॥ तेसें टशय विस्तारले । कांहीयेक 
जाणीवेने शोभठें । जाणीवरहित उरलें । कितीयेक दृश्य ॥२॥ चारी 
खाणी चारी वाणी । चोऱ्यांसी लक्ष जीवयोनी । शास्त्री अवघें नेमुनी । 
बोलिलें असे ॥३॥ 


स्छोक :--जलजा नवलक्षाश्व दशलक्षाच्व पक्षिणः । छृमयो रुदलक्षाश्व विदालुक्षा गवादयः ॥ 
स्थावरास्त्रशलक्षाथ्व चतुलक्षाथ्व मानवाः । पापपुण्यं समं छृत्वा नरयोनिषु जायते ॥ १ ॥ 


मनुष्य च्यारी लक्ष । पशु वीर लक्ष । कृमी आक्रा लक्ष । बोलिले शास्त्री 
॥४॥ दहा लक्ष ते खेचर । नव लक्ष जळचर । तीस लक्ष स्थावर । बोलिले 
शास्त्री ॥ ५ ॥ ऐसी चोऱ्यांसी लक्ष योनी । जितुका तितुका जाणता प्राणी । 
अनंत देहाची मांडणी । मर्यादा केंची ॥ ६॥ अनंत प्राणी होत जाती । 


आहे, याच्या योगाने अलभ्य लाभ होतात, दुलंभ तेंच सुलभ होतें. इतर देह काबाडकष्ट करणारे आहेत, मनुष्यदेह हें मोटे 
घबाड ( अपूर्व ठेवा, महष्ठाभ ) आहे, पण अत्येत मोठा सृक्ष्म-विचार पाहिजे. येथे आळस केला व विवेकबळाने देव 
ओळखिला नाहीं तर सवंस्वी नाश आहे. सर्व काळ प्रत्ययाचे श्रवण करीळ तर नर तोच नारायण होतो, ज्याळा स्वतःच 
पोहतां येतें त्याला दुसऱ्याचे कासेस लागण्याचे कारण नाहीं, त्यानें स्वतंत्र बुद्धीनें स्वयें शोध घ्यावा. सर्व शोध घेऊन 
बसला ( स्वरूपी मग ठरळा ) मग त्याळा संदेह कोठून उरणार ? पुढील विचार ज्याचे त्यालाच माहीत (२४-३० ). 
[ द० २०, स०७ "२ 


ह्या भूमंडळाचा विचार मनांत आणतां ठिकटिकाणो जळ ( नदोवापीकूपतडागादिकांतून ) भरळेळें आढळतें पण 
कित्येक माळराने अशी कोरडीं ठणठणीत आहेत कीं तेथे पाण्याचा थंब दिसत नाहीं, त्याप्रमाणेंव ह्या बाहमसष्टीचा विचार 
करितां कित्येक स्थळीं जाणोव आहे व कित्येक स्थळे जञाणीवविरहित आहेत असे दिसते. चार खाणी, चार वाणो, चौज्यांशीं 
खक्ष जीवयोमी मिळून अनंत प्राणी कमजास्त जाणोवेनें वतत आहेत. चार लक्ष मानव, वीस कक्ष प्चु, अकरा लक्ष 
कृमिडीटक, दहा लक्ष खेचर, नऊ लक्ष जळचर, तोल ळक्ष स्थावर अशो संख्या शास्रांतून दिलो आहे. या चोऱ्यांशी 
लक्ष योनींतळे प्राणी जाणीवेने वर्तेत आहेत, त्य़ांचे द्रेहह्ी विविध प्रकारचे झाहेत, अनंत प्राणो जन्मतात व मरतात पण 





समास ६ ] साथे श्रीदासबोध ५३१ 


त्यांचें अधिष्ठान जगतीं । जातीवेगळी स्थिती । त्यास केंची ॥ ७ ॥ पुढे 
पाहातां पंचभूते । पावली स्पष्टददोतें । कोणी विद्यमान कोणी ते । उगीच 
असती ॥ ८॥ अंतरात्म्याची वोळखण । तेचि जेथें चपळपण । जाणीवेचें 
अधिष्ठान । सावध ऐका ॥ ९॥ सुखरःख जाणता जीव । तेसाचि जाणावा 
सदाशिव । अंतःकरणपंचक अपूर्व । अंश आत्मयाचा ॥ १० ॥ स्थूळी 
आकाशाचे गुण । अंश आतमयाचे जाण । सत्त रज तमोगुण । गुण 
आत्मयाचे ॥ ११ ॥ नाना चाळणा नाना धृती । नवविधा भक्ति 
चतुर्विधा मुक्ती । अलिप्तपण सहजस्थिती । गुण आत्मयाचे ॥ १२॥ 
द्रष्टा साक्षी ज्ञानघन । सत्ता चैतन्य पुरातन । श्रवण मनन विवरण । गुण 
आत्मयाचे ॥ १३ ॥ द्य दृष्टा दर्शन । ध्येय ध्याता ध्यान । ज्ञेय क्ञाता 
ज्ञान । गुण आतमयाचे ॥ १४॥ वेदशास्त्रपुराणअर्थ । गुप्त चालिला परमार्थ । 
सर्वज्ञपणे समर्थ । गुण आत्मयाचे ॥ १५ ॥ बद्ध मुमुक्ष साधक सिद्ध । 
विचार पाहाणें शुद्ध । बोध आणि प्रबोध । गुण आतमयाचे ॥ १६॥ 
जागाते स्वभ सुषुपि तुर्या । प्रकृतिपुरुष मूळमाया । पिंड ब्रह्मांड अष्टकाया । 
गुण आतमयाचे ॥ १७॥ परमात्मा आणि परमेश्वरी । जगदात्मा आणी 
जगदीश्वरी । महेश आणी माहेश्ररी । गुण आतमयाचे ॥ १८॥ सूक्ष्म 
जितुर्के नामरूप । तितुके आत्मयाचें स्वरूप । संकेत नामामिधानें अमूप । 
सीमा नाहीं ॥ १९ ॥ आदिशक्ती शिवशक्ती । मुख्य मूळमाया सर्वशक्ती । 
नाना जिनस उत्पत्ती स्थिती । तितुके गुण आत्मयाचे ॥ २० ॥ पूर्वपक्ष 
आणी सिद्धांत । गाणें वाजवणें संग्रीत । नाना विद्या अटधत । गुण 
आतमयाचे ॥ २१ ॥ ज्ञान अज्ञान विपरीतक्ञान । असदति सट्धती जाण । 
नमिमाञ्र अलिप्तपण । गुण आत्मयाचे ॥ २२ ॥ पिंड जह्मांड तत्वझाडा । 
नाना तत्वांचा निवाडा । विचार पाहाणें उघडा । गुण आतमयाचे ॥ २३ ॥ 


त्यांना वतायळा आधार म्हणजे केवळ प्रथ्वोस आहे, पएथ्वीवांचून त्यांना आधार नाहीं. पुढे पाहतां पंचमूर्ते ब्यक्तदशेळा 
आलीं आहेत, कोणी प्रगट व शुप्त आहेत ( एथ्वी, आप व तेज व्यक्त व वायु आणि आकाश अव्यक्त आहेत. ) बपळपण 
जेथे आहे लेथें अंतरात्मा आहे ही त्याची खूण, आतां जाणीवेचें लक्षण ऐका ( १-९ ), आत्माराम ज्या अनेक रूपांनी 
नटळा आहे ते खरतर त्याचे गुण आहेत, करस ते पुर सविस्तर सांगितळे आहे. सुखदुःख जाणगे हा जीवाचा व शिवाचाही 
गुण आहे, अंतःकरणपंचक, स्थूळ देहाच्या ठिकाणचे आकाशाचे अंज, त्रिगुण, नाना 'याळणा व 'चति, नवविधा भक्ति ब 
व्वतुर्विधा सुक्ति, अशिप्तपण, सहजावतस्था, हे आर्म्य़ाचे गुण होत. दवश, साक्षी, शानघन, सूप, चिदूव, ह आत्म्याचे गुण होत. 
वेक्झारापुरागवची, गुत चाळळला परमार्थ, सर्वशपणाचे सवं सामर्थ्य आात्मारामार्चे आहे, बडसुसुक्ठ ६० 'यार प्रकार, आयृत्यादि 


५३२ साथ श्रीदासबोध [ दशक २० 


नाना ध्यानें अनुसंधानें । नाना स्थिती नाना ज्ञानें । अन्वय आत्मनिवेदनें । 
गुण आत्मयाचे ॥ २९॥ तेतीस कोटी सुरवर । आठ्यांसी सहस कषेर । 
भूत खेचर अपार । गुण आतमयाचे ॥ २५ ॥ भूतावळी ओटकोटी । 
चामुंडा छपन्न कोटी । कात्यायनी नव कोटी । गुण आत्मयाचे ॥ २९॥ चंद्र 
सूर्य तारामंडळें । नाना नक्षत्रे ग्रहमंडळें । शेष कूर्म मेघमंडळें । गुण 
आत्मयाचे ॥ २७॥ देव दानव मानव । नाना प्रकारींचे जीव । पाहातां सकळ 
भावाभाव । गुण आत्मयाचे ॥ २८ ॥ आतमयाचे नाना गुण । नह्म निर्विकार 
निर्गुण । जाणणें एकदेशी पूर्ण । गुण आत्मयाचे ॥ २९॥ आत्मारामउपासना । 
तेणें पावले निरंजना । निःसंदेह अनुमाना । ठावचि नाहीं ॥ २० ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे आत्मागुणनिरूपणनाम समासषष्ट ॥९॥ 


॥ श्रीराम ॥ अनिर्वाच्य समाधान जालें । तें पाहिजे बोलिलें । 
बोठिल्यासाठीं समाधान गेठें । हें तों घडेना ॥ १ ॥ कांहीं सांडावे 
लागत नाहीं । कांहीं मांडावे ठागत नाहीं । येक विचार शोधून पाहीं । 
म्हणिजे कळे ॥ २॥ मुख्य कासीविश्ेश्वर । श्रेतबंद रामेश्वर । मठकाजुंन 
भीमाशंकर । गुण आत्मयाचे ॥ ३ ॥ जेसीं मुख्य बारा टिंगें । यावेगळीं 
अनंत लिंगे । प्रचीत जाणिजेत जगें । गुण आत्मयाचे ॥ ४ ॥ भूमंडळीं 
अनंत शक्ती । नाना साक्षात्कार चमत्कार होती । नाना देवांच्या 
सामर्थ्यंमू्ती । गुण आत्मयाचे ॥ ५॥ नाना सिद्धांची सामर्थ्ये । नाना 
मंत्रांची सामर्थ्ये । नाना मोहरेवठींत सामर्थ्ये । गुण आत्मयाचे ॥६॥ 
नाना तीर्थांची सामर्थ्ये । नाना क्षेत्रांची सामर्थ्ये । नाना भूमंडळीं 
सामथ्ये । गुण आतमयाचे ॥ ७॥ जितुके कांहीं उत्तम गुण । 
तितुकें आत्मयाचें लक्षण । बरें वाईट तितुर्के जाण । आल्याचकरितां ॥८॥ 





'वार अवस्था, पिंडाचे व ब्रह्मांडाचे मिळून अष्ट देह, सूक्ष्मनामखूपात्मक सवे कांहीं आत्म्याचे गुण आहेत. मूळमाया, 
चोबोस प्रकारचे चार जिन्नस, अज्ञानज्ञान, देवसुरगेघर्वादि योनि, भूतभोतिक सवे कांहीं आत्मारामाचे गुण आहेत, एकदेशी 
व पूर्ण आत्माच आहे; हें जाणणें ही. आत्मारामाची उपासना आहे; तेणेकरून निगुणपद मिळते ( १-३० ). 
[्‌ द० २०, स० ६ ] 

अनिवोच्य समाधान झालें ते झब्दांनीं सांगितळें पाहिजे. निःशब्दाचे समाधान शब्दांनी सांगितळें म्हणून समाधान 
कांहीं ढळत नाहीं. मग सांगण्यारने काय विघडणार ? काशीविश्वेश्वर, सेतुबंध रामेश्वर. मुख्य बारा ठिंगे, नाना तीर्थक्षेत्रांच्या 
ठिकाण चो साम्ये, साक्षात्कार, चमत्कार, देवदेवतांच्या मूर्ति, हे सवे आत्मारामाचे गुण आहेत. उत्तम गुण लारे 
आत्मारामाचे. बरें वाईट जे कांहीं होतं जातें ते सवे आत्म्यासुळेंच होय ( १-८ ). ( लाघुखंतांच्या ठिकाणचा ) झुदध आव्मा 


समास ७] सार्थ श्रीदासबोध ५३३ 


शुद्ध आत्मा उत्तमगुणी । सबळ आत्मा अवलक्षणी । बरी वाईट अवघी 
करणी । आत्मयाची ॥ ९ ॥ नाना साभिमान धरणें । नाना प्रतिसृष्ट 
करणें । नाना श्रापउश्रापलक्षणें । गुण आत्मयाचे ॥ १०॥ पिंडाचा बरा 
शोध घ्यावा । तत्वांचा पिंड बरा शोधावा । तत्वें शोधिता पिंड आधवा । 
कळा येतो ॥ ११॥ जड देह भूतांचा । चंचळ गुण आत्मयाचा । निश्चळ 
नह्याबेगळा ठाव केचा । जेथें तेथें ॥ १२॥ निश्चळ चंचळ आणी जड । पिंडी 
करावा निवाड । प्त्ययावेगळें जाड । बोलणें नाहीं ॥ १३॥ िंडामधून 
आत्मा जातो । तेव्ह निवाडा कळा येतो । देह जड हा पडतो । देखत- 
देखतां ॥ १४॥ जड तितुकें पडिलें । चंचळ तितुकें निधोन गेढें । 
जडचंचळाचें रूप आलें । प्रत्ययासी ॥ १५॥ निश्चळ आहे सकळां ठाई । 
हें तों पाहाणे नलगे कांही । गुणविकार तेथें नाही । निश्वळासी ॥१६॥ 
जसें पिंड तेसें जह्मांड । विचार दिसतो उघड । जड चंचळ जातां जाड । 
परज्रह्मचे आहे ॥ १७॥ महाभूतांचा खंबीर केढा । आत्मा घालून पुतळा 
जाला । चालिला सृष्टीचा गल्बला । येणें रिती ॥ १८॥ आत्मा माया विकार 
करी । आळ घालिती जह्यावरी । प्रत्यये सकळ कांहीं विवरी । तोचि भला 
॥ १९॥ जह्य व्यापक अखंड । वरकड व्यापकता खंड । शोधून पाहातां 
जड । कांहींच नाहीं ॥ २०॥ गगनासी खंडता नये । गगनाचे नासेल 
काय । जरी जाला महाप्रळय । सृष्टिसंव्हार ॥ २१ ॥ जें संव्हारामध्ये 
सांपडळें । त॑सहजाचे नासिवंत जाठे । जाणते लोकीं उगविले । पाहिजे 
उत्तम गुणी ब ( पामराच्या ठिकाणचा ) शबळ ( मिश्र ) आत्मा अवलक्षणी जाणावा, बरी वाहेंट सव॑करणी भाव्याची 
होय ( ९ ). नानाप्रकारचे अभिमान घरणें, प्रतिसृष्टि उभी करणें, शापडभ्राप देगे, हे आत्म्याचे गुण होत ( १० ), पिंडाचा 
शोध ( पंचीकरण समजून ) घ्यावा, पिडांतळीं तरव शोधावींत, तस्वे शोघतां [पिंड कळतो. जड देह आहे पंचभूतांचा ब 
चचपळपण आदे आत्म्याचा गुण, पण कोठेही झाळे तरी निश्चळ अह्माचा ब्यापकपणा अबाधित आहे. निव्वळबरह्म, चंचळ 
आत्मा व जड देह यांचा निवाडा पिंढांत म्ह० नरदेहांत असतांनाच करावा. अनुभवाच्या भाषणाइतर्के वजनदारीचे 
भाषण दुसर नाह. पिंड सोडून आत्मा जातो यावरून पिंडाहून आत्मा वेगळा आहे हें उघड आहे. देह प्रेतरूप 
पडतो. जड राहाते व चंचळ निघून जाते यांत जडचचळांचा निवाडा झाळा, आतां निक्षळ सवंत्र आहेच हें काहीं 
शोधाग्रका नको आहे, त्याळा आलत्म्यासारखे गुणविकार नाहींत, जो विचार पिंडाचा तोच बह्मांडास्या, त्यांतही 
जडचंचळांचा निवाडा असाच झाळ! म्हणजे घनदाट एक परब्रह्म आहे ( ११-१७ ). महाभूतांदो मूस किंवा पिंजरा ( खंबीर ) 
अशा देड्डांत आत्मा घालत पुतळा उभा राहिळा ब अश्वा रोतीने सृष्टीचा कारभार चाळळा आहे. सायेले सवे विकार 
आत्म्यासुळे प्रगट दिसतात, पण आत्म्याच्या विकारांचा भाळ घाळतात मह्मावर, प्रत्ययार्ने सर्व विवस्तो तो भळा. अह्याची 
व्यापकता अखंढ आहे व इतराची ( द. २०, स. १, ओवी १1२ पाहा ) व्यापकता खंडित भाह. विचार करून पाहतां यांत 


समजापळा अवघड कांहींच नाहो. महाप्रळय होऊन स्टिलहार झाळा तरी गगनाचा खंड पडत नाहीं, मगनार्चे काय 
नासायतरे माहे ! जे लहारांत सांपढळे ते सहजच नाशवंतांत आळ, जाणत्यांनीं हे कोडं डगळे पाहिजे. कळळे नाहीं 


५१४ सार्थ श्रीदासबीध [ दशक २० 


कोडें ॥ २२॥ न कळतां वाटे कोडें । कळतां अवघे दिसे उघडे । 
म्हणोनी येकांती निवाडें । विचार पाहावा ॥ २२ ॥ मिळता प्रत्ययाचे संत । 
येकांतापरी येकांत । केली पाहिजे सावचीत । नाना चर्चा ॥ २९॥ पाहिल्या- 
वेगळें कळत नाहीं । कळतां कळतां संदेह नाहीं । विवेक पाहातां कोठेंचि 
नाहीं । मायाजाळ ॥ २५॥ गगनीं अभाळ आलें । मागुती सर्वेचि उडाले । 
आल्याकरितां दृश्य जालें । उडेल तेसें ॥ २६॥ मूळापासून सेवखरी । 
विबेकी विवेकें विवरी । तोचि निश्चय थावरी । चळेना ऐसा ॥ २७ ॥ 
वरकड निश्चय अनुमानाचे । अनुमानें बोलतां काय वेंचे । जाणते 
पुरुष प्रचीतीचे । ते तों. मानीतना ॥ २८ ॥ उगेंच बोलणें अनुमानाचें । 
अनुमानाचें कोण्या कामाचे । येथें सगट विचाराचे । काम नाहीं ॥ २९ ॥ 
सगट विचार तो अविचार । कितेक म्हणती येकंकार । येकंकार भ्रष्टाकार । 
करूं नये ॥ ३० ॥ कृत्रिम अवघें सांडावे । कांही येक शुद्ध घ्यावें । 
जाणजाणों निवडावे । सारासार ॥ २१ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुरिष्यसंवादे 
आत्मनिरूपणनाम समास सप्तम ॥ ७॥ 


॥ श्रीराम ॥ विधीप्रपंचतरु वाढला । वाढतां वाढतां विस्तीर्ण जाला । 
फळें येतां विश्रांती पावला । बहुत प्राणी ॥ १॥ नाना फळें रसाळें 
लागलीं । नाना जिनसीं गोडीस आलीं । गोडी पाहावया निर्माण केलीं । 
नाना दारीरें ॥ २ ॥ निर्माण जाले उत्तम विषय । शारीरेंबीण भोगेतां नये । 
म्हणोनी निर्मिला उपाय । नाना शरीरें ॥ ३ ॥ ज्ञानइंद्रियें निर्माण केलीं । 


म्हणजे अवघड ( कोडें ) वाटते व कळलें म्हणज उघडे दिसते, म्हणून एकांती विचार पाहावा म्हणजे सवे कांहीं उकछतें. 
अनुभवी संत मिळाले *्हणजे त्यांचा जो संवाद होतो तोच खरोखरी एकांत प्रसंग होय, तेथे सावधपणे वचो करून 
निवाडा करावा, विचार पाहिल्यावांचून कळत नाहीं, कळत जार्ते तसतसा संदेह उडत जातो, विवेकाने पाहिल्यावर 
मायाजाळ दृष्टीसमोर ठरत नाहीं. आकाशांत येतें व ळगेच जातें, त्से आत्मसत्तेमुळे नामरूपाळा आलेलें इइ्य ( निश्चळाच्या 
निश्चयापुढें ) टिकत नाहीं. मूळापासून शेवटपर्यंत विवेकपूवेक विवरून पाहील तर अचळ निश्चय होऊन राहीळ, निश्चळ 
ब्रह्माच्या निश्चयावांचून इतर निश्चय अनुमानिक होत, ते बोळणारे बोळत राहतात पण अनुभवी संतांस ते मान्य होत 
नाहोंत. अनुमानाचे बोळण्याचा उपयोग काय ? भरमसाट विचार येथे कामाचा नाहीं. तो विचार नव्हे, अविचार होय. 
एकंकाराचा विचार म्हणजे अष्टाकार होय. तो कधींही करूं नये. कृत्रिम-रखोटे-टाकून एक शुद्ध निश्वळ ब्रह्म सारासार- 
विचाराने घ्यावे ( १८-३१ 3 [्‌ दे० २०, स० ७ ] 





ब्रह्मदेवाचा हा संसारबृक्ष वाढळा व वाढतां बाढतां फारच पसरला, नंतर त्यास फळे आलीं तीं चाखून बहुत प्राणी 
विश्रांति पाबळे, अनेक फळे ९ विषयेंद्रियसंयोगापासून होणारी सुख ) रसाळ लागळीं व त्यांत अनेक प्रकारची राचि उत्पन्न 
झाळो व तिचा आस्त्राद घेण्यास अनेक शरीरें ग्रह्मदेवाने निमाण केळी. विषय उत्तम असळे तरी शरीरावांचून त्याचा भोग 
घडत नाहीं, म्हणून त्यासाठीं अनेक शरीरं उत्पक्ष करण्याची त्यान युक्ति काढळी, त्यानें पंच शानेद्रिये उत्पन्न करून त्यांत 


समास ८] सार्थ श्रीदासगोधं ५४५ 


भिन्न भिन्न गुणांची निर्मिली । येका शरीरासी लागलीं । परी वेगळालीं 
॥ ४ ॥ श्रोत्रद्रिई शब्द पडिला । त्याचा भेद पाहिजे कळला । ऐसा 
उपाय निमीण केला । इंद्रियांमध्यें ॥ ५ ॥ त्वचेइंद्रिये शीतोष्ण भासे । 
चक्षुइंद्रियें सकळ दिसे । इंद्रियांमध्यें गुण ऐसे । वेगळाले ॥ ६ ॥ जिव्हेमध्यें 
रस चाखणें । घ्राणामध्यें परिमळ घेणें । इंद्रियांमध्यें वेगळाल्या गुणें । भेद 
केले ॥ ७ ॥ वायोपंचकीं अंतःकरणपंचक । मिसळोनि फिरे निदांक । 
ज्ञानइंद्रियें कमेइंद्रियें सकळिक । सावकास पाहे ॥ ८॥ कमईइंद्रियें लागवेगीं । 
जीव भोगी विषयांलागीं । ऐसा उपाय जगीं । ईश्वर केला ॥ ९॥ विषय 
निर्माण जाले बरवे । शारीरेॅबीण केसे भोगावे । नाना शारीरांचें गोवें । 
याकारणें ॥ १० ॥ अस्थिमांसांचें शरीर । त्यामध्यें गुणप्रकार । शरीरासारखें 
यंत्र । आणीक नाहीं ॥ ११॥ ऐसीं शरीरें निर्माण केलीं । विषयभोगें 
वाढविलीं । लहानथोर निर्माण जालीं । येणेंप्रकारें ॥ १२॥ अस्मिमांसांचीं 
शरीरे । निर्माण केली जगदीश्वर । विवेके गुणविचांरं । करूनियां ॥ १६ ॥ 
अस्थिमांसांचा पुतळा । जेणें ज्ञाने सकळ कळा । दारीरभेद वेगळा । ठाई 
ठाई ॥ १४॥ तो भेद कार्याकारण । त्याचा उदंड आहे गुण । सकळ तीक्ष्ण 
बुद्धीविण । काय कळे ॥ १५ ॥ सकळ करणें ईश्वराला । म्हणोनी 
भेद निर्माण केला । उध्वंमुख होतां भेदाला । ठाव केंचा ॥ १६॥ 
सृष्टिकरणीं आगत्य भेद । संहारें सहजची अभेद । भेद अभेद हा संवाद । 
मायागुणें ॥ १७ ॥ मायेमध्यें अंतरात्मा । नकळे तयाचा महिमा । जाला 


निरनिराळे गुण घातले. तीं एका शारिरांत भाहेत पण भिन्नभिन्न आहेत, श्रोत्रंद्रियाळा ( कणोळा ) शब्दविषय दिळा, 
त्वचेच्या इंद्रियाळा म्ह० त्वर्गिद्रियाळा शीतोष्ण जाणण्याची शाक्ते दिली, चक्षुरिंद्रियाला ( डोळ्यांळा ) रूपविषय दिळा, 
जिव्हेला रल चाखणे हा व घ्राणाळा ( नाकाळा ) सुवास घेणे हा विषय दिला. याप्रमार्णे वेगवेगळ्या इंद्रियांला वेगवगळे 
विषय देऊन पंच ज्ञानेंद्रिये भिन्न केलीं. वायुपंचक म्ह० प्राण, अपान, उदान, समान आणि ब्यान हे पंचप्राण, यां्लीं 
आकाशपंचक म्ह० चित्त, अहंकार, बुद्धि, मन आणि अंतःकरण हे अंत:ःकरणपचक मिसळून तें निःरंक फिरत ठेवळें ब त्याळा 
झानेद्रियें व कर्मेंद्रिये सर्ब पाहतां येहेळ असे केठे, कर्मेद्ियांच्या योगाने जीव हा विषयोपभोग घेऊ शकतो असा उपाय 
ग्रह्मदेवाने केळा ( १-९ ). विषय उत्पन्न केळे पण ते शरिरावांचून भोगतां येत नाहोंत म्हणून नाना शरोर॑ निमाण केडो. 
अस्थिमांसांचे ईं शरीर, पण त्यांत सत्व, रज, तम हे तीन गुण घातळे, खचित शरिरासारखें दुसर यंत्र नाहीं. अशीं शरीरं 
निर्माण करून जिषयभोगार्न तीं वाढबिळॉ. शरीर ळहानमोठीं अनंत आहेत. हाडासांसांची शरीर जगदीशराने मोठ्या 
बिवेकानें गुणांचा विचार करून निर्माण केळीं, हाडामांसांचा हा पुतळा आहे पण शानकळेर्ने सकळकळाप्रवीण झाला आहे. 
ठिकठिकाणीं भिश्नभिक्न प्रकारचीं शरीरे झाळों आहेत; पण तो भेदही कायीपुरताच आहे. वरी त्याचे गुण अनेक आहेत, 
सूद्षमवुद्धोवांचून हे काथ कळणार आहे ? ईश्वराला ( मूळमायेळा ) सारे करा कारते म्हणून त्यानें अला भव 
( विविधता ) केळा आहे, बाकी ऊध्बेसुख होतां ( ब्रह्माकढे पाहतां ) भेदाळा जागाच आहे कोटे ? ( भेद मार्येत 
आहेत, हह्यांत नाहींत. ) सृष्टीच्या उत्पत्तिकायौत सवे भेद होतात. पण संहारांत सर्व सपाट होऊत जाते, 
भेद आणि अभेद या कल्पना मार्यतल्या आहेत ( १०-१७ ). अंतराल््याचा महिमा कळत नाहीं पण तो 


५३६ साथे श्रीदासबोध [ दशक २० 


चतुर्मुख जक्षा । तोही संदेही पडे ॥ १८ ॥ पीळ पेंच कडोविकडी । तर्क 
तीक्ष्ण घडीनें घडी । मनासी होय तांतडी । विवरण करितां ॥ १९ ॥ 
आतमत्वी लागतें सकळ कांही । निरंजनीं हें कांहींच नाहीं । येकांतकाळी 
समजोन पाहीं । म्हणिजे बरें ॥ २० ॥ देहसामर्थ्यानुसार । सकळ करी 
जगदीश्वर । थोर सामथ्ये अवतार । बोलिजेती ॥ २१॥ शेष कूर्म वराह जाले । 
येवढे देह विशाळ धरिले । तेणेंकरितां रचना चाले । सकळ सृष्टीची ॥ २२॥ 
ईश्वरें केवढें सूत्र केलें । सूर्यबिंब धांवाया लाविलें । धुकटाकरवीं धरविलें । 
अगाध पाणी ॥ २३ ॥ पर्वताऐसे ढग उचलिती । सूर्यबिबासी आच्छादिती । 
तेथें सर्वेचे वायोची गती । प्रगट होय ॥ २४ ॥ झिडकझिडकुं धांवे वारा । 
जैसा काळाचा म्हणियारा । ढग मारुनी दिनकरा । मोकळे करी ॥ २५ ॥ 
बेसवी विजांचे तडाखे । प्राणिमात्र अवचिता धाके । गगन कडकडून तडके । 
स्थळांवरी ॥ २६ ॥ येहलोकांसी येक वर्म केलें । महदवतें महत आळिलें । 
सकळ समभागें चालिले । सृिरिचनेसी ॥ २७ ॥ ऐसे अनंत भेद आत्मयाचे । 
सकळ जाणती ऐसे केंचे । विवरतां विवरतां मनाचे । फडके होती ॥ २८ ॥ 
ऐसी माझी उपासना । उपासकीं आणावी मना । अगाध महिमा चतुरानना । 
काय कळे ॥ २९ ॥ आवाहन विसर्जन । हेंचि भजनाचे लक्षण । सकळ 
जाणती सजन । मी काय सांगो ॥ ३० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 
देहक्षेत्रनिरूपणनाम समास अष्टम ॥८॥ 


सुद्धां मार्येतच आला, 'बतुरसुख ब्रह्मा तोही भ्रमांतच पडतो. अंतरात्म्याचे विवरण करितां हरघडीला पीळ, पेंच, युक्ति, 
प्रयुक्ति व तीक्ष्ण तके ळढवितां मनाची अगदीं तिरपीट उडून जाते. आत्म्याच्या संबंधों या साऱ्या खटाटोपी कराव्या 
ळागतात, ब्रह्माविषयीं विचार करितां या यातायातींर्चे कारणच नाहीं, एकांतांत हें विवरून पाहावें. देहृसामथ्यानुसार सव 
कांही इश्वर ( मूळमाया ) करितो, मोठं सामथ्ये प्रगट होतें त्याळा ' अवतार ' म्हणतात, शेष, कूर्म, वराह असे भबतार 
होऊन त्यांनीं मोठाळे वेह घारण केळे म्हणून सृष्टि चाळळी आहे ( १८-२२ ). हेश्वरानं सृष्टि हे केवढे प्रचंड यंत्र उभ 
केळे आहे पाहा ! -- कीं त्यानें एवढ्या सूयंबिंबाळा घांवायळा ळावळे आहे, ( ढग, घुकट ) धूर याळा पाणी घरायळा ळावळं 
आहे, पर्वताकार ढग उभे राहतात काय अनू सूर्यर्बिबाळा आच्छादतात काय ! ळगेच तेथें झेझावात प्रगट होऊन थों धों 
बाहतात आणि काळाच्या सेवकांप्रमाणे ( यमदूतांप्रमाणे ) ढगांना मारून काढतात ब सूर्यनारायणाळा मोकळा करितात, 
बिजांच तडाखे बसतात आणि अकस्मात प्राणिमात्र घाबरून जातात, आकाशांत कडकडाट होतात आणि जागोजाग प्रथ्वी 
फाटून जाते. आणि ह्या सृष्टींत इंश्वराने आणखी एक गूढ करून ठेवळें आहे कीं एक महद्भूत दुसऱ्या महद्भूताळा आसून 
टाकते ( आप एथ्वीळा, तेज आपाला याप्रमाणे ) व सारी सृष्टिन्यवस्था कशी सुयंत्र ( समभार्गे ) 'वाळळी आहे. आत्म्याचे 
असे अनंत खेळ चालू आहेत, ते सारे मनुष्याळा काय कळायचे आहेत! त्यांचा विचार करितां करितां मनाची दुर्दशा उडून 
जाते (२४-२८ ), माझी उपासना अशी भाहे. उपासकांनों तिर्चे सनन करावे, तिचा .महिमा अगाध भाहे, तो बरह्मदेबाळाही 
कळणे दुरापास्त आहे ! आवाहन ( मांडणी, उभारणी ) आणि विसर्जन ( मोडणी, संहार ) हें आमच्या उपासनेचे ळक्षण 
आहे. सवे सजन हें जाणतात, मीं काय सांगावे ! ( २९-३० ) [ द० २०, ख९ ८.) 


समास ९ ] सार्थ भ्रीदासबोध ५२७ 


॥ श्रीराम ॥ स्रत्तिकापूजन करावें । आणी सवेंचि विसजीवें । हें 
मानेना स्वभावें । अंतःकरणासी ॥ १ ॥ देव पूजावा आणी टाकावा । 
हें प्रहास्त वाटे जीवा । याचा विचार पाहावा । अंतर्यामी ॥२॥ 
देव करिजे ऐसा नाहीं । देव टाकिजे ऐसा नाहीं । म्हणोनी याचा 
कांहीं । विचार पाहावा ॥ २९ ॥ देव नाना दारीरें धरितो । धरुनी 
मागुती सोडितो । तरी तो देव केसा आहे तो । विवेकें वोळखावा ॥ ९ ॥ 
नाना साधनें निरूपणें । देव शोधायाकारणें । सकळ आपुलें अंतःकरणें । 
समजलें पाहिजे ॥ ५ ॥ ब्रह्मक्नानाचा उपाय । समजल्याविण देतां नये । 
पदार्थ आहे मा घे जाय । ऐसें म्हणावें ॥ ६ ॥ सगट लोकांचे अंतरीचा 
भाव । मज प्रत्यक्ष भेटवाबा देव । परंतु विवेकाचा उपाव । वेगळाचि आहे 
॥ ७ ॥ विचार पाहातां तगेना । त्यास देव ऐसें म्हणावेना । परंतु जन राहेना । 
काय करावें ५ ८ ॥ थोर लोक मरोनि जाती । त्यांच्या सुरता करुनी 
पाहाती । तेसीच आहे हेही गती । उपासनेची ॥ ९ ॥ थोर न्यापार ठाकेना 
जनीं । म्हणोनि केली रखतवानी । राजसंपदा तयाचेनी । प्राप्त केंची ?॥ १०॥ 
म्हणोनी जितुका भोळाभाव । तितुका अक्ञानांचा स्वभाव । अक्ञाने तरी 
देवाधिदेव । पाविजे केचा ॥ ११ ॥ अनज्ञानासी ज्ञान न माने । ज्ञात्यास 
अनुमान न माने । म्हणोनि सिद्धांचीये खुणें । पावलें पाहिजे ॥ १२॥ माया 
सांडून मूळास जावें । तरीच समाधान पावावें । ऐसें न होतां भरंगळावें । 
भलतीकडे ॥ १३ ॥ माया उलंघायाकारणें । देवासी नाना उपाय करणें । 


स्रत्तिकेचे ( मातीच्या हरिहरादि मूर्तीचे ) पूजन करावें आणि लगेच तिर्चे ( मूर्तीचे ) विसजेन करावें हे मनाळा 
रुचत नाहीं, देव पुजावा आणि पुजून टाकावा हें जीवाळा प्रशस्त वाटत नाहीं, पण याचा विचार मनांतच करून 
पाहावा. देव करावा म्ह० बनवावा, घडवावा असा नाहो व टाकावा असाही नाहीं, म्हणून आवाहन व विसर्जन 
यांच्या भथीबद्दळ खोळ विचार झाळा पाहिजे ( १-३ ), देव ( अंतरात्मा ) अनेक शरीर घारण करितो आणि टाकून 
देदो, तरी तो देब विवेकाने ओळखळा पाहिजे, श्रदवणमननादि साधनें, निरूपर्णे, सारीं देवाचा शोध ळागावा यासाठी 
करायची असतात, हें नीट मनीं धरावं, अहझलञानाचा उपाय स्वतः उकळल्याशिवाय दुसन्यांस सांगतां येत नाहीं, 
ग्रह्मलान हा कांडी. असा दृश्य पदार्थ नाहीं को ज्याबदद्ध दुसऱ्याळा ' ये च हा घेऊन जा ? अस म्हणतां येईळ. सर्वांच्या 
मनांत कॉ“ मळा देवाची भेट करून द्यावी, ' पण विवेकाने देव ढायी पाडायचा माग कांहीं और आहे. विचारांती टिकत 
नाहीं त्याळा देव अर्स म्हणवत नाहों, पण ळोक धीर धरोत नाहींत याला काय करावे ! मोठमोठे छोक मरण पावळे म्हणजे 
त्यांच्या मूर्त, तसबिरी, पुतळे चरैरे करून ठेवतात, तसाच उपासनेचा प्रकार आहे. मोठ्या प्रमाणावर च्यापार करण्याची 
धमक नसकी म्हणजे मजुरी ( स्खतवानी > मजुरीचे काम, शाईचा व्यापार असाही कोणी या शब्दाचा अर्थ करितात ) 
करणेच भाग आहे, राजेश्रम त्याळा कोठून भोगायळा मिळणार | म्हणून भोळा भाव हा अज्ञानाचा स्वभाव होय, भजञानानें 
शानस्वरूप देवाधिदेव कला ओळखतां याझ ? अशञानाळा जञानविचार मानवत नाहीं व झ्ञात्याळा अनुसानिक गोष्टी पढत 
नाहींत म्हणून सिद्धांच्या ( देव पावळेल्यांच्या ) मागानेंच. गेळं पाहिजे ( ३४-१२ ), विवेकाने मायेचा त्याग करून भूछ 
शांठावे तरच देवप्राहीचे समाधात मिळेळ, अस न केळे तर मग मन मातेळ तिकडे सुकाळ भरकारवे ! मायानदीचा पररपार 


५३ट सार्थ ध्रीदासबोध [ दर्शक २० 


अध्यात्मश्रवणपंथेंचि जाणें । प्रत्ययानें ॥ १४ ॥ ऐसें न करितां लोकिकी । 
अवघीच होते चुकामुकी । स्थिति खरी आणि लटकी । ऐसी वोळखावी 
॥ १५ ॥ खोट्याचे वाटे जाऊं नये । खोव्याची संगती धरूं नये । खोटें 
संग्रही करूं नये । कांहीं येक ॥ १६ ॥ खोटें तें खोटेंचि खोटें । खऱ्यासी 
तगेनात बालटें । मन अधोमुख उफराटें । केलें पाहिजे ॥ १७॥ अध्यातम- 
श्रवण करीत जावें । म्हणिजे सकळ कांहीं फावे । नाना प्रकारींचे गोवे । 
तुटोनि जाती ॥ १८ ॥ सूत गुंतले तें उकलावें । तेसें मन उगवावें । 
मानत मानत घालावें । मूळाकडे ॥ १९ ॥ सकळ कांही ी कालवले । त्या 
सकळाचें सकळ जालें । शरीरीं विभागले । सकळ कांहीं॥२०॥ काये ते 
तेथेंचि पाहावें । केसें तें येथेंचि शोधावे । सूक्ष्मांची चोदा नांवें । येथेंचि 
समजावी ॥ २१॥ निर्गुण निविकारी येक । तें सर्वा ठाई व्यापक । देहामध्यें 
तें निष्कळंक । आहे कीं नाहीं ॥ २२॥ मूळमाया क ली । अंत'करणाचें 
स्वरूप । जड चेतवी चेतन्यरूप । तेंही शरीरीं आहे ॥ २३॥ समानयुण 
गुणसाम्य । सूक्ष्म विचार तो अगम्य । सूक्ष्म साधु जाणते प्रणम्य । तया 
समस्तांसी ॥ २४ ॥ द्विधा म भासते शरीर । वामांग दक्षिणांग विचार । 
तोचि अर्धनारीनटेश्वर । पिंडीं वोळखावा ॥ २५ ॥ तोचि प्रकृतिपुरुष 
जाणिजे । शिवशक्ती वोळखिजे | षडगुणेश्वर बोलिजे । तया कर्दमासी ॥ २६॥ 
तयासीच म्हणिजे महत्ततव । जेथें त्रिगुणाचें गूढत्व । अधंमात्रा शुद्धसतव । 
पावून देवाचा लाभ व्हावा यासाठी अनेक उपाय करावे ळागवात, तथापि निश्चयाचा उपाय हा कीं भध्यात्मश्रवणमागोनें प्रत्यय 
घेत देव पावावा. असे न करितां लोकिकांत जे जे उपाय केळे जातात त्यानें देव एकीकडे व शोध दुसरीकडे अशी 
वुकामूक होते, खंर॑ आणि खोर्टे स्वच्छ ओळखळें पाहिजे, खोठ्याच्या मागाने जाऊं नये, खोट्याची संगत धरूं नये, 
खोट्याचा संग्रह करूं नये. ' ज्म सत्य ! हं खर व त्याबेगाळे मायिक सर्व खोट. खोटे ते खोटेच आहे त्याला खोटें म्हणून 
म्हणायचे काय ? खोर्ट ( बाळटें ) खऱ्यापुढें कसा टिकाव धरील ? ( कर्ल तगोळ ? ) सत्य ब्रह्म ( खरा देव ) पाहिजे तर 
भन जे अधोसुख म्ह० मायेकडे व मायिक जगाच्या पसाऱ्याकडे घांबवत आहे तें - विवेकाने थोपवून - उछट ऊध्वमुख करून 
उगमाकडे लावळें पाहिजे ( १३-१७ ). अध्यात्मश्रवण करावे म्हणजे सर्व कांहीं कळते. अनेक संशय नाहोंते होऊन 
जातात. सूत गुंतले असले म्हणजे ते जर्त युक्तीने सोडवितात त्स मन ( विषयांतून ) विवेकाने सोडवावे व मानत मानत 
त्याला मूळाकडे वळवावे. जडचंचळाचा काळा होऊन सवे कांही ( पिंडब्रह्मांडरयना ) झाळी हसून तेच विभागशः सर्वं 
शरिरांतून आळे आहे. जो कांहीं विचार करायचा तो येर्थच म्ह० नरदेहांतच करावा, शोधणे तें येथेंच शोधावे, सूक्ष्माची म्ह 
भूळमायेचीं चौदा नांवे येथेच विवरून पाहावीं. सवांवर अ निगुंग निर्विकार परब्रह्म ते सवंत्र संचर्छे आहे, तें आपल्या देहांतच 
निष्कळंक म्ह० तसंच आहे नाहीं हॅ पाहावें म्ह. आहे हेच समजून येहेळ ( १८-२२), मूळमाया संकल्परूप आहे, आपल्या 
देहांत अंतःकरण हेंच तिचे रूप आहे, चैतन्य जडाळा चेतविठे तेंही शरीरांतच आहे. समानगुण तेच येथे ( देहांत ) 
गुणसाम्यावर्स्येत आहेत; तो सूद्म विचार शब्दाळा अगम्य आहे, तो जे जाणते साधु जाणतात त्या सवीना नत्नभावे 


बंदनच केर्ले पाहिजे. शरिरांत डावा ध ढजवा अते दोन भाग आहेत ( एक माणीवख्प ब वायुरूप ), तोच पिंडांतळा 
मघेनारीनटेश्वर भोळखावा. तात्पयं, चेतन्य, गुणलाम्य, अधेनारीनहेश्वर, षदगुणेश्वर, प्रकृतिपुरुष, क्रिवशक्ति, झुदधसत्व, 


समास १०] सार्थ श्रीदासगोध ५२९ 


गुणक्षोभिणी ॥ २७ ॥ त्रिगुणें चालतें शरीर । प्रत्यक्ष दिसतो विचार । 
मूळींच्या कर्दमाचें शरीर । ऐसें जाणावें ॥ २८ ॥ मन माया आणि जीव । 
हाही दिसतो स्वभाव । चोदा नामांचा अभिप्राव । पिंडी पाहावा ॥ २९ ॥ 
पिंड पडतां अवघेंचि जातें । परंतु परजह्म राहतें । शाश्वत समजोन मग ते । 
₹हढ धरावें ॥ ३० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सूक्ष्मनिरूपणनाम 
समास नवम ॥ ९ ॥ 


॥ श्रीराम धरूं जातां धरितां नये । टाकू जातां टाकितां नये । जेथें 
तेथें आहेच आहे । परब्रह्म तें ॥ १ ॥ जिकडे तिकडे जेथें तेथें । विन्मुख 
होतां सन्मुख होतें । सन्मुखपण चुकेना ते । कांहीं केल्या ॥२॥ बेसलें 
माणुस उठोन गेलें । तेथें आकाऱचि राहिलें । आकाश चहूंकडे पाहिलें । तरी 

सन्मुखचि आहे ॥ ३ ॥ जिकडे प्राणी पळोन जातें । तिकडे आकाशचि 
भोंवतें । बळें आकाशाबाहेर ते । केसं जावे ॥ ४ ॥ जिकडे जिकडे प्राणी 
पाहे । तिकडे तें सन्मुखचि आहे । समस्तांचे मस्तकीं राहे । माध्यानीं 
मार्तंड जैसा ॥ ५ ॥ परी तो आहे येकदेसी । दृष्टांत न घडे वस्तूसी । 
कांहीं येक चमत्कारासी । देउनी पाहिलें ॥ ६ ॥ नाना तीर्थे नाना देसी । 
कष्टत जावें पाहावयासी । तेसें नलगे परज्रह्मासी । बेसठे ठाई ॥७॥ 
प्राणी बेसोनीच राहाता । अथवा बहुत पळोन जातां । परजद्य ते तत्वता । 
समागमें ॥ ८॥ पक्षी अंतराळी गेला । भोंवतें आकाऱचि तयाला । तेसें नह्य 
प्राणियांला । व्यापून आहे ॥ ९ ॥ जह्म पोकळ घनदाट । जक्ष सेवटाचा 


गुणमाया, सत्व, रज, तम, मन, माया, अंतरात्मा हीं चोदा नाम त्या सूक्ष्म मूळमायेचीं आहेत. मूळमाया करदेमरूप असून 
तिठा हीं चोदा नांवें आहेत, अथोतू्‌ शरीर याच कदेमार्च आहे भस जाणावे. हा विचार पिंडांतच पाहावयाचा आहे. पिंड 
पडळ कीं सारं जातें, परब्रह्म एकटे राहतं. म्हणून तेच शाश्वत आहे असा निश्चय करून त्या खऱ्या देवाळा हृदयीं इढ 
धरावे ( २१-३० ). [ द० २०, स० ९ ] 


परश्रह्म घरायळा जातां धरवत नाहीं, टाकू जातां टाकवत नाहीं, सवंत्र आहेच आहे. जिकडे तिकडे आणि जेथें तेथ 
ते आहे, त्याकडे पाठ फिरबिळो तरी तें पुर्ढेच आहे, कांहीं केलें व कोठेही गेळं तरी ते सन्सुखच ठाकते, बसळेळें सनुष्य उठून 
गेळें तरो आकाश तेथ आहेच, त॑कांढीं उठून जात नाहीं, कोठूनही पाहिळे तरी भाकाश सन्सुखच आहे, जिकडे प्राणी पळून 
जाते तिकडे सभोवार आकशच असते, हद्वाने आकाशाबाहेर कोण कला जाऊं शकेळ ? हद्दार्न आकाह्याग्ाहेर कोणाळा करस 
जाववेळ | प्राणी जिकडे पाहीळ तिकडे ते सन्सुख आहे, मध्यान्हसमयींच्या सूर्याप्रमाणे त॑ सवांच्या मस्तकी आहे. पण 
सूर्याचा दृष्टांत एकदेशी आहे तो वस्तूळा ळागत नाहीं. मोजेसाठीं किंवा समजुतीसाठी तो देऊन पाहिला इतकेंच, नाना 
देशांची साना तीर्थे पाहाय'चीं असल्यास शरीरकष्ट घेऊन हिंडावे छागते, तले परबह्मास पाहावयासाठी दूर जापळा नको - ते 
भरसांवे त्या ठिकाणीं आहे. प्राणी बसून राहिळा किंवा पळून गेळा तरी ब्रह्म त्याच्या सांगाती. आहेव. पक्षी आकाजझांत 
उडाळा कीं त्याच्या समोंचते आकाशच असतं त्से अक्वा प्राणीमात्रांछा ग्यापून भाहे ( १-९ ), अह्य पोकळ असून घसदाद 


५५४० सार्थ भ्रीदासबोध [ दशक ३० 


सेवट । ज्यासी त्यासी बह्म नीट । सर्वकाळ ॥ १०॥ दरश्यसबाह्यअंतरीं । ज्ह्य 
दाटलें ब्रह्मांडोदरी । अरे त्या विमळाची सरी । कोणास द्यावी ॥ ११ क ॥ वैकुंठ- 
केळासस्वर्गलोकीं । इंद्रलोकीं चोदा लोकीं । पन्नगादिकपाताळलोकीं । तेथेंहि 
आहे ॥ १२ ॥ कासीपासून रामेश्वर । अवघें दाटलें अपार । परता परता 
पारावार । त्यास नाहीं ॥ १३ ॥ परन्रह्म तें येकलें । येकदांचि सकळांस 
व्यापिले । सकळांस स्पशोंन राहिलें । सकळां ठाई ॥ १४ ॥ परत्रह्म पाउसें 
भिजेना । अथवा चिखलानें भरेना । पुरामध्यें परी वाहेना । पुरासमागमें 
॥ १५॥ येकसरें सन्मुख विन्मुख । वाम सव्य दोहीकडे येक । अधऊध्व प्राणी 
सकळीक । व्यापून आहे.॥ १६ ॥ आकाशाचा डोहो भरल । कदापी नाहीं 
उचंबळला । असंभाव्य परसला । जिकडे तिकडे ॥ १७॥ येकजिनसी गगन 
उदास । जेथें नाही. रशयभास । भासेंविण निराभास । परनरद्य 
जाणावें ॥ १८ ॥ संतसाधुमहानुभावां । देवदानवमानवां । जह्म सकळांसी 
विसांवा । विश्रांतिठाव ॥ १९ ॥ कोणेकडे सेवटा जावें । कोणेकडे काय 
पाहावें । असंभाव्य तें नेमावे । काय म्हणोनी ॥ २० ॥ स्थूळ नव्हे सूक्ष्म 
नव्हे । कांहीं येकासारखें नव्हे । क्ञानदृष्टीवीण नव्हे । समाधान ॥ २१ ॥ 
पिंडन्रह्मांडनिरास । मग तें ज्य निराभास । येथून तेथवरी अवकादा । 
भकासरूप ॥ २२॥ बक्ष व्यापक हे तों खरें । ह्य आहे तों हें उत्तरें । 
व्यापेवीण कोण्याप्रकार । व्यापक म्हणावें ॥ २२ ॥ ब्रह्मासी शब्दचि लागेना । 
कल्पना कल्पूं राकेना । कल्पनातीत निरंजना । विवेकें वोळखावे ॥ २९ ॥ 
आहे, ब्रह्म शेवटचा शेवट आहे, अह्य प्रत्येक पदार्थांळा सर्वकाळ सन्मुख आहे ब्रह्म ब्रह्मांडोदरीं किंबहुना सवे इश्याच्या 
आंतबाहेर भरलें आहे. अरे, या विमळ बह्माची बरोबरी कोण करूं शकेल ? वैकुंठ, केळास, स्वर्गलोक, इंद्रलोक, चतुदेश भुवने, 
पन्नगादि पाताळळोक, काशीपासून रामेश्वरापर्यंत - सबंत्र घनदाट ब्रह्म अपार दाटळें आहे, त्याच्या पळीकडे, त्याच्या पळीकडे 
अर्से कितीही ' पळीकडे ? गेळां तरी त्याचा पारावार नाहीं, थांग ळागत नाहीं, परब्रह्म एकले आहे व एकदांच त्याने सर्वांस 
न्यापिळें भाहे, सवोस स्पद्चून सवेत्र राहिळें आहे, परत्रह्म पावसाने भिजत नाहीं, चिखळानें ( कदमाने, मायेच्या कदेमानंदी ) 
माखत नाही, पुरांत असून पुराबरोबर वाहवत नाहो. तें निरंतर सन्मुख, विन्मुख, पाठमोरे, उजवे, डावे, वर, खाली, 
भोतप्नोत भरळेळे आहे. आकाह्याचा ढोह भरछा असून उचंबळत नाहीं, तर चहुंकडे पसरळा आहे. आकाश उदास ( अकिप्त ) 
ब एकजिनसी ( एकमेवाद्वितीय ) ब इइ्यभासरहित असं निराभास अर्से कह्पि्छे म्हणजे तेंच परब्रह्म आहे. मोठमोठे साघुसंत, 
देबदानव, मानव सर्वांना विसाब्यारचे - विश्रांतिस्थान एक परत्रह्म आहे. त्याचा होबट कोणीकडे आहे म्हणून म्हणावे ? कोणीकडे 
जावे, अमयाद ब्रह्माची मयादा काय करावी | ते स्थूळ नव्हे, सूक्ष्म नव्हे, अमक्यासारखें आहे असें नव्हे, शातदष्टीवांचून 
समाधान नाहीं (१०-२१ ). पिंडब़रह्मांडाचा म्ह« त्यांच्या अश्देहांचा निरास झाळा कीं मग निराभास ब्रह्म -- येथूंग तेथवर 
आकाझासारखेंच सर्व व्यापून आहे. अहम व्यापक आहे अर्स आपण म्हणतों, पण हें_ ब्याप्य ( हृद्य, जगत्‌ ) याच्या 


सापेक्षतेने म्हणतो, वस्तुतः इद्यश्च जर मिथ्या आहे म्ह० ज्याप्यच जर नाहीं तर बह्माळा ब्यापक तरी कत म्हणावें ) 
बरह्माळा झब्द पोचत नाहीं - ते निःशब्द नाहे त्याळा कश्पना कर्पूं शकत नाहीं; ते निर्विकल्प व निरंजन आहे - त्याळा 


समास १० ] सार्थ भ्रीदासबोध ४१ 


शुद्ध सार श्रवण । शुद्ध प्त्ययाचें मनन । विज्ञानीं पावतां उन्मन । सहजचि 
होत) २५ ॥ जालें साधनाचें फळ । संसार जाला सफळ । निर्गुणनद्य तें 
निश्वळं । अंतरी बिंबले ॥ २६ ॥ हिसेब जाला मायेचा । जाला निवाडा 
तत्वांचा । साध्य होतां साधनांचा । ठाव नाहीं ॥ २७॥ स्वभी जें जें देखिले । 
तें तें जागृतीस उडालें । सहजचि अनिर्वाच्य जालें । बोलतां नये ॥ २८ ॥ 
ऐसें हे विवेकें जाणावें । प्रत्ययें खुणेसी बाणावें । जन्मम्रत्यूंच्या नांवें । 
शून्याकार ॥ २९ ॥ भक्तांचेनि साभिमानें । कृपा केली दाशरथीनें । समर्थ- 
कृपेची वचर्ने । तो हा दासबोध ॥ ३० ॥ वीसददक दासबोध । श्रवणद्वारं 
घेतां शोध । मननकर्त्यांस विशद । परमार्थ होतो ॥ ३१ ॥ वीस दशक 
दोनशें समास । साधर्के पाहावे सावकास । विवरतां विशेषविदोष । कळों 
लागे ॥ ३२ ॥ ग्रंथाचे करावें स्तवन । स्तवनाचें काय प्रयोजन । येथें प्रत्ययास 
कारण । प्रत्ययो पाहावा ॥ ३३ ॥ देहे तव पाचा भूतांचा । कर्ता आत्मा 
तेथींचा । आणी कवित्वप्रकार मनुष्याचा । कशयावरुनी ॥ ३९ ॥ सकळ करणें 
जगदीशाचें । आणी कवित्वचि काय मनुष्याचे । ऐशा अप्रमाण बोलण्याचे । 
काय घ्यावें ॥ २५ ॥ सकळ देहाचा झाडा केला । तत्वसमुदाय उडाला । 





विवेकार्नच ओळखखळे पाहिजे. शुद्ध ( विमळ ) सार (व्रह्म ) त्यांच श्रवण केळे व श्रवणाचें मनन करीत करीत प्रत्यय आळा 
म्हणजे विज्ञान ( साक्षात्कार ) होऊन उन्मन सहजच होतें ( २२-२०). 


उपसंहार --( ओंवी २६ पासून शेवटपर्यंतच्या बारा ओंब्या नित्यनियमार्चे रोजचे दोन किंवा अधिक समासांर्च 
वाचन झाल्यावर म्हणण्याचा परिपाठ सांप्रदायिक ळोकांत आहे. हे झाल्यावर आरती होत असते ), साधनार्चे ( श्रवणापासून 
आत्मनिवेदनांपर्येत नवविधा भक्ति केली तिर्चे ) फळ प्राप्त झाक, संसार सफळ झाला म्ह० नरदेह मिळाल्याचे सार्थक 
होऊन जन्ममरणबंध सुटला, निश्चळ निर्गुण ब्रह्म अंतरीं ठसावळें, मायेचा हिशेब झाळा, तस्वांचा निवाढा झाला ( पंचीकरण 
व तस्वविचार झाला ), साध्य ( ब्रह्मरूप ) होतांच साधर्न मावळली ( साध्य मिळवून दिल्यावर साधने सफळ झाल्यामुळे 
आपोआप राहिलीं ). अज्ञानस्वमांत जे ज॑ पाहिळें होतें ते त॑ स्वरूपजागृतीने उडून गळे. सहजच अनिवोच्य समाधान झाळें 
तें शब्दांनी सांगवत नाहीं. ऐसे हे विवेकाने जाणावे व प्रत्ययाने निजखुणेस पावावे. आतां जन्ममरण खुंटळे, भक्तांचा 
अभिमान घरून ग्ह० भक्तांच्या उद्धाराचोी कळकळ बाळगुन दाशरथी रामाने कृपा केळी म्हणून श्रीसम्थरासाच्या कृफ्ची वचने 
एकत्र प्रथित होऊन हा श्रीदासबोधग्रंथ तयार झाळा. दासबो घाचीं दशके वीस आहेत. याच्या श्रवणाने आपला झोघ घेतां 
मनन करणाऱ्यास परमाथ उघडा होतो, बोस दशकांचे मिळून दोनशे समास आहेत. हे साधकाने सावकाझ म्ह 
सावधपणानें व संथपणानें वाचावेत. यांचें जसजतें मनन होईल तसतसा हा अधिकाधिक कळत जाईळ. ग्रंथाचे स्तवन 
करा, पण स्तवनाचे कारणच काय आहे ! वाचकांना आस्सप्रस्यय येणें ह सुख्य आहे, तो आला म्हणजे झाळें ( हॅच त्याचे 
स्तवन होय ), देह हा पंचभूतांचा आहे व त्यांत सवे कतृत्व आत्मारामार्चे आहे, आणि हॅ कवित्व ( ग्रंथकतृत्व ) मात्र 
मजुष्याचे हे कशावरून म्हणावे ! सर्वे कर्णे जादोशारचे ( अंतराक्ष्याचे ) आहे, आणि कविस्व तेवढे मनुण्याचे हे. थोऊणे 
अप्रमाण आहे, हे जोळण्याचे काय कारण ! सत्रे देहांचा ( अउडदेहांचा ) झाडा झाका, तस्वांचा निवाडा होऊन तरस उडाळी 








५४२ सार्थ श्रीदॉसबोध 
हारान्तर णारा धदा नॉन का तहितयत ला ह कटात तण यात चणा नाल ातनी 


तेथें कोण्या पदार्याठा । आपुलें म्हणावे ॥ २३६ ॥ ऐसी शॉ विधाता 
कामें । उगेच भ्रमों नये भ्रमें । जगदीशवरें अनुक्रमें । सकळ केलें "शहर 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे विमळजह्यनिरूपणनाम समास दराम शि.$ 


॥ श्रीरामचन्द्रापेणमस्तु ॥ 


९४1! 1.0९ 
(1.७. 





कळा अळा काका 
मग कोणत्या पदा्थाळा “ मी किंवा माझें ? म्हणावें ? अशीं हीं विचाराची कामे आहेत, उगाच भलत्या भ्रमांत प्रढूं नये, 
सर्व कांहीं यथाक्रम जगदीशानं केलें आहे. ( २६-३७ ). [ द० २०, स०« १० ] 


0000310 
र क 
2 ॥समाप्त॥ ३ 
श्व क 
स र 


अ्श्जक््शजश्श्श्शशश्श्ञ 


सार्थ भश्रीदासबोध ५४३ 





॥श्री॥ 
आरती श्रीदासबोधाची 


वेदांतसंमतीचा काव्यसिंचु भरला । 

श्रुति शाख्रत्रंथ गीता साक्ष संगम केला । 
महानुभाष संतजनीं अनुभव चाखीला । 
अज्ञान जड जीवां मार्ग सुगम जाला ॥ १ ॥ 


जय देवा दासबोधा ग्रंथराज प्रसिद्धा । 
आरती बोवाळीन बिमळक्लान बाळबोधा ॥ घु० ॥ 


नवविधा भक्तिपंर्थे रामरूप अनुभवी । 
चातुर्यनिधी मोठा मायाचक्र उगबी । 
हरिहरद्ददयींचे गुह्य प्रगट दावी । 

बद्धचि सिद्ध जाले असंख्यात मानवी ॥२॥ 


बीसहि ददाकींचा अनुभव जो पाहे । 
नित्यनेमे विवरितां स्वये ब्रह्मच होये । 
अपार पुण्यगांठीं तरी श्रवण लाहे । 
कल्याणलेखकाचे भावगर्भ हृदयीं ॥३॥ 


आरती श्रीसमर्थाची 


आरती रामदासा । सद्सुरु सर्वेशा । 
कायावाचामनोभावें । बोबाळूं परमेउपर ३ | 





कल्युगीं अवतरोनी । केला भक्तांचा उधर ॥ २॥ 


वैराग्य भक्ति ज्ञान । शांति क्षमा विरक्ती । 
विवेक सालंछत । क्षमा दया सर्व भूती ॥ ३२॥ 


सश्चिदानंदघन । रामदास केवळ । 
दिनकरछृपायोगे । रामचंद्र निर्मळ ॥ ४॥ 


॥ श्रीराम ।। 


